नवभारत 


या अंकात - 


अणू आणि विश्र्व 

डॉ. जयंत विष्णू नारळोकर 

इतिहासातील ज्ञान आणि आनंद 

श्री. स. आ सप्रे न 

असंतोष नाही हितविरोध आहे 

श्री. बाबूराव चंदावार 

बालकवींची कविता : चार टिपणे 

प्रा. नागनाथ कोत्तापल्ले 

सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निन्द्क :५: 
श्री. नी. र. वर्‍हाडपाण्डे 

कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीचे देवालय 

डॉ. वा. वि. मिराज्ली 

भगवद्‌गीता मोक्षमार्गाचे विवेचन : २: 

डॉ. के. वा. आपटे 

गरेथपरिचय - (संस्कृत ' व्याल्या!कारांची नाटकसमीक्षा) 


बाचकांचा-पत्रव्यवहार- शी 
( एकनाथ महाराजांचे ज्ञानेश्‍वर महाराज यांचे 


समाधिप्रवेश व ज्ञानेश्‍वरीची मूळ प्रत ) 


प्रव्ब्दाज्या वळा. |३81 ्ळादय-यदळयायाडायाााायमाायडमाडायायाजााचयाा यायाचा 


| अनुक्रमणिका | 


रि 
ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने: समारोप वृष ९७ 


अंक पाचवा 


'केघ्रवारी १९७४ 


रु. १-२५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


-रठडटण! हत” 
ण्पळळुममी ४ळरळवडण 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


| अनुक्रमणिका | मराठीच स: महार 
राज्य मरा का 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


च 
क्य फब्चवारी 
सत्ताविसावे 
अंक पाचला १९७४ 


( महाराष्ट राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
प्रा. वि. म. वेडकर प्रा. गोवधेन पारीख, प्रा. मे. पु. रेगे का. संपादक 


अणू आणि विश्व डॉ, जयंत विष्णू नारळीकर  १-९१४ 
इतिहासातील ज्ञान आणि आनंद श्री. स. आ. सप्रे १५-२४ 
असंतोष नाही हितविरोध आहे श्री. बाबूराव चंदावार २५-३२ 


बालकवी ची कविता : चार टिपणे प्रा. नागनाथ कोत्तापकले ३३-५४ 
. सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि 
लाचे निन्दक : ५५ श्री. नी. र. वऱ्हाडपाण्डे ५५-६४ 


कोल्हापूरच्या महाटक्त्मीचे देवालय डॉ. वा. वि. मिराशी ६५-७१ 
ए अ. .'. जोर 

भगवद्‌गीता : मोक्षमागांचे विवेचन :३: डॉ. के. बा, आपटे ७२-७७ 

गप्रंथपरिचय - ( संस्कृत * व्प्राख्या' कारांची नाटकसमीक्षा) ७८-८८ 


वाचकांचा-पत्रव्यबहार-:ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने: समारोप) ८९-९५ 
( एकनाथ महाराजांचे ज्ञानेश्‍वर महाराज यांचे 
समाधी प्रवेश व ज्ञानेश्‍वरीची मूळ प्रत ) 


वार्षिक रु. १२ अंकास रु. १.२५ 
हे मासिफ श्री. म. छं. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई 
येथे छापून प्रा. वि. म. बेडकर यांनी प्राज्पाठशाळामंडळ वाई 

यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केळे. 
पत्रव्यक्हाराचा पत्ता : 
१ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, “ नवभारत ? मासिक, 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान कीर्ति कॉलेज, दादर-मुंबई २८ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
€/० दी प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि० सातारा ) 


॥.. 
अनुक्रमणिका व 
धळ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास | 


र ३... «४ १ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । ह शि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. जयंत विष्णू नारळीकर 


अणू आणि विश्व 


प्रास्ताविक 

आज विज्ञानाचा प्रसार इतक्या वेगवेगळ्या दिद्यांनी झाला आहे को त्या 
सर्वांचा आढावा घेताना तज्ञांची सुद्धा मति कुंठित होते. नव्या नव्या साधनांनी 
जगाच्या ज्ञानभांडाराची वेगाने वाढ होत आहे, पण या स्पेशलायझेशनच्या 
जमान्यात तथाकथित स्पेशालिस्टने एखाद्या संकुचित विषयाचा अतिशय गहन 
अभ्यास केलेला असतो. त्यामुळे स्वतःच्या विषयाची माहिती सामान्य माणसाला 
सांगणे त्याला दिवसेदिवस जास्तच अवघड जात आहे. तरीपण मला असे वाटते 
को सध्या शास्त्रीय संशोधनाचे प्रवाह कोणत्या दिज्षेने जात आहेत याची माहिती 
थोड्या प्रमाणातच का होईना पण सामान्य माणसाकडे पोचवणे शक्य आहे. 
त्याप्रमाणे शास्त्रज्ञांनी प्रयत्न केल्यास विज्ञानाच्या जगात घडणाऱ्या घटना 
आणि त्यातून वेळोवेळी निर्माण होणारी खळबळ, यांची सर्वसाधारण माणसाला 
थोडी कल्पना येईल. आज याच हेतूने मी आपल्यापुढे बोलण्यास उभा आहे 
आणि ते पण अश्ञाच विषयावर को ज्याच्यात जवळ जवळ गेले एक तप माझे 
संशोधन चालू आहे. 

१९६१ च्या उन्हाळयात इटलीमध्ये कोमो सरोवराकाठी व्ह्रेक्ना नावाच्या 
एका लहानक्ला गावी गुरुत्वाकर्षणावर भरलेल्या एनरिको फर्मा समरस्कूल 
( ]ग्राणठ०ठ एर्लायां 8011101 8611001 ) मध्ये मी विद्यार्थी म्हणून 
गेलो होतो. तेथे गुरुत्वाकषंणावर अनेक तज्ञांची भाषणे झाली. माझ्या 
दृष्टीने त्यातील बहुतेक भाषणे श्रवणीय असली तरी फारश्ली स्फूतिदायक 
नव्हती. याला एकसेव अपवाद म्हणजे लंडनच्या प्रोफेसर हरमन बॉण्डी 

टीप :- मराठो विज्ञान परिषदेच्या आठव्या मराठी विज्ञान संमेलनप्रसंगी 
१७ नोव्हेंबर १९७३ रोजी डॉ. जयंत विष्णू नारळीकर ह्यांनी केलेले अध्यक्षीय 
भाषण, डॉ. नारळीकर व मराठो विज्ञान परिषदेचे पदाधिकारी ह्यांच्या सोज- 
न्याने हे नवभारतात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. - का. सं. 


न. भा, १ 


अनुक्रमणिका 
क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्तपाठशाळामडळ, वाई 


र नवभारत 


( लाचा] 3ि0याता ) यांचे भाषण. त्यांत आपल्या लंडनमधील एक 
सहब्यवसायी प्रोफेसर मकरे (1110188) यांच्या होगार्थ ( [1०४१1] ) 
नावाच्या एका विद्यार्थ्याच्या संशोधनाची त्यानी चर्चा केली. हे संशोधन 
नतिशय अभिनव स्वरूपाचे होते. त्याचे वर्णन मी पुढे करणार आहे. तूर्त फक्त 
त्याचा सारांश्ञ सांगतो. तो असा को विद्युत्‌ चुंबकीय ज्ञास्त्रात केलेल्या 
प्रयोगाचा निकाल फक्त प्रयोगाच्या उपकरणावर, आसपासच्या वस्तुस्थितीवर 
आणि प्रयोगाच्या सुरवातीवरच अवलंबून नसतो तर त्याशिवाय तो विठववाच्या 
रचनेवरसुद्धा अवलंबून असतो. दूर अंतरावर, आपल्या नजरेप्लोकडे असलेल्या 
तार्‍्यांवर, तारका-विश्‍वांवर (९197705) आणि अंतराळातील परिस्थितीवर 
त्या प्रयोगाचे भवितव्य अवलंबून असते हा सिद्धांत ऐकन सामान्य माणसाला 
असे वाटण्याचा संभव आहे की या मतप्रणालीत आणि ग्रहांच्या आधारावर 
भविष्य वर्तवणाऱ्या फल्ज्योतिषांच्या पद्धतीत बरेच साम्य आहे. हा गैरसमज 
मी सवंप्रथम दूर करू इच्छितो. होगाथंच्या सिद्धांताचा फल्ज्योतिषाजी काडी- 
मात्रही संबंध नाही. होगार्थचा सिद्धांत ज्ञास्त्रीय नियमांवर 


र आधारलेला असुन 
त्याला गणिताचा भरपुर पाठिंबा आहे. 


होगायंचा सिद्धांत विद्युतचुंबकीय ज्ञास्त्रापयंत मर्यादित असला तरो 
व्यापक अर्थाने त्याचा विज्ञानाच्या इतर शाखांवर देखोल परिणाम होतो. हे 
परिगाम विज्ञानाच्या मूलभूत तत्वांशी संबंधित असल्यामुळे ते कोणत्या 
स्वरूपाचे असतील त्याबद्दल माझ्या मनात जिज्ञासा उत्पन्न झालो आणि माझ्या 
संशोधनाला एक वेगळोच दिशा लामलो. सुदैवाने माझे केंब्रिजमधले मागदशक 
प्रोफेसर परेड हॉ्येल ,( ]॥'०त ]य०9]० ) याना सुद्धा या कल्पना-त्या वास्तव- 
शास्त्राच्या प्रमुख प्रवाहाच्या उलट असूनहोी-आकषषक वाटल्या. दुसऱ्या कोणा 
कट्टर मतप्रणालीच्या मारगदर्शकाने आपल्या विद्यार्थ्यास या (दिशेने जाण्यास 
प्रोत्साहन दिले नसते. आज मो आपल्या समोर मांडत असलेले विचार फ्रेड 
हॉयेल बरोबर केलेल्या संशोधनावर आधारलेले आहेत, आणि ते नेहमीच्या 
मतप्रणालोपक्षा किती वेगळे आहेत हे मौ आपणाला दाखव इच्छितो. 
अणूपासून विश्वाकडे 

नेहमीची मतप्रणाली म्हणजे कोणती ? या सतप्रणालोप्रमाणे विज्ञानाचे 
मूळ नियम आणि प्रयोगशाळेतील वस्तुस्थिती ( 
त्याची सुरवात क्षी केली, इत्यादि माहिती अंतर्भूत असते) यांच्यावरच 
प्रयोगाचा निकाल अवलंबून असतो. आपण एक सोपेच चेंड्फेकीचे उदाह्रण 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


यामध्ये प्रयोगाची सामग्री, 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अणू आणि विश्व ३ 


घेऊ. हवेत फेकलेला चेंडू किती लांब जाईल आणि कितो वेळाने जमिनोवर 
येईल ? या प्रश्‍नाचे उत्तर द्यायला एक तर गुरुत्वाकषेणाचा नियम माहीत 
असणे जरूर आहे. त्याशिवाय तो चेंडू किती वेगाने कोणत्या दिशेने फेकला 
आणि त्याच्यावर हवेचा प्रतिकार कितपत होतो हो माहिती पाहिजे. आयझक 
न्यूटन (380 ७७.०) ) पासून हा दृष्टिकोन श्ञास्त्रज्ञांना लाभला. 
प्रथस विज्ञानाचा नियस प्रतिपादित करायचा आणि मग गणिताच्या साहाय्याने 
त्या नियमावर आधारलेल्या प्रयोगाचे भवितव्य ठरवायचे. त्याप्रमाणे 
निद्चिचितवणे प्रयोगाचा निकाल लागल्यास “ नियमात अजूनपर्यंत काहो चूक 
आढळली नाही ' असा निष्कषे काढायचा, आणि तोच नियम आणखी 
प्रगल्भ प्रयोगासाठो वापरायचा. प्रयोगाचा निकाल अनुकूल असला तर नियम 
खरा ठरत नाही; परंतु निकाल प्रतिकूल असल्यास तो चूक मात्र ठरतो! अज्ञा 
तऱहेने तावून सुलाखून आजवर चूक न ठरलेल्या नियमांवर साहजिकच क्ञास्त्रज्ञ 
जास्त विश्वास टाकतात. ज्या नियसांची परीक्षा प्रयोगशाळेतील अणू 
आणि मूलकण ( 8]801101191'9 [0971018235 ) यावर यशस्वी झाली तेच 
नियम त्याहून अधिक अवघड दिव्यातून पार पडतील असा शास्त्रज्ञांचा विश्‍वास 
असतो. अशी दिव्ये खगोलज्ञास्त्रात आढळणाऱ्या आत्यंतिक परिस्थितीत 
( ७५५8118 0010111018 ) सापडतात. पृथ्वीवर राहून कल्पना येणार 
नाहो अज्ञा चित्रविचित्र गोष्टी आपल्या विदववात आहेत. अणूपासून विशवाकडे 
हो झेप केवढो मोठो आहे याची मी आपणाला थोडी कल्पना देऊ इच्छितो. ' जे 
नियम अणूला लाग्‌ पडतात तेच विववाला देखील लागू पडतील ', हे विधान 
किती धाडसाचे आहे यांची पण आपणाला थोडी कल्पना येईल. 
विश्वरूपददान 

आपले विश्‍व किती विशाल आहे? याची कल्पना येण्यासाठी आपण 
सूर्पमालेपासून सुरवात करू. सूर्याभोवती फिरणाऱ्या अनेक ग्रहांपेकी आपली 
पृथ्वी एक आहे. पृथ्वीचा परीघ जवळ जवळ ४०,००० किलोमीटर आहे. आपला 
अगदी जवळचा शेजारी चन्द्र साधारण याच्या दसपट अंतरावर आहे. विज्ञान 
आणि तंत्रज्ञास्त्राच्या मदतीने मानवाला नुकतीच चस्द्रावर स्वारी करता आली. 
हे शक्‍य होईल याची कल्पनासुद्धा गेल्या पिढीत करता आली नव्हती; पण 
खगोलझ्ञास्त्राच्या दष्टीने चन्द्रावर जाणें म्हणजे घराचा उंबरठा ओलांडून 
जाण्यासारखे आहे. चन्द्रापेक्षा कितीतरी ट्र खगोलश्ास्त्राने मजल मारली आहे. 
सूर्य हा सर्वात जवळचा तारासुद्धा आपल्यापासून पंधरा कोटी किलोमीटरवर 


अनुक्रमणिका 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


1 नबभारत 


आहे. चन्दराप्रमाणे सूर्यावर स्वारी करणे निडरचितपणे अशक्य आहे; परंतु आपल्या 
जवळच्या प्रहांवर-मंगळावर आणि शुक्रावर-पाऊल टाकणे काहो असंभाव्य 
नाही. पण पुढल्या अनेक दशकांपर्यंत तरी मानवाला सूयंमाला ओलांडून जाणे 
जमेल असे मला तरी वाटत नाहो. सुयमालेचा सर्वात दूरचा सदस्य प्ल॒टो 
(110) हा सूर्यावासून सुमारे सहा अब्ज किलोमीटरवर फिरत असतो. 


ग्रहांच्या पलीकडे सूर्यापासून दूर अनेक तारे आहेत. त्यांची अंतरे एवढी 
मोठो आहेत कौ किलोमीटर हा एकक सोयिस्कर वाटत नाही. त्या ऐवजी 
खगोलदास्त्रज्ञ ' प्रकाश वर्ष ' (1.10) १९६1] ) या एककाचा उपयोग करतात. 
प्रकाशाने एका वर्षात तोडलेले अंतर सुमारे १०,०००,०००,०००,००० 
किलोमीटर इतके भरते. तुलना करायचीच असल्यास सूर्यापासून पृथ्वीच्या 
अंतराझ्यी करू, हे अंतर तोडायला प्रकाशाला निव्वळ आठ मिनिटे लागतात. 
कुठे आठ मिनिटे आणि कुठे एक वर्ष ! परंतु खगोलज्ञास्त्राला प्रकाश-वर्ष सुद्धा 
अपुरेच पडते. उदाहरणार्थ आपण रात्री पाहतो ती आकादगंगा स्हणजे अनेक 
ताऱ्यांचा समूह आहे. ते तारे आपल्या तारका-विइवाच्या सोमेवर आहेत. 
आपल्या तारका-विशवात अंदाजे शंभर अब्ज तारे आहेत. त्यांत सूर्याप्रमाणे 
अनेक तारे आहेत, त्याहून अनेकपटीने मोठे राक्षसौ तारे ( (जांछ(5) 
आहेत, त्याचप्रमाणे सूर्यापेक्षा फार लहान तारे (॥॥]11(6 त ७115, ऐ७ए॥ 
9७15) पण आहेत. त्याशिवाय पल्सार, सुपरनोव्हा, कृष्णमेघ ( तघ्चा- 
०)०॥॥४ ), तेजोमेघ (111211 1610186) यांचा देखील आपल्या 
तारका-विद्वात समावेश आहे. अशा या तारकाविकवाचा आकार मध्ये किचित 
फुगलेल्या पोळीप्रमाणे आहे आणि त्याचा व्यास सुमारे एक ल 


॥ख प्रकाश-व्ष 
इतका आहे. 


विववाची मर्यादा आकाझगंगेपर्यंतच आहे, असे अनेक खगोलक्ञास्त्रज्ञाना 
या शतकाच्या सुरवातीला वाटत होते. परंतु हा अंदाज चुकीचा ठरला. 
आजचे खगोलशास्त्रातले वेध ( 01)50108110113 ) असे निठ्चितपणे सांगत 
आहेत कौ विश्‍व अमर्यादित आहे. आपल्या तारका-विव्वापलीकडे असंख्य 
तारका-विश्‍वे आहेत. त्यांच्या समुदायामध्ये भापल्या तारका-विडवाला विशेष- 
स्थान आहे असेही नाहो. त्याहून विज्ञाल, अधिक प्रकादववान, अधिक चमत्कारिक 
तारका-विव्वे अस्तित्वात आहेत. फार काय, तारका-विठवांपेक्षा अदभत अज्ञा 
अनेका गोष्टींचा साठा आपल्या विदवात आहे. काही ठिकाणी महाप्रचंड स्फोट 


क. अ आ र? > ओ ह्म ी 
होत आहेत, आणि त्यातून रेडि लहरी (1६ता0 ७८५४७३ ), क्ष किरणे 


| अनुक्रमणिका | 
न्हे मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, बाई 


अणू आणि विश्व य 
( ह--७५३ ), गामा किरणे, विदव किरणे ( ९081110 19५७ ) यांचा 
आविर्भाव होत आहे. दहा वर्षापूर्वी खगोलश्ञास्त्रज्ञांना (रि15 उशी 
01)]०७३ किवा (र॥881'5 चा 'शोध लागला, अतिहय प्रकाहवान आणि 
अतिदऱय संकृचित, तार्‍याप्रमाणे दिसणारे पण खरोखर तार्‍याहून प्रचंड असे हे 
* क्वेसार ) म्हणजे काय याचा अजून उलगडा झालेला नाहो. 

सध्याच्या दुविणी ( 9163001058 ) दहा अब्ज प्रकाशवर्षापर्यंत पाहू 
शकतात. विश्‍व असर्यादित असले तरी खगोलशास्त्राला या अंतराची मर्यादा 
पाळणे भाग आहे. हे अंतर मूलकणांच्या व्यासापेक्षा किती पटीने मोठे आहे ? 
साधारण १० ति म्हणजे १०,०००,०००;,०००,०००,०००,०००,०००,०००, 
०००,०००,०००,०००,०००, पटीने ! अणू आणि सूलकणांच्यावर आधारलेले 
वास्तवद्यास्त्राचे नियम खगोल्झ्ञास्त्राच्या या. विज्लाल पार्वभूमीवर कितपत 
सफल झाले आहेत ? र 

' शंभर टक्के नाही ' असेच या प्रश्‍नाचे उत्तर देता येईल. तात्विक 
खगोलशास्त्रावरील ( 1']11001611081] 4 8101101115 ) संशोधनांचा आढावा 
घेताचा आढळून येते की विज्ञानाच्या मूलभूत नियमांचा उत्तम उपयोग होत 
आहे पग काहो असे यक्षप्रन आहेत को ज्यांचे उत्तर अजून सापडत नाही. 
वेळेच्या अभावी मला या मुद्द्याची सखोल चर्चा करता येणार नाही, म्हणून मी 
एका उदाहरणाने त्याचे थोडे स्पष्टीकरण करतो. ते उदाहरण आहे सूर्याचे. 


सूर्यतेजाचे रहस्य 

सातवाला सूर्य हो आकाशातली सर्वात अद्भुत वस्तू वाटणे साहजिकच 
आहि. सूर्ग़्र इतका तेजस्वी कशामुळे झाला ? भरदुपारी उन्हात उभे राहणाऱ्यांना 
सूर्यापासून उष्णतेच्या रूपात ऊर्जेचे ( ७10! ), प्रारण ( एतां9101 ) 
होत असल्याचे मुहाम सांगायला नको. अनेक वर्षे शास्त्रज्ञांचा अंदाज होता कौ 
ह्या ऊर्जेचा उगम गुरुत्वाकषंणात आहे. गुसत्वाकर्षणामुळे सूर्याचे संकुचन होते 
आणि त्यामुळे ऊर्जेचे प्रारण होते असा गेल्या शतकातील केल्विन (1९०1011) ) 
आणि हेल्महोल्ट्ष ( 1101111101(2 ) नावाच्या प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांचा सिद्धांत 
होता. त्याप्रमाणे सूर्याचे वय दोन कोटी वर्षे आणि पुढील आयुष्य आणखी पाच 
कोटी वर्षे इतकेच भरते. त्याउलट आधुनिक भूवास्तवज्ञास्त्र (2011173108) 
सांगते कौ पृथ्वीचेच वय जवळजवळ ४५० कोटो वर्षे आहे. सूर्य तर पृथ्वीपेक्षा 
वयाने इतका लहान असणे शक्य नाहो. मग इतके वर्ष तळपत रहायला सूर्याकडे 


दुसरा कुठला ऊर्जेचा साठा आहे ? 


| अनुक्रमणिका | गवव 
ब मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


द नवभारत 


या कोड्याचा उलगडा अणुगर्भोय शास्त्राच्या ( 3101110111783105 ) 
मदतीने ज्ञाला. हायड्रोजन बॉम्बचा स्फोट ज्या कारणाने होतो तेच कारण 
सूर्यप्रकाशाच्या नुळाशी आहे. सूर्याच्या पोटात घडणाऱ्या अणूगर्भीय प्रक्रिया दोन 
कामे बजावतात. एक काम ऊर्जेची निमिती करून सुर्याला तेजल्वी ठेवणे आणि 
डुसरे विलक्षण दाब निर्माण करून सूर्याचे गुरुत्वाकर्षंणामुळे होणारे आकुंचन 
रोखून धरणे. हा दाव जर नसता तर सूर्याचे आकुंचन इतके झपाट्याने झाळे 
असते को निव्वळ अर्ध्या तासाच्या आत तो विडुवत्‌ झाला असता. एडिंगटन 
( 1४० ), का्लिग ( (/०५॥111५ ) वगेरे खगोलशास्त्रज्ञांच्या 
आद्यकार्याची सफल परिणति १९३९ च्या सुमारास हान्स बेथा (118113 
361115) यांच्या शोधाने ज्ञालो. सूर्यानध्ये कोणत्या प्रक्रिया किती वेगाने होत 
आहेत, त्याने किती ऊर्जेची निर्मिती होते आणि त्यामुळे सुर्याला किती तेज 
लाभते वगेरे प्रश्‍नांची उत्तरे बेथा यानी गणित, वास्तवक्षास्त्र आणि खगोल- 
शास्त्र यांच्या ञाधारे दिली, त्यानंतर ह्या विषयाची प्रगती झपाट्याने होत 
गेली. इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटसंच्या साहाय्याने सूर्य आणि इतर वेगवेगळे तरे 
यांची सध्याची परिस्थिती, पुढचे आयुष्य, इत्यादी प्रश्‍नांची उत्तरे देणे शक्‍य 
झाले. 

परंतु सुमारे तीस वर्षानी, या प्रगतीत अडथळे निर्माण झाले, आणि 
सूर्याची आपल्याला पुर्ण माहिती झाली! असे छाती ठोकून सांगणार 


या शास्त्रज्ञांची 
तोंडे उतरलो. याचे कारण म्हणजे * न्यूट्रिनो अँस्ट्रॉनसी २ 


( 1९७५110 
डफ 0110119 ) नावाची नुकतीच उदयाला आलेलो खगोल्ज्ञास्त्राची एक 
नवीन ज्ञाखा, न्यूट्रिनो हा विद्युतभार ( ०1८०७11० ठाघा'टु०) 


नसळेला आणि 
स्थिर वस्तुमान (708, 11185 ) पण शून्य असलेला, 


प्रकाज्ञाच्या गतीने 
धावणारा एक मूलकण. सूर्यात प्रकाश्याप्रमाणे न्युट्रिनोची पण निर्मिती होते. 
परंतु न्युट्रिनोशी संपक साधणे अतिज्ठाय कठोण ! हे ज्ञास्त्रज्ञांना साध्य झाल्यावर 
अमेरिकेत डेव्हीस ( 1)8ए15 ) नावाच्या शास्त्रज्ञाने सुर्यातून उगस पावणाऱ्या 
न्यूट्रिनो पकडून मोजण्याचा घाट घातला. परंतु त्याला पाहिजे तितके न्यूटिनो 
मिळाले नाहीत. फार काय, सूर्यासंबंधीच्या गणिताप्रमाणे जितके न्यूट्रिनो 
सापडायला पाहिजेत त्याच्या फक्त दक्षांशञानेच न्यूट्रिनो डेव्हीसला मिळाले. हो 


विसंगती का निर्माण व्हावी ? ज्या वास्तवशास्त्राच्या नियमांवर सूर्याचे गणित 
आधारलेले आहे, त्याच्यात तर उणीव नाही ? 


| अनुक्रमणिका | न 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत 


र की “१ 
अ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अणू आणि विश्व छ़ 


खगोलशास्त्रातले कूटप्रश्न 

सूर्यापासून अपेक्षेपेक्षा कमी न्यट्नो का यावेत, हे कोडे खगोलदास्त्रज्ञांना 
अजून सुटले नाहो. सध्या खगोल्शास्त्रात असे अनेक प्रश्‍न आहेत को ज्यांची 
उत्तरे वास्तवज्ञास्त्रातल्या नियमांद्वारे देणे शकय होत नाही. * वदेसार किती 
अंतरावर आहेत? ! ' रेडिओ लहरींचे प्रचंड साठे विवात कसे निर्साण 
झाले ? ! * विश्‍वकिरणात जवळंजवळ प्रकाद्याच्या वेगाने जाणारे व्हण कुदून 
आले ? आपल्या सभोवताली असलेले सृक्ष्मतरंगाचे प्रारण ( 1101008 ५७ 
1७ ) विइव-्निमितोच्या महास्फोटातून उदयाला आले का? 
' विदवाची निर्मिती केव्हा झाली ? । विश्‍व अलादि-अनंत आहे का 0? 
इत्यादि प्रन सध्या तात्त्विक शास्त्रज्ञांच्या कल्पनाशवतीला ताण देत आहेत. 


या त्व प्रश्‍नांचा उलगडा सध्या साहीत असलेल्या नूलझूत निथसातून 
होईल किवा नाही याबद्दल क्ञास्त्रज्ञांत मतभेद आहे. प्रस्थापित तत्त्वांचा पुरस्कार 
करणाऱ्या बहुतेक शास्त्रज्ञांना आझा आहे कौ नवीन नियमांचा आधार न 
घेता हे सर्व प्रश्‍न सुटतील. त्याउलट बंडखोर क्रास्त्रज्ञांचा दावा आहे कौ 
अनाकलनीय प्रश्‍नांची यादी दिवसें-दिवस मोठो होत चालल्याने ,वास्तव- 
ज्ञास्त्राला नव्या विशेंची आवश्‍यकता आहे. भाझा स्वतःचा या नव्या मत- 
प्रणाडीला पाठिबा आहे. वास्तवश्ास्त्राला नवी दिद्ला शोधाथचीच असल्यास, 
मला वाटते मी आधी सांगितलेला सागं उपयोगी पडेल. तो म्हणजे विदवाच्या 
रचनेची दखल घेणे. 

हा मार्ग जास्त विशद करून सांगण्यापुर्वी सी आपल्यापुढे दोन उदाहेरणे 
ठेवतो. त्यांच्याद्वारे मला असे दाखवायचे आहे को विठवाच्या रचनेचा आपल्या 


स्थानिक पर्यावरणाझी (100॥] 01४17011110111: ) घनिष्ट संबंध आहे. 


रात्र का पडते ? 

दिवस आणि रात्र हे आपल्या रोजच्या जीवनातले प्रकार. पृथ्वीच्या परि 
वलनामुळे सूय पदचिमेच्या क्षितिजापलौकडे गेला कौ रात्र सुरू होते आणि तो 
परत पूर्वेच्या क्षितिजातून प्रकट झाला को दिवसाला सुरुवात होते. ' रात्र का 
पडते ?' या प्रश्‍नाचे वरील उत्तर बरोबर असले तरी ते पुर्ण उत्तर नाहो, हे मो 


आपणाला दाखवू इच्छितो. 


| अनुक्रमणिका | ७ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८ नवभारत 


मी नुकतेच आपणाला सांगितले कौ विश्‍वात सुर्यासारखे किंबहुना 
त्याहून अधिक प्रकाशवान असंख्य तारे आहेत. त्यांचा प्रकाश पृथ्वीपयंत पोहो- 
चायला काय हरकत आहे ? आणि हरकत नसल्यास त्याचे प्रमाण किती 
असेल ? समजा आपण आपल्यापासून दहा मीटर वर साठ वांट चा एक दिवा 
लावला आणि त्याचा किती प्रकाश आपल्यापर्यंत येतो हे मोजायला एक यंत्र 
ठेवले. नंतर तोच दिवा वीस मीटरवर ठेवला. त्याचा प्रकाश आता निश्चितच 
कमी येणार. पुर्वो इतका प्रकाशन पाहिजे असल्यास एका ऐवजी चार दिवे वीस 
मीटरवर ठेवावे लागतील. दिव्यांपासून आपले अंतर जितक्या प्रमाणात वाढवू 
त्याच्या वर्गाच्या प्रमाणात दिव्यांची संख्या वाढवावी लागेल. थाला दीपनाचा 
व्यस्तवर्ग नियम ( 1110150 39तृए॥10 1.0 0! 1]]011111181.101) ) 
म्हणतात. हाच नियम तार्‍यांच्या प्रकाशाला लागू होतो. पण गंमत अज्ञी को 
आपण पृथ्वीपासून जले जसे लांब जाऊ तसे तसे ताऱ्यांची संख्या पण वर्गाच्या 
प्रमाणात वाढते. अर्थात हे विधान करताना मो असे गृहीत धरले आहे कौ 
विववाच्या रचनेला युक्लिड-( ]गएलांत ) च्या भूमितीचे नियम लागू आहेत 


1.33 


आणि ताऱ्यांची संख्या घनता सवंत्र समान आहे. ( म्हणजे ठराविक घनफलात 


सवंत्र तितकेच तारे आहेत. ) यातून काय निष्पत्ति निघते ? आपण पृथ्वीपासून 


खूप हुरचे तारे पाहिले तर प्रत्येक ताऱ्याकडून आपल्याला व्यक्तिज्षः फार कमी 
प्रकाश मिळेल, परंतु अद्ना ताऱ्यांची संख्या इतकी मोठी आहे की त्या सर्वांचा 
मिळून प्रकाश काही कमी नसेल, उल्ट जवळच्या ताऱ्यांपासून आपल्याला 
जितका प्रकाश मिळतो तितकाच लांबच्या तार्‍्यापासून मिळतो. पण विदव जर 
अमर्यादित असेल तर त्यातल्या दूरदूरच्या ताऱ्यांचा मिळून प्रकाश अमर्यादितच 
असणार, तेव्हा अक्ना अमर्यादित प्रकाज्यापुढे सूर्याची काय मात्रा चालणार ? असे 
असुन दिवस रात्र हा भेद सूर्यावरच काय म्हणून अवलंबून आहे? 

हा प्रश्‍न (८२६ मध्ये वियना येथील ऑल्बस ( (01७७5 ) नावाच्या 
शास्त्रज्ञाने केला आणि आता याला ऑल्बसंचा विरोधाभास (00 वार्‍्- 
0०५) म्हणतात. हा विरोधाभास का निर्माण होतो ? ऑल्बसंचे गणित कठे 
चुकले ? का त्याच्या गृहीतकात चूक होती ? हे कोडे उलगडायला एक शतक 
लागले. १९२८-३२ च्या काळात एडविन हबल ( ]त छा ७01७ ) 
नावाच्या खगोलज्ञास्त्रज्ञाने, विश्‍व प्रसरण पावत आहे असा एक महत्त्वाचा शोध 
लावला. याचा अर्थ दूरद्रची तारकाविशवे आपल्यापासून वेगाने द्र जात आहेत. 
त्या वेगामुळे दूरच्या ताः्यापासून येणार्‍या प्रकाशाचे मंदीकरण होते. हे मंदीकरण 
दोपनाच्या व्यस्तवर्ग नियमाव्यतिरिक्‍त होते. त्यासुळे ऑल्बसं च्या गणिताप्रमाणे 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, बाई 


अणू आणि विश्व । ९ 


दूरच्या ताऱ्यापासून फारसा प्रकाश मिळत नाहो, आणि सूर्य नसला तर 
आकाजझ्ात जवळ जवळ अंधारच असतो. एका प्रसिद्ध सुभाषिताची दुसरी 
ओळ थोडी बदलली तर या वस्तुस्थितीचे योग्य वर्णन होते: 
एकः: सूर्यस्तमो हन्ति न तु तारागण: शतम्‌ । 

- तेव्हा रात्र का पडते या प्रश्‍नाचा विश्‍वाच्या प्रसरणाशी घनिष्ठ संबंध आहे. 
प्रश्वीचे परिवळन 

ऑल्बसंच्या विरोधाभासातून असा निष्कषं निघतो को आपल्या निकटच्या 
प्रनांचा विचार करताना विदववाच्या दूरपर्यंतच्या भागांच्याकडे इुलंक्ष करून 
चालणार नाही. आता याच मुद्यावर मी दुसरे उदाहरण प्रस्तुत करतो. 

आपण नेहमी असे विधान करतो को पृथ्वी आपल्या उत्तर-दक्षिण भक्षा- 
भोवती परिवलन करते. या परिवलनाचा देग किती ? आपणाला माहीतच आहे 
की कोणत्याही गोष्टीचा वेग मोजण्यासाठी प्रथम एका संदर्भ-व्यूहाची 
( 7०(ख'0106 19110 ) आवदयकता असते. उदाहरणार्थ, जेव्हा आपण 
एखाद्या आगगाडीच्या वेगासंबंधी विधान करतो तेव्हा तो वेग पृथ्वीला संदर्भ 
-व्यूहू मानून सोजलेला असतो. त्या उलट आगगाडीच्या डब्यात बसलेल्या 
माणसाला आगगाडी स्थिर असून पृथ्वीवरची झाडे, घरे, इत्यादि झपाट्याने 
जाताना दिसतात. म्हणून वेग मोजण्यासाठी संदर्भ-व्यूहू ठरवणे आवश्‍यक असते. 

पृथ्वीच्या परिवलनासाठो आपण आकाक्षातल्या दूरदूरच्या ताऱ्यांचा 
संदर्भ-व्यूहू वापरू शकतो. म्हणजे हे तारे स्थिर मानून त्यांच्या पाइर्वभूमीवर 
पृथ्वीचे परिवलन किती वेगाने होते ते खगोल्शास्त्राच्या वेगाने मोजायचे. 
त्यावरून आपण ठरवतो की पृथ्वीला एक फेरो पूर्ण करायला चोवीस तास 
लागतात. 

पृथ्वीचे परिवलन मोजायची एक पद्धत अक्ली पण आहे कौ जी आकाशातल्या 

ताऱ्यांची बिलकूल दखल घेत नाहो. त्याकरता आपण फूको पेंडुलम (17004 ण 
101111) ) चा प्रयोग करतो. हा पेंडुलम कुठल्याही उभ्या पातळीत 
( एख'1681 ])12110 ) मध्ये दोलन ( 03011)81101) ) करू शकतो. जर 
आपण त्याचे दोलन एका विशिष्ट पातळीत सुरू केले तर असे दिसून येते को 
त्याची दोळनाची पातळी हळूहळू फिरत आहे. याचे कारण पृथ्वीचे परिवलन. 
पण येथे संदर्भ-व्यूहू कोणता ? तो ठरवायला आपल्याला न्यूटनच्या गतीच्या 
(1101101 ) नियमांची दखल घेतली पाहिजे. गतीचे नियम मांडताना 


| अनुक्रमणिका | गवव 
च्छ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


१० नवभारत 


न्यूटनला प्रश्‍न पडला होता को कुठल्याही वस्तूची गति मोजायला संदर्भ-व्यूह 
कसा ठरवायचा ? हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी त्याने असे गृहीत धरले को गतोचे 
नियम एका ठराविक संदर्भव्यू हालाच लाग्‌ पडतील आणि त्याला * केवल अव- 
काळ ' ( 2-13801॥18 8]508 ) असे नाव न्यूटनने दिले. तेव्हा आपण 
न्यूटनचे निवम वापरून फूको पेंडूलमच्या मदतीने केवल अवकाशाच्या पारर्व- 
भूमीवर पृथ्वीचे परिवलन किती वेगाने होते ते पोज॒ शकतो. 


विज्ञेष म्हणजे या दोन भिन्न पाइवभूमीवर पृथ्वीच्या परिवलताचा वेग 
तोच आहे ! यामागे काय रहस्य असावे? 


माखचा सिद्धांत (१18०]/5 1011110] 110) 


अनेक ज्ञास्त्रज्ञांचे मत आहे की या दोन प्रयोगातून फक्त एवढाच निष्कर्ष 
निघतो कौ न्यूटनच्या केवळ अवकाज्ञाचा संदर्भव्यूह आणि विःवातल्या द्र्च्या 
ताऱ्यांचा संदभंव्यूह हे एकच आहेत. त्यांच्या मते याहून जास्त खोलात शिरून 
वास्तवक्ास्त्राला काही लाभ होणार नाही. त्या उलट काहो ज्ञास्त्रज्ञ या प्रश्‍नाला 
खूप महत्व देतात. त्यांच्या मते या प्रश्‍नाचा सखोल अभ्यास करणे आवःयक 
आहे. 

या मतम्रणाहोचा प्रवतक माख ( ॥5९] ) हा गेल्या शतकातील ण्‌क 
शाह. त्याच्या मते न्यूटनच्या गतीच्या नियमात काही उणीवा आहेत. 
उदाहरणार्थ, जर केवल अवकाज्ञात स्थिर असलेल्या वस्तूला गति द्यायची 
असली तर न्यूटनच्या नियमाप्रमाणे प्रेरकांची ( 1010085 ) आवर्यकता आहे. 
याचे कारण त्या वस्तूत असलेले जडत्व (1701६ ). न्यूटनच्या मते जडत्व 
हा वस्तूचा अंगभूत गुणधर्म आहे. त्याउलट माख असे प्रतिपादन करतो कौ 
न्यूटनच्या नियसाना आवद्यक असणारे * केवल अवकाश 
( तै७डॉयतॉ; ) नसून दूरच्या तार्‍यांच्या पाइबंभूमीतून निम 
म्हणून त्या ताऱ्यांचा न्यूटनच्या नियमांश्ी आणि पर्यायाने वस 
घनिष्ठ संबंध आहे. जर हो ताऱ्यांची पाइबंभूमी अस्तित्वात नस. 
वस्तू विवातील एकमेव वस्तू असेल तर तिला जडत्ब असण 
साखच्या मते जडत्व हा वस्तूचा अंगभूत गुणधम नव्हे, 

माखने हा सिद्धांत गणिताच्या 
कल्पनांनी अनेक ज्ञास्त्रज्ञांना- 
केले आणि त्यांनी आपाप 


हे काल्पनिक 
णि झाले आहे. 
तूच्या जडत्वाशी 
ती आणि जर ती 
गर नाहो. म्हणून 


रूपात मांडला नाहो तरी त्यातील मळ 
त्यात आइन्स्टाइन-चा पण समावेश आहे-आकपित 
यापरीने त्या सिद्धांताला वास्तवज्ञास्त्रातील इतर 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास महारा्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाडे 


अणू आणि विश्व १९ 


नियमांशी जोडायचा प्रयत्न केला. असाच एक प्रयत्त १९६४ मध्ये फरेड हॉ्येल 
आणि मी केला. विठवात प्रत्मेक वस्तूला अंगभूत जडत्व नसून ते जडत्व इतर 
वस्तूतून मिळते असे आम्ही गणिताच्या सुत्रांनी प्रतिपादित केले. आणि त्या 
सुत्रातून त मागता आम्हाला गुरुत्वाकषणाचा सिद्धांत मिळाला! कधीं कधो 
कास्त्रज्ञांच्या जीवनात असे स्फूतिदायक क्षण येतात. जेव्हा एखाद्या कोड्याचा 
सर्यादित रूपाने अभ्यास करत असताना सबंध कोडे आपोआप उलगडते; त्याचेच 
हे एक उदाहरण. या गुरत्वा!कर्षणाच्या लिद्धांतात आणि आइन्स्टाइनच्या गुरत्वा- 
क्षणाच्या सिद्धांतात बरेच साम्य आहे-सात्र त्यासाठी विश्वात वस्तूंची संख्या 
पुष्कळ असायला हवी. जर ती बोटावर सोजण्याइतकोच असेल तर दोन्ही 
सिद्धांतात बिलकल साम्य नाहो. सौ नुकतेच सांगितले त्याप्रमाणे विश्‍वात 
वस्तंची संख्या काही थोडीथोडकी नाही. आपल्याला खगोल्शास्त्राने दिसणाऱ्या 
भागातच सुमारे १०” ( ९ वर ८० शून्ये ) इतका सूलकणांचा साठा आहे. 

एका विषयावर दोन सिद्धांत असले को त्यांच्यात किती साम्य आहे या 
पेक्षा त्यांच्यात किती फरक आहे इकडे शास्त्रज्ञांचे लक्ष असते. गुरुत्वाकषणाच्या 
या दोन सिद्धांतातले फरक शोधायला खगोलज्ञास्त्राचा उपयोग होईल. अतिशय 
आकुंचित वस्तू ( टा (०1 त811500ं 01]"०(5 ) या दोत सिद्धांता- 
प्रमाणे वेगळे वेगळे आविष्कार दाळवितात. आइस्स्टाइनच्या सिद्धांताप्रमाणे 
अज्ञा वस्तंचे आकुंचन सदैव चाल असदे आणि शेवटी अश्ली परिस्थिती येते कौ 
विलक्षण गरत्वाकर्षणामळे त्या वस्तंतन प्रकाश बाहेर पड्‌ शकत नाहो. अश्या 
स्थितीला पोचलेल्या वस्तंंना 1310] 110]०8 असे नाव आहे. सुर्य जर 
त्या स्थितीला पोचला तर आपल्याला दिसेनासा होईल. परंतु आपली पृथ्वी 
त्याच्या 'मोवती फिरत मात्र राहील. त्या उलट आमच्या सिद्धांताप्रमाणे अति 
आळकंचन पावल्यावर वस्तूच्या गुरुत्वाकर्षणाचे प्रतिकपंणात ( 1१6])1131011 ) 
रूपांतर होते, आणि त्यामुळे आकुंचन थांबते. असे असल्यास तो वस्तू 1319९ 
[०18 च्या देला पोचणार नाहो. 131801 ]] 0165 अस्तित्वात आहेत किवा 
नाहोत हा खूगोलशास्त्रज्ञांुढे सध्या एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. 
होगार्थचे संशोधन , 

गरत्वाकर्षणाच्या आमच्या या सिद्धांताला प्रेरणा होगाथंच्या संशोधनाने 
मिळाली, त्या संशोधनाचे मी आता थोडे विस्ताराने वणन करू इच्छितो 
त्यासाठी आपण दोलनसरणी- ( 080181118४ 0०7८0, ) चे उदाह्रण घेऊ 
यातन रेडिओलहरींची नि्िती होते आणि त्या लहरो सरणोतून उर्जा घेऊन 


अनुक्रमणिका 
चड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१र नवभारत 


दुरपर्यंत जातात. त्यामुळे सरणीतील उर्जा कमी होत जाते. हे वर्णन वरकरणी 
बरोबर वाटले तरी त्यांत एक दोष आहे. हे वर्णन विद्युतचुंबकीय शास्त्रावर 
आधारलेले आहे. त्याप्रमाणे दोन तर्‍हेच्या विद्युत्‌लहरी असतात-एक उर्जा 
घेऊन बाहेर जाणारी ( 0०1४-७० ४९ ) आणि दुसरो बाहेरून उर्जा 
घेऊन आत येणारी (1110011112 ५४४४७ ). मॅवस्वेल ( पाऊ] ) च्या 
नियमावर हे ज्ञास्त्र आधारित आहे आणि त्या नियमाप्रमाणे दोन्हो प्रकारच्या 


लहरींना या विषयात समान स्थान आहे. तरीसुद्धा प्रत्यक्षात एक प्रकारच्याच. 


लहरी का आढळतात ? वास्तवशास्त्रज्ञांचा असा दावा असतो कौ जे शास्त्रा- 


प्रमाणे शक्य आहे ते विश्‍वात अस्तित्वात असलेच पाहिजे. मग आत येणाऱ्या 


लहरी का अस्तित्वात नसाव्यात ? 

या दोन तर्‍हेच्या लह्रींपेकी बाहेर जाणाऱ्या लहरी भविष्यकाळात संदेश 
पाठवायला उपयोगी पडतात. जर दोलनसरणी आपण चार वाजता सुरू केली 
तर त्यातून निघणाऱ्या लहरी सूर्यापर्थत पोचायला चार वाजून आठ मिनिटांनी 
सुरुवात होईल. त्या उलट आत येणाऱ्या लहरी भूतकालात प्रवास करतात. त्या 
लहरी चार बाजता पृथ्वीवरून निघून सूर्पापर्यंत पोचेपर्यंत चारला आठ मिनिटे 
कमी असतील. 


' भूतकालात संदेश पाठवणे अशक्य आहे म्हणून आंत येणाऱ्या लहरी 
अस्तित्वात नसाव्यात ? असे विधान शास्त्रज्ञ करतात. पण त्यात काही तश्य 
नाही. कारण या विधानाने मूळ प्रश्‍नावर बिलकूल प्रकाह पडत नाहो. या 
प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर होगाथंच्या संशोधनाने मिळते. 


त्या संशोधनाचा आधार म्हणजे १९४५ मध्ये दोन अमेरिकन शास्त्रज्ञ जॉन 
व्हीलर (70111 एए)1०९]८) आणि रिचर्ड फाइनमन (लावत ७५) 
111111 ) यांनी केलेले उल्लेखनीय कायं. त्याचे थोडक्यात विवरण असे अ 
विचत्श्ास्त्राच्या भारंभीच्या काळात कूलंब ((,01]01111)) नावाच्या शास्त्र 
दोन विद्युत्‌भारांच्या ( ७]००71८-०]181'205 ) मध्ये होणाऱ्या क्रियेचा कदर 
प्रतिपादित केला होता, या नियमाप्रमाणे दोन विद्युत्भारात आकर्षणाची किवा 
प्रतिकर्षणाची क्रिया दुरूनच होते ( ३०100 ६७8 1881100 )-त्याला 
माध्यमाची जरूरी नसते. हा नियम सोपा होता पण तो फारसा यशस्वी न 
शकला नाहो. याचे कारण हो क्रिया तात्कालिक किवा तत्क्षणिक (1158 डोर ष्र 
118085) आहे. म्हणजे एका विद्युतुभाराचा दुसऱ्या विद्युतुभारावर प्र मका 
अनंत गतीने होतो. खरी परिस्थिती बेगळोच आहे. प्रतयक्षात हा प्रभाव म 


हे. 
ज्ञाने 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


“4 5 
द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


अणू आणि विश्व १३ 


झ्ाच्या गतीने जातो. तेव्हा बोन भारामध्ये दुरून होणारी क्रिया प्रकाशाच्या 
गतीनेच व्हायला पाहिजे. हा महत्वाचा तकं प्रसिद्ध गणिती गाउस (18055) 
याने १८४५ मध्ये केला होता पण त्याला मूत स्वरूप दिले नव्हते. पुढे फेरडे 
( चचत ), सॅवस्वेल यानी * विद्युत्‌-चुंबकीय क्षेत्र) ( 11]७0110132- 
805 "120 ) या माध्यमाद्वारे विदयुत्‌भारांच्या सर्व गुणधर्माचे व्यवस्थित 
वर्णन केले. यापुढे कूलंबची “ दुरूत होणारी क्रिया ? मागे पडली. 

परंतु गाउसचा तक गणिताच्या रूपाने मांडण्याचे कास काहो शास्त्रज्ञानी 
या शतकाच्या सुरुवातीला केले, त्यानुसार दुरून होणारी क्रिया प्रकाशाच्या गतीने 
जाते. परंतु त्याशिवाय ती समप्रमाणात भूतकालात आणि भविष्यकाळात जाते. 
स्हणजे नुकत्याच दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे पृथ्वीवरून चार वाजता पाठवलेला 
संदेश निम्मा चार वाजून आठ मिनिटांनी आणि निम्मा चारला आठ मिनिटे 
कसी असताना सूर्यावर पोचेल ! परंतु प्रत्यक्षात सवंध संदेश चार वाजून आठ 
मिनिटांनी सुर्यावर पोचायला हवा. हे कसे शक्‍य आहे? हा प्रश्‍न व्होलर आणि 
फाइनमन यांनी सोडवला. त्यांनी असे दाखविले क्ती जर संदेश भूत आणि भविष्य 
दोन्हीकडे पाठवता येत असेल तर पृथ्वीवरच्या विचुत्‌भाराचा अगदी दूरच्या- 
कोट्यवधी प्रकाशवषं दूर असलेल्या-विद्युत्भाराशी संपक राहतो, त्यामुळे 
पृथ्वीवरचा विद्युतुभार हुलवला को त्यावर विश्वातल्या सव विद्युतुभारांचा एक- 
दम प्रभाव पडतो. या सर्वांचा प्रभाव लक्षात घेतल्यास स्थिर विश्‍वात (88110 
-(1119/0150) फक्त भविष्यगामी क्रिवा फक्त भूतगामी लह्रोच शिल्लक राह- 
तात. या दोन्होपेको एकाची निवड करायला व्होलर आणि फाइनमन यांनी 
उष्मतिक़ ज्ञास्त्राचा ( ॥'11811100111811108 ) आधार घेतला. 

परंतु हा निवड करायचा प्रकार तितकासा ग्राह्य नाहो. १९६१ मध्ये 
होगार्थने जास्त स्वाभाविक मार्गाने हा प्रश्‍न सोडवला. विव स्थिर असण्या- 
ऐवजी ते प्रसरण पावत आहे, याची त्याने दखल घेतली आणि असे सिद्ध केले की 
विश्‍वाच्या रचनेनुसार ते जर प्रसरण पावत असेल तर त्यांत भूतगामी किंवा 
भविष्यगासी थापेकी एकाच तर्‍हेच्या ल्हरो असु शकतोल. उदाहरणाथ 
महास्फोटापासून ( डं उिव्योष्ट ) निर्माण झालेल्या विश्‍वात फक्त भूतगासी 
ल्हरीच आढळतोल; त्याउलट अनादि अनंत अश्या नियतगतोने प्रसरण पावणाऱ्या 
( डल्व तप डॉ8 ) विदवात फक्त भविष्यगामी लह्रीच असू शकतील. 
होलनसरणीत आंत येणार्‍या लहरी का नसतात या प्रश्‍नाचे 


अक्षा तर्‍हुने र 
रचना कशी असावी आणि 


उत्तर मिळते. त्याच बरोबर आपल्याला विश्‍वाची 


| अनुक्रमणिका | ववी 
ब मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


$:1 नवभारत 


कशी असू नये याबद्दल माहिती मिळते. पृथ्वीवरील प्रयोगज्ञाळेचा विइवाझी 
कसा घनिष्ठ संबंध असू शकतो याचे हे प्रभावी उदाहरण आहे. 
विश्वापापून अणूकडे 

१९६८-७१ च्या काळात हॉयेल आणि मो होगाथंने सुरू केलेले कार्य 
पुगतेला पोचवले. आज आपणांला माहोतच आहे को वास्तवशास्त्राचा अभ्यास 
करताना न्यूटनच्या गति-सिद्धांतावर आधारलेले गणित अपुरे पडते. विज्ञेषत: 
अणू आणि त्याच्या पोटात असलेल्या सूलकणांच्या अभ्यासाकरता पुंजवादावर 
( (२॥१1॥॥॥ "005 ) आधारलेले नवे गणित आवइयक आहे. व्होलर- 
फाइनमन आणि होगार्थ यांनी आपल्या कार्यात या नव्या गणिताची दखल घेतली 


नव्हती म्हणून ते कार्य वास्तवश्ञास्त्राच्या दृष्टोने अपरिपक्व होते. हो महत्त्वाची 
उणीव आम्ही भरून काढली. 


या आमच्या कार्यातून असा निष्कषं निघतो कौ लहानात लहान अन्ना 
अणूच्या किवा त्याच्या पोटातील सूलकणांच्या अभ्यासासाठी सबंध विश्‍व कसे 
भाहे याची माहिती असणे अवदय आहे. अतिविज्ञाल आणि अतिसूक्ष्म यांच्या- 
मधला हा पारस्परिक संबंध वास्तवशास्त्रातली एक अत्यंत आकर्षक गोष्ट आहे 
असे मला वाटते. माझ्या भाषणाचे सार हेच आहे. 


मी मांडलेले विचार सर्वानाच पटण्याजोगे नाहीत. पूर्वोच सांगितल्याप्रमाणे 
हो मते प्रस्थापित तत्त्वांशी मिळणारी नाहोत. परंतु प्रस्थापित तत्वे अनेक 
प्रइनांची उत्तरे देण्यास असमर्थ आहेत हे खगोलक्ञास्त्र आज सांगत आहे. या 
प्रनांची यादी जशी जशी लांबत जाईल तश्ञी तज्ञी वास्तवश्ञास्त्राला नव्या 
विचारसरणीची आव्यकता वाटत जाईल आणि आज बंडखोर ठरलेली मते 
आणखी काहो वर्षांनी ग्राह्य वाटू लागतील अज्ली माझी खात्री आहे. 


सविष्यकाळ कसाही असो, आज मला संमेलनाचे अध्यक्षपद देऊन आपले 


विचार मांडायची संधी दिल्याबद्दल मराठी ब्रिज्ञान परिषदेचे आणि ते विचार 


शांतपणे ऐकून घेतल्याबद्दल श्रोत्यांचे आभार मानून मी साझे भाषण संपवितो 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. स. आ. सप्रे 
तिहासातील ज्ञान आणि आनंद 


( उत्तराध ) 


माक्‍संच्या मते कोणत्याही देशातील वा कालखंडातील राजकारण, कायदा ऊ 
धर्म, बाडमय व तत्वज्ञान या गोष्टी प्रामुल्याने तत्कालीन उत्पादनपद्धतोवर व 
काही अंशी विनिसय पद्धतीवर अवलंबून असतात. माक्स या सिद्धांताचा ज्या 
आप्रहाने व अभिनिवेशाने पुरस्कार करतो तितके त्रिकालाबाधित सत्य त्यात नसले 
तरी त्यामध्ये पुष्कळच तथ्यांश आहे. या सिद्धांताच्या अनुरोधाने अनेक गृहोत कृत्ये 
व नवीन विचार मांडता येतात. आर. एच्‌. टानी या पंडिताने “ रिलिजन अँण्ड दि 
राइज ऑफ कॅपिटॅलिझम ” या आपल्या विहत्ताप्रच्र आणि उद्बोधक ग्रंथात 
साक्‍संची विचारसरणी खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. टॉनीच्या मते 
प्रॉटेस्टंट धर्मामुळे भांडवलशाहीची वाढ झाली व तिला जोम आला. धामिक 
स्वातंत्र्यामुळे आथिक स्वातंत्र्याच्या कल्पनेला खतपाणी मिळाले. भांडवल्ज़ाहीची 
वाढ प्रॉटेस्टंट देशात झाली हे खरे असले तरी प्रॉटेस्टंट धर्मामुळे ती वाढ झाली 
हा सिद्धांत फारसा ग्राह्य मानता येत नाही. 

माक्‍संच्या सिद्धांतातील प्रमुख वेगुण्य म्हणजे बुद्धीच्या कार्याकडे तो दुर्लक्ष 
करतो. माकड आणि मानव यातील मूलभूत फरक बुद्धिमत्ता हा आहे. मानवाने 
शेतीचे महत्व ओळखून आपल्या जीवनात क्रांती केलो. माकडाला ते सुचले नाही. 
ग्रीकांची बौद्धिकपरंपरा चालू राहिलो असती तर ओद्योगिक क्रांती तेथेच झालो 
असती. त्याकाळी गुलाम सहज आणि स्वस्तात मिळत होते म्हणून अशी क्रांती 
झाली नाही हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. ओद्योगिक क्रांतीच्या प्रारंभी इंग्लंडमध्ये 
कापडाच्या कारखान्यात लहान लहान मुलांना कामास लावीत. अत्यंत माफक 
अक्षा बेटनावर त्यांच्याकडून निर्दयपणे १४ ते १६ तास काम करून घतले जाई 
त्या मानाने गलाम पाळणे अधिक खर्चाचे होते. गुलाम मेळा तर मालकाचे मोठे 
नुकसान होई. परंतु कारखान्यात काम करणारे मूल मेले तर मालकास त्याची 


[आलननणिल] न्न 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१६ नवभारत 


चिता नसे. परंतु याच निष्ठुर कारखानदारांनी औद्योगिक क्रांतीची मुहुर्तमेढ 
रोवली. याचे कारण म्हणजे त्यांची वद्धिमत्ता व हूरदृष्टो, यंत्राकडून काम करून 
घेणे अधिक सोयोचे व किफायतश्ीर आहे हे त्यांनी अचूक ओळखले. 


अर्थात बुद्धिमत्तेचा उपयोग हो काहो गूढ घटना नाही. त्यालाही कारणे 
आहेत. पण हो कारणे काही अंशी सामाजिक तर काहो अंशी जौवशास्त्रीय व 
वैयक्तिक स्वरूपाची असतात. अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ती जन्मत:च निराळ्या 
असतात. असामान्य वुद्धिमत्तेच्या ज्ञास्त्रज्ञामळे आणि तंत्रज्ञामुळेंच उत्पादन- 
पद्धतीत क्तांतिकारक बदल होत असतात. 


काही समाजशास्त्रज्ञ असे प्रतिपादन करतात कौ सर्वसामान्य माणस हा 
ससाजशास्त्राचा खराखुरा विषय आहे. समाजाचे व सम्‌ हाचे निविकारपणे 
निरीक्षण केल्यानेच या विषयाचे ज्ञान संपादन करता येते. अलोकिक व्यक्तींचा 
विचार या ज्ञास्त्रात अभिप्रेत कडा ग्राहुनही पुढे जाऊन ते म्हणतात कौ या 
शास्त्रामध्ये बाह्य किवा दृश्य गोष्टींनाच महत्व आहे. भावनात्मक विश्‍लेषण 
आभासात्मक असते. त्यातून काहोहो फल तिष्पत्ती होत नाहो. 
कवी म्हणतो : 
ग ७६81] तलफ 0]] (0 0188९1111)10 १०ए]' 100७ 
] . १ क ी 
3 यी ऱ 0!त एज | ल11र्‍6 १०७1७३१115? 
र्‍या समाजशास्त्रज्ञांच्या मते लाथाडले 
लपवून ठेवण्याकरिता को तिरस्काराने लाथाड 
आहे. त्याचे निहिचित उत्तर देणे अशक्य आहे 


या बिचारसरणीबाबत असे उर 


हेंच केवळ सत्य आहे. प्रेमभावना 
डक्ले हा प्रश्‍न उपस्थित करणे व्यर्थ 


क 


हणता येईल को नाट्याच्या 


विचारात घेतत्याच पाहिजेत. परंतु त्यामागील 
चुकीचे होय. सुमारे ५० वर्षांपूर्वी “ लाईफ अण्ड 
लंडन ” हा अत्यंत बहुमोल ग्रंथ प्रसिद्ध करण्यात अ 
सर्वलाधारण जनतेच्या जीवनाचे चित्र अत्यंत उपय 
आधारे गरोब जनतेच्या कल्याणार्थ अनेक उपत 
वर पाहता फक्त आकडेवारी व तपक्र 
वाटते. परंतु ते खरे नाहो. गरोब लोकांना 


मिकलमांगीचा यो 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


अ 7 
$ 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


तिहासातीळ ज्ञान आणि आनंद १७ 


ही जाणीव ही एक भावनाच होय. गरिबांचे देन्य ही एक भावनाच आहे. 
आकाल्लातील ताऱ्यांचे निरीक्षण करणाऱ्या खगोलशात्यरज्ञाला ताऱ्यांना काय 
वाटते या प्रश्‍नाचा विचार करावा लागत नाही. परंतु समाजज्ञास्त्राच्या अभ्या- 
सात लोकांना काय वाटते हा प्रश्‍न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सामाजिक सुधारणा 
करण्याचा उद्देश लोक सुखी व्हावेत ह( असतो. सुख हा भावनेचाच भाग आहे. 


अगदी शास्त्रीय पद्धतीने विचार केला तरी व्यवतीच्या कार्याचे महत्व 
कमी लेखणे योग्य नाहो असे दिसून येते. कारण ज्यावेळी अत्यंत महत्वाच्या अन्या 
घडामोडीत परस्पर विरोधी शक्‍ती जवळ जवळ तुल्यबळ असतात त्यावेळी एका 
असामाऱ्य व्यक्‍तीच्या कतंत्वाने विजयाचे पारडे फिरू दाकते. लेनिन नसता तर 
रशियन राज्यक्रांतीचे स्वरूप अगदी निराळे झाले असते हे आता सर्बमान्य झाले 
आहे. त्यावेळो लेनिन जमंनीमध्ये केदेत होता आणि त्याची मुक्‍तता करण्यास 
सबळ अशी कारणे नव्हतीच. वाटलुंची लढाई आपण होतो म्हणूनच ब्रिटिश लोक 
जिक शकले हा डयथक ऑफ वेल्ग्टिनचा दावा बहुधा बरोबर आहे. यावरून असे 
म्हणण्यास हरकत नाहो को मोठमोठ्या घटनांचे भवितव्य काहो वेळा एखाद्या 
व्यक्‍तीच्या कतत्वावर अबलंबून असते 


इतिहासाचे ज्ञास्त्र बनव्‌ पाहणाऱ्या विद्वानांना हे म्हणणे कदाचित आव- 
डणार नाहो. इतिहासाचा काही भाग शास्त्राच्या चौकटोत थोड्याबहुत प्रमाणात 
बसविणे शक्‍य आहे. परंतु सबंध इतिहासालाच शास्त्रोय स्वरूप देणे आज तरो 
शावय नाहो. बहुधा अनेक शतकेहो हे शक्य होणार नाही. याचे कारण म्हणजे 
इतिहासाचा विषय विलक्षण गुंतागुंतीचा आहे. आज तरी असे दिसते कौ एंति- 
हासिक घटनांमध्ये योगायोगाला पुष्कळच अवसर आहे आणि असंभाव्य अज्ञा 
अनेक गोष्टी सतत होत असतात. अज्ञा परिस्थितीत शास्त्रीयतेचा आव आणणे 
हेच अज्ञास्त्रीय होय. 

इतिहासाची आणखो एक महत्वाची शाखा म्हणजे सांस्कृतिक इतिहास. 
या इतिहासामध्ये धर्मशास्त्र, कला, तत्वज्ञान व शास्त्र या सर्वांचा समावेश होतो. 
हा सर्वच विषय मोठा भनोज्ञ आहे परंतु त्याचे विवेचन कित्येकदा रटाळ 
पद्धतीने केले जाते. या विषयाचा विस्तार प्रचंड आहे आणि त्यातून निवड 
फारच काळजीपुर्वक करावी लागते. अशी निवड करताना काही मूल्ये डोळ्या- 
समोर ठेवणे आवदयक आहे. केवळ एखादी व्यवती प्रभावश्ञालो होती म्हणून 
तिला स्तुतिसुमने वाहणे, तिला श्रेष्ठत्व बहाल करणे हे चुकोचे होय. सांस्कृतिक 


शर 


न.भा., २ 


| अनुक्रमणिका | स्दशव् 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


श्ट नब मारत 
इतिहासाचा एक महत्वाचा 


उद्धेश चांगल्या, वाईट गोष्टींचा निक्षष ठरविणे 
हाच आहे. 


सांस्कृतिक इतिहासाच्या क्षेत्रामध्ये तत्वज्ञानाचा इतिहास व धर्म आणि 
तत्वज्ञान यांचे परस्पर संबंध हे विषय फारच हृद्य आहेत. तत्त्वज्ञानाचा प्रारंभ 
ग्रीसमध्ये धर्माविरुद्ध पुकारण्यात आलेल्या बंडात झालेला आढळतो. उद्योगधंद्याच्या 
निमित्ताने ग्रीक लोकांना सतत परदेशपर्यटल करावे लागे, त्यावरून त्यांच्या हे 
लक्षात आले को देशोदेशींच्या चालौरोती, श्रद्धा यासध्ये फारच वैचित्र्य आहे. 
तेव्हा आपल्या धानिक विचारसरणीला अधिक तकंशुद्ध पाबा असणे आवदयक 
आहे अश्ली भावना त्यांच्यामध्ये दृढमूल होऊ लागली. अर्थात त्यांची ही वृद्धिवादी 
विचारसरणी परिपुर्ण होतो असे नव्हे. ऑल्लेपिअन देवावरचा त्यांचा विश्‍वास जरी 
उडाला तरो नियती ञ्झ्ली काही एक गोष्ट आहे अशी त्यांची श्रद्धा होती. मात्र 
विड्वाच्या रचनमव्ये काही कार्यकारणभावाचे सूत्र आहे ब ते आपण जाणून 
घतले पाहिजे अशी त्यांची भूमिका होतो, 
बुद्धीला प्रथमच प्राघ 


प अशा रोलीने मानवी इतिहासात 
ढे  "याऱ्य देण्यात आले आणि प्रत्येक गोष्टीची चिकित्सा झाली 
पाहिजे असा पायंडा पडू लागला. परतं हो बा; 


ठरलो. पायथागोरसच्या गढवादी चिर 
तर भाजही या गढ हे. तर्करि > 
हिल काह वरई ह हॅ. तकनिष्ठ विचारसरणीऐवजी 
दं चचारसरणीचा पुरस्कार केल ीवन थं 
जं व 2” केला तरच जीवनाचा खरा अर्थ 
एज रूढ होत आहे. 


५ आज एक रामबाण उपाय उपलब्ध आहे. तो 


झास्त्रोय ज्ञानामुळेच शक्य न १. अत आहे. आधुनिक तांत्रिक प्रगती 
र! झाली आ? ह रि द 
शांततेच्या काळात आथि आहे. युद्धात यशस्वी होण्याकरिता व्किवा 


के अभिवबड़ो 
करावा लागतो. रडोकरि 


कॅथॉलिक चचंचा | 
अत्यंत मनोज्ञ असा लिबय-आहे. बो ता न सांस्कृतिक इतिहासातील ट्या 
या संघटनेचे पाचव्या तकातील स्वरूप पाटिल ३ व्या हतकात परिपूर्णता आली. 

हल्यास त्यावर तौन विचारप्रणालींचा 
ळून येते अगदी प्रारंभो कॅथॉलिक चर्चने ज्यू 
चा स्वीकार केला होता. त्याजबरोबर त्यांची 
हृष्णू वृत्ती या गोष्टींचाही 
(इ. स. २५४-४३०) 


ता शास्त्रोब ज्ञानाचाच पाठपुरावा 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


इतिहासातील ज्ञान आणि आनंद १९ 
वेचारिक्र नेतृत्वामुळे प्लेटोचे तत्त्वज्ञान ख्थिश्‍चन धर्मामध्ये पमाविष्ट करण्यात 
आले. चर्चची संघटना सुसूत्र व मजबूत करण्याकरिता रोमन लोकांनी राज्य- 
कारभारात उपयोग्यगत आणलेल्या कार्यपद्धतींचा अवलंब करण्यात आला. 


यानंतरच्या डातकासध्ये चर्चकडे भूमध्य समुद्रातील प्रदेशांचा सांस्कृतिक 
वारता आला होता तर सरंजामज्ञाहीने उत्तरेतील रानटी रांत्कृतीचा 


स्वीकार केला. काही काळ तर चर्चवर तरंजामज्ञाहीची दाट छाया पडलो होती. 
परंतु पोपचे वाढते वर्चस्व आणि धमंगुरुवर नह्मचपंत्रताची सक्ति यामुळे चचंचे 
स्वातंत्र्य अबाधित राहिले. धर्मगुरूंना संतान नसल्यामुळे चर्चच्या जमिनींचा वारसा 
चर्चकडेच राहिला. ११ व्या हातकापासून १३ व्या शतकापयंत चर्चचे सामथ्य 
वाढतच गेलें. वाढत्या शिस्तीबरोबर पांडित्यासही प्रगल्भता आली. था संदर्भात 
सेथ्ट ऑक्विनासचा ( १२२५- १२७४ ) खास उल्लेख करजे आवर्यक आहे 
नाविन्याचा पुरस्कार करणःरा तो एक निर्भय विचारवंत होता. कॅथॉलिक तत्व- 
ज्ञानाच्या क्षेत्रात त्याचा शब्द अखेरचा मानला जातो. त्याने अरब लोकांच्या 
प्रभावामुळे कॅथॉलिक धर्संतत्वज्ञानात प्लेटोच्या जागी अँरिस्टाटल्ची प्रतिष्ठापना 
केलो आणि त्यामुळे आधुनिक तकंशास्त्राचे कॅथॉलिक धमसंप्रदायास वावडे 
होऊन वसले आहे. 

१४ व्या शतकापासून ते १६ व्या शतकापर्यंत रोमन कॅथॉलिक घ्चंवर 
अनेक भीषण आपत्ती येऊन कोसळल्या. या सवे आपत्तीतून तो संघटना सुखरूप 
राहिलो हे एक सोठे आइचर्यच होय. प्रथम पोपच्या गादीवर दोन व्यक्‍तींनी हक्‍क 
सांगितल्यामुळे रणकंदन माजले. हा वाद मिटतो न मिटतो तोच युरोपमध्ये 
बोद्धिक पुनरुज्जीवनाची लाट उसळली. पुढे धर्मंगुरूंच्या सुखविलासी राहणीमुळे 
उत्तरेकडील धर्मशील जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळली आणि धाझिक 
सुधारणेची चळवळ फोफावलो परंतु याही बावटळोतून कॅथॉलिक धर्म काही 
व्यक्तींच्या कतंबगारीमुळे अबाधित राहिला. 

इतिहासाची आणखी एक महत्वाची ज्लाखा म्हणजे संघटनांचा इतिहास. 
परंतु ह्या शाखेचा विज्षेष अभ्यास झालेला नाही. हा विषय मात्र अत्यंत 
जिव्हाळ्याचा आहे. संघटनानाही व्यक्तीप्रमाणे आयुष्यक्रम आहे : बाल्य, तारुण्य 
ब वद्धावस्था. संघटनांच्या अभ्यासापासुन काही उपयुक्‍त असे निष्कर्ष काढता 
येतात. अर्थात हे निण्कषं म्हणजे काही त्रिकालबाधित सत्य नव्हे. संघटनांचे 
विविध प्रकार आहेत: धर्शमक संघटना, राजकीय, शेक्षणिक संस्था, औद्योगिक 
संत्था, कामगार संघटना वगेरे, तांत्रिक प्रगतीबरोबर संघटनांचे महत्वही वाढते, 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२० नबभारत 


आणि आज तर संघटनांचे अधिराज्य सवंत्र पसरलेले आढळते. व्यक्तोच्य़ा 
कर्तृत्वाचे क्षेत्र दिवसेदिवस संकुचित होत आहे तर संघटनांच्या कार्याचे क्षेत्र 
सतत वाढत आहे. अनेक बाबतोत प्रत्येक व्यक्‍्तोला निरनिऱाळ्या संघटनांचा 
आश्रय घ्यावा लागतो. घर विकृत घेण्याकरिता कर्जाची जररी असल्यास वँकेकडे 
धाव घेतलो पाहिजे. आजारोपणात हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावे लागते. कास- 
गारांना स्वहित संरक्षणाकरिता कामगारसंघटनेचा आधार घ्यावा लागतो. सर्व 
संघटनांची उद्दिष्टे दुहेरी स्वर्पाची असतात : सार्वजनिक आणि अंतगत 
स्वरुपाची. उदाहरणार्थ कोणत्याही राजकीय पक्षाचे जाहीर केलेले उद्दिष्ट म्हणजे 
राष्ट्रहित व लोककल्याण; परंतु अंतर्गत उद्दिष्ट आपल्या वक्षाकरिता सत्ता 
काबीज करणे हे असते. 

संघटनांच्या अभ्यासापासून अनेक गोष्टी शिकता येण्याजोग्या आहेत. या 
ज्ञानाच्या अभावी अनेक ध्येयवादी व्यक्तींच्या आयुष्यातील कार्याची हानीच 
झालेली आढळते. सेन्ट परान्तिसचे उदाहरण ( ११८१-१२२६ ) या दष्टीने 
अत्यंत उद्बोधक आहे. त्याचे व्यक्तिसत्त्व अत्यंत गोड होते, जगाच्या इतिहासात 
इतको प्रेमळ व्यक्‍ती जझ्ञालीच नसावो. त्याचे मानवावर तर निरतिझय प्रेम 
होतेच परंतु पश्शुपक्ष्यांवर, सूर्यचंद्रावर, इतकेच काय वार्‍्यावरही तो मनापासून 
प्रम करी. सवंत्र बंधुभावाचे वातावरण निर्माण व्हावे या उदात्त हेतूने त्याने 
आपल्या पंथाची स्थापना केली. ब्रह्मचर्य, निण्कांचनता व आज्ञाधारकता हो त्या 
पंथाची सूत्रे होती. परंतु त्याच्या वारसदाराने हो तत्वे झिडकारून टाकली आणि 
सुखोपभोगात तो रममाण झाला. अज्ञा रोतीने हा पंथ शेवटी लुप्तप्रायच झाला. 

अद्या प्रकारचा खेदजनक अनुभव सर्वत्र थे 
संस्थेमध्ये अनाचार आणि अनागोदी कारभार थम 
अनेकदा पाहतो. संघटनांच्या कार्यपद्धतींच्या अ 
टाळता येतील हे आपणास कळू शकते. 


तो. अत्यंत ध्येयवादी अक्या 
न घालत असल्याचे आपण 
*्यासापासून असे धोके कसे 


काही संस्था आपले कार्थ दीघकाळ उत्कृष्टपणे करीत असल्याचे 
तर काही संस्था अल्पावधीतच अथशस्वी ठरल्याचे आपण पा 
१७ व्या इतकात स्यापन जझ्ञाळेली रॉयल सोसायटी ऑफ 
आजही अप्रतिम कार्य करीत आहे. प्रथम श्रेणीचे सर्व ज्ञास्तरज्ञ आजही तिचे 
सन्मान्य सभासद आहेत. परंतु याच्या उलट रॉयल अँकेंडमी ऑफ आरंस हो 
संस्था अगदीच निष्प्रभ ठरली आहे. प्रतिभाशाली चित्रकार र 
मानाचे स्थान मिळत नाही. याचे एक कारण म्हणजे शास्त्रीय 


चे आढळते 
हतो. इंग्लंडमधील 
सायन्स हो संस्था 


ना तिच्यामध्ये 
संज्ोधनाचे मूल्य- 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाइड 


इतिहासातील ज्ञान आणि आनंद २९ 


मापन व्यक्‍्तिनिरपेक्ष पद्धतीने व थोडेबहुत अचूक करता येते. अज्ञा तऱहेने कला 
आणि वाडमय या क्षेत्रातील कार्याचे मूल्यमापन करणे कठीण आहे. साधृत्व 
अजमावणे तर याहूनही अधिक अवघड आहे आणि म्हणूनच साधुत्वाच्या नावा- 
- खाली अनेक ढोंगी लोक दीर्घकाळ लोकांची दिक्लाभूल करू शकतात. यातून एक 
अत्यंत महत्वाचा निष्कर्ष निघतो कौ जर नेत्यांच्या साधुत्वावरच एखाद्या 
संस्थेचे कार्य अवलंबून असेल तर ती संस्था फार काळ उपयुक्त कार्य करू 
हाकणार नाहो. हे एक विदारक सत्य आहे. मात्र साधुसंतांना त्याची अनेकदा 
जाणीब नसते. 


एखाद्या संल्ये्ते मूल्यमापन करताना तीन गोष्टी विचारात घ्याव्या 
लागतात: १) ती संस्था जनतेकरिता काय करते. २) आपल्या नोकरवर्गाकरिता 
व सदस्यांकरिता काय करते. ३) नेत्याकरिता काय करते. अनेकदा संघटनेचे 
लक्ष शेवटच्याच दोन उद्दिष्टांबर केन्द्रित होते आणि जनहिताचा तिला विसर 
पडतो. याकरिता संघटनेच्या कार्यावर जनतेचे परिणामकारक तियंत्रण असणे 
आव्यक आहे. अले नियंत्रण ठेवणे फक्त लोकझाहीतच शक्‍य आहे. परंतु लोक- 
शाहोतही हे नियंत्रग आथिक क्षेत्रात अभावानेच जाणवते. या सर्व बाबतीत 
इतिहासाचा अन्यास जञापल्याला मार्गदर्शक ठरू शकतो. 


जागतिक सरकार स्थापन झाले तर त्याला स्थेर्य लाभेल का हा प्रश्‍न 
संघटनाशास्त्रात सोडतो, त्यावर इतिहास कोहो उपयुक्‍त प्रकाह् पाडू ज्ञकतो. 
अज्ञा तऱ्हेचे सरकार पुर्वी कधी प्रस्थापित झाले नव्हते तेव्हा पुढे ते कधो होणे 
दवय नाहो हा विचार अश्यास्त्रीय आहे. पूर्वी कधी नव्हते एवढे अवाढव्य 
साज्राज्य ६ च्या झतकात सायरसने निर्माण केले. उत्कृष्ट रस्त्यामुळे ते 
टिकवून धरणे शक्‍य ज्ञाले. रोमन साम्राज्य याहूनही अफाट होते परंतु रस्ते 
अधिक चांगले असल्यामुळे त्याला स्थैर्य लाभले. त्याकाळी रस्त्यांना जे महत्व 
होते ते आज विमानांना आहे. जागतिक सरकार जर अस्तित्वात आले आणि 
त्या सरकारला वैमानिक वाहतुकीवर आपली मक्तेदारी प्रस्थापित करता 
आली तर ते टिकू शकेल. अर्थात जागतिक सरकार प्रस्थापित करणे महाकठीण 
काम आहे; परंतु ते प्रस्थापित झाल्यास टिकविणे अशक्य होणार नाही. 

शिस्त आणि स्वातंत्र्य यांचा सर्वोत्कृष्ट समन्वथ कसा करता येईल हा 
एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. तो जर शक्य तितक्या लवकर आजच्या परि- 
स्थितीत सोडविला नाही तर अराजक किंवा हुकमज्ञाही यांचा धोका संभवतो, 
ग्रीक साम्राज्याच्या प्रस्थापनेपासून आजपर्यंत लहानमोठ्या क्षेत्रात या बाबतीत 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


र्र नवभारत 


मानवी समाजाची परिस्थिती दोलायनानच झालेली आढळते. कधी शिस्तीला 
अवास्तव महत्व दिले जाते तर कधी त्वातंत्र्याला. परंदु ही परिस्थिती काही 
भूंषणास्यद नाहो. विचारस्वातंत्र्य आहे पण आचार वहुतांशी परंपरेला धरूनच 
आहेत, अद्या परिस्थितीत सर्जनशोलतेला बहर आलेला आढळतो; परंतु संशय- 
वादामुळे नीतिमत्तेला तडे जातात आणि अराजक माजते. परिणामत; स्वातंत्र्य 
लुप्त होते आणि परत हुकूमशाहीची प्रस्थापना होते व त्यातून एक नवीन परंपरा 
तयार होते. 


स्वातंत्र्य आणि शिस्त या परस्पर विरोधी तत्वांचा समन्वय करण्याकरिता 
एक प्रकारच्या तडजोडीचीच आवर्यकता आहे. वेयक्तिक वतृत्वाला अवसर 
न देणारी समाजरचना निडपयोगीच होय. त्याचबरोबर अनिर्बंध बैयवितक 
स्वातंत्र्यामुळे समाजरचनाच विस्कळित होते हेही विसरता येत नाहो. 
काहींच्या मते बद्धिमत्तः आणि नोतिमत्ता यांच्यामध्ये मूलगामी संघर्ष आहे 
आणि अज्ञान आणि धर्सभोळ्या कल्पना यांच्या जआाधारावरच नोतिमत्ता टिक 
शकते. स्वतंत्रपणे विचार करणारी व्यवती स्वार्थीच असणार असे ते प्रतिपादन 
करतात परंतु ही विचारसरणी गूढवादी स्वरूपाची असून त्यामध्ये नौतिमस्ता 
व बुद्धिसता यांच्याबहदलचे अज्ञानच प्रकट होते. उदाहरणार्थ सुलांनी अपशब्द 
बोलणे व चोरी करणे ह्या दोन्हो गोष्टी सारख्याच वाईट आहेत. अज्ञा 
तः्हेची शिकवण दिली असल्यास कालांतराने जेव्हा अपशब्द उच्चारण्यामध्ये 
काही पाप नाही असा विचार प्रसृत होतो. तेव्हा चोरी करणे हेही क्षम्य होय 
अक्षी भावना मूळ धरू लागते. अशी शिकवणूकच घातक आहे. बुद्धिमत्ता 
आणि नोतिमत्ता यामध्ये काही विरोध आहे हा विचारच चुकीचा आहे. 
बुद्धिमात माणूस स्वार्थोच असणार हो कल्पना चुकीची आहे. निःस्वार्थो- 
पणाची महती च॒कोच्या कारणाकरिता लोकांच्या मनावर विबवलो असेल व 
तिची व्याप्ती अगदी मर्यादित असेल तर असे होण्याचा संभव आहे. शास्त्रीय 
ज्ञानाचा याबाबतीत मोठा उपयोग आहे. शास्त्रीय ज्ञानाचा आधार बद्धिमत्ताच 
आहे. शास्त्रांच्या अभ्यासामुळे निरपेक्षपणे विचार करण्याची सबय जडते आणि 
वेय्यक्तिक दृष्टिकोनापेक्षा सामाजिक दृष्टिकोनाला महत्व येते, कदाचित अक्षा 
तर्‍हेची मनोभूमिका तयार होण्याकरिता इतिहासाचा अधिक उपयोग होऊ शकेल. 
अराजकाच्या दिशेने वाटचाल करणारे अनिर्बंध व्यव्तिस्वातंत्य किवा चेतन) - 
रहित परंपरागतवाद या दोन्हीही गोष्टी क्ला त्याज्य आहेत हे इतिहासावरून 
अधिक चांगले कळून येते. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


इतिहासातील ज्ञान आणि आनंद २३ 


आत्यंतिक स्वरूपाच्या वेय्यक्तिक आणि संशयवादी विचारसरणीमुळे काही 
समाज विनाश पावले आहेत. याची प्रमुख उदाहरणे म्हणजे ग्रोस आणि बोद्धिक 
पुनरुज्जीवनानंतरचा इटलो. परंतु त्यांचा अस्त होण्यापुर्वी तेथे सर्जनज्लीलतेला 
अपुवं बहर आलेला होता आणि त्याचा सर्वे जगाला फार भोठा फायदा झाला 
आहे. नित्याच्या चाकोरीतच हे देश राहिले असते तर मानवजातीला त्यांचा फारच 
थोडा उपयोग ज्ञाला असता. ज्या तर्‍हेने था देश्ञांना अवकळा आली ती पद्धतहो 
नेहसीची नव्हती. बहुधा राष्ट्रांच्या विनाशाल कारणीभूत होणाऱ्या गोष्टी म्हणजे 
परंपरागतवाद, भूतकालाचे दास्यत्व, नाविन्याची भीती आणि साचेबंद विचार 
आणि आचार; नाविन्याच्या आवडीपेक्षा नाविन्याच्या भोतीमुळे विनाश पावले्ल॑ 
राष्ट्रे अधिक आहेत. काहोक्या तऱ्हेवाईक, अपवादात्सक व्यवतींना ज्या समाजात 
स्थान नाहो अज्ञा समाजाचा भविष्यकाल उज्ज्वल असत नाही. वोझमय, कला 
च शास्त्रे यामध्ये ज्या पुरुषांनी महनीय कासगिरी बजावलेली आहे ते पुरुष 
तरुणपणी विक्षिप्तच असल्याचे आपण पाहतो. अशा विक्षिप्वपणाला पायबंद 
घातल्यास कर्तृत्वश्ाली पुरुषांची मालिकाच खुंदेल. शेक्षणिक तत्त्वज्ञानात व 
व्यवहारात हे तत्व गोवणे कठीण आहे. लोकांनी समाजाचा अवब्य विचार केला 
पाहिजे परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की सर्व व्यवती एकसारख्याच असाव्यात. 
असाधारण कतृत्वाचे मूळ असाधारण व्यवितमत्त्वामध्येच असते. 

इतिहासातून विविध प्रकारचे ज्ञान कसे सिळते व इतिहासाच्या परिज्ी- 
लताने आनंद कसा होतो हे आपण पाहिले. परंतु याहूनही अधिक व्यापक आणि 
सखोल संस्कार आपल्या मनावर इतिहासाच्या अध्ययतामुळे होत असतात, केवळ 
झ्ारीरिकदृष्ट्या विचार केला तर आपल्या जीवनाची व्याप्ती काळ आणि अव- 
काढ यांचाच विचार केला तर अगदीच मर्यादित आहे. परंतु आपल्या मानसिक 
जीवनात था मर्यादेचे बंधन आपल्यावर राहण्याचे कारण नाही. खगोलज्षास्त्राच्या 
अभ्यासामळे ज्याप्रमाणे आपल्याला दिवकालासंबंधी एक नवीन दृष्टिकोन येतो 
त्यांचंत्र माणे इतिहासाच्पा अध्ययनामुळे मानवी जीवनाकडे भापण एका नवीन 
आणि व्यापक दृष्टिकोनातून पाहू जकतो. अखिल मानव समाजाचा आणि 
संस्कृ तीच्या इतिहासाच्या विचार करताना आपले वेयवितक जीवन किती क्षण- 
भंगुर आहे. आपल्या वैय्यक्तिक जीवनातील सुखडुःखांचे महत्त्व किती क्षुल्लक 
आहे अशी नवी जाणीव निर्माण होते. वंय्यवितिक जीवनात अपरिहार्य असलेली 
सुखडुःखे सहन करण्याचे सामर्थ्य अंगी बाणते. मानवी संस्कृतीचा विचार 
करता प्रगतीबरोबर अधोगती झाल्याचेही आढळून येते. परंतु एकूण विचार 
करता आपल्या ज्ञानात पुष्कळच भर पडली आहे यात संशय नाही, निसर्गावर 


| अनुक्रमणिका | 
न मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, 


ळे 


, वाई 


२४ नवभारत 


तर आपण बरेच प्रभुत्व संपादन केले आहे. रोगराई पुष्कळच आटोक्यात 
आणली आहे आणि नेसगिक आपत्तोंना आपण यःस्वीरोत्या तोंड देऊ शकतो. 
अर्थात हे मात्र खरे कौ आपण एकमेकापासून आपले संरक्षण करू शकत नाहो. 
माणूसच माणसाचा मोठा शत्रू आहे परंतु याबाबत प्राथमिक स्वरूपाची का 
होईना आपण तयारी केलो आहे. हिसक कृत्ये आज संघटितरीत्या सरकारतफे 
होत असतात. पुर्वीच्या काळी अकस्मात उद्‌भवणाऱ्या हिसाचारापेक्षा ह्या 
कृत्यांना पायबंद घालणे अधिक सुलभ आहे. 

इतिहासामुळे आपल्याला येणाऱ्या दृष्टिकोनामुळे कोणत्या घटना आणि 
कोणत्या गोष्टी चिरकालीन महत्त्वाच्या आहेत हे आपण अधिक स्पष्टपणे 
पाहू शकतो. गॅलिलिओच्या काळो २३० वर्षांचे दीघ कालीन युद्ध चालू होते. 
समकालीन लोकांना तेच फार महत्त्वाचे वाटत होते. गॅलिलिओच्या संज्लोधनाचे 
महत्त्व त्यांना उमगलेच नाही. ते दोर्घकालीन युद्ध निरथक होते तर गॅलिलि- 
ओच्या संशोधनामुळे एका नव्या युगाची सुरवात झाली हे आज आपण पाहू 
शकतो. ग्लॅडस्टनने डाविनला भेट दिली तेव्हा डाविनला कृतकृत्य वाटले. परंतु 
त्यामध्ये त्याच्या विनज्रतेचा प्रत्यय आला तरी ऐतिहासिक दृष्टीचा अभावच 
होता. आपल्या कार्याचे दूरगामी महृत्त्व त्याच्या लक्षातच आले नाही. परंतु 
इतिहासाच्या परिशीलनामुळे देनंदिन घटनांचे आपण शांतपणे आणि विचार- 
पुर्वक मूल्यमापन करू शकतो. धामिक तत्ववेतते असे म्हणतात की देवाला भविष्य 
काळ व भूतकाळ व्त॑मानकाळाप्रसाणेच दिसतात. माणसामध्ये हे सामथुर्म नाहो. 
परंतु अज्या रीतीने बिचार करणे सूजतेचे आणि बिचारज्ीलतेचे निदर्शक आहे. 
चतंमानकाळात आपण वाबरतो आणि बर्तमानकाळात आपले सर्व कार्य होत असते. 
परंतु कृती हेच जोवनाचे सवंस्व नव्हे आणि क्षणिक भावना बाजूस ठेवून दूरवर 
विचार करून केलेली कृतीच श्रेष्ठ होय, मानव हा मर्त्य ञाहे. आणि अनेकांचा 
तर मागोसाच रहात नाहो. काहो आपल्या चांगल्या वाईट कृत्यांचा बारसा 
पुढील पिढ्यांना देत असतात. इतिहासाच्या अभ्यासामुळे ज्याच्या बुद्धीला परि- 
पक्वता आलेली आहे अक्षी व्यक्ती भावी पिढ्यांना चांगल्या वाटतील अक्गा 
गोष्टी करण्यातच कार्यमग्न झालेली असते. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. बाबूराव चंदावार 
५ ७ «6१ &३_._.॥/१_. आ 
असंतोष नाहा हिंतावरांच आहे 


१ 

आजची आथिक, सामाजिक व राजकीय व्यवस्था कोणालाच समाधान 
देणारी नाही. म्हणून सगळीकडे निदशंने, घेराव, सत्याग्रह ( ? ), प्रतिकार, 
निःास्त्र व सरस्त्र संघर्ष घडताना रोज दृष्टीस पडत आहेत. या सर्व प्रकारातून 
समाजातला असंतोष प्रगट होत आहे, असा समजही करून घेतला जात आहे. 
पण हे सर्व प्रकार असंतोषाचे आहेत कि हितविरोधाचे आहेत याचा उलगडा 
झाला पाहिजे. त्याशिवाय समाजातला असंतोब प्रगट होत आहे हे ठरविता 
यावयाचे नाही. जे प्रगट होत आहे ते हितबिरोधाच्या परिस्थितोतून निर्माण 
झालेल्या व्यवस्थेतला अंतविंरोध भाहे, असेच मानावे लागते. कारण हितविरोध 
कायप ठेवून सर्वांना ससाधान देणारी समाजव्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकत 
नाहो. जी येते असे वाटते ती शोषणकारी व्यवस्था असते. अक्ञा व्यवस्थेतच 
अंतविरोध असतातही. तेव्हा, हितविरोधातून निर्माण होणारे संघर्षाचे आजचे 
अनेक प्रकार हे सामाजिक असंतोषाचे प्रकार नलून हितविरोधाची समाजस्थिति 
प्रगट करू पहाणारा अंतविरोध आहे. म्हणून अशा अंतविरोधातून वर्गकल्ह 
माजेल. तेव्हा आज दिसणारे संघर्ष वर्गकलह माजविणारे आहेत असेच म्हणता 
येईल. पण सर्वाला समाधान देणारी समाजव्यवस्था वर्गकळ्हातून अस्तित्वात 
येत नाही. ती आणावयाची असल्यास हितविरोध नाहीसा व्हावा लागतो. तो 


कन्ञामळे नाहीसा होईल हा समाजव्यवस्था अस्तित्वात आणण्याच्या दृष्टीले 


अत्यंत महत्वाचा प्रश्‍न आहे. 
ये 
संघर्ष हितविरोधातून जन्माचा येतो. म्हणून हा संघर्ष मानवीय संबंध 
अस्तित्वात आणणारा नसतो. अर्थात याला पर्याय हवा, ज्यामुळे मानवीय 
संबंध अस्तित्वात येतील. म्हणून पर्याय शोधल्याशिवाय तरणोपाय नाहो. 
सर्वांचे हितसंव्धन साधावयाचे तर हितविरोधाच्या ऐवजी हितेक्‍्याचा स्वोकार 


करावा लागेल. म्हणजे हितेक्‍यातून हितसंवर्धन होईल पण परंपरेने चालत 


आलेल्या समाजशास्त्रात हितेक्याचे स्थान नाहू 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


री; हितविरोधाचेच आहे. म्हणून. 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


२६ नबभारत 


समाजक्षास्त्र विश्‍वासाच्या आधारावर विकसित न होता अविशववासाच्या 
आधारावर वनविले गेले आहे. तेव्हा विश्‍वासाला समाजशास्त्राचा आधार 
बनविण्याचा प्रश्‍न आहे. हितविरोध किंवा अविइवास समाजज्ञास्त्राचा आधार 
कसा बनला हेही लक्षात घ्यावेच लागेल. त्याशिवाय परंपरागत ससाजक्ञास्त्राची 
चूक लक्षात येणार नाहो. 


र 


समाज संबंधातून अस्तित्वात येतो. तरी संबंध मानवीय असावे लाग- 
तात. म्हणून मानवीय संबंधातून समाज अस्तित्वात येतो म्हणणेच योग्य होईल. 
मानवीय संबंध मनृष्यप्रवृत्तीतून प्रगटतात. तेव्हा माणसातली संबंध प्रगरायला 
उपयोगी प्रवृत्तीच विकसित व्हावी लागते. अर्थात ससाज वनायला उपयोगी 
आणि अनुपयोगी अज्ञा दोन प्रवृत्या माणसात आहेत. ज्याला सत्‌-असत्‌ किंवा 
घुरालुर प्रवृत्षि म्हणता येईल. असुर किवा असत्‌ प्रवक्ते नानवीय नाही. सुर 
किवा सत्‌ प्रवृत्ति मानवीय आहे. म्हणून असुर प्रवृत्तीचे किंवा असत्‌ प्रवृत्तीचे 
नियंत्रण करावयाचे, सुर किवा सतप्रवृत्तीची वृद्धि करावयाची. असर किंवा 
असुत्भ्रवृत्तीचे नियंत्रण करणे माणसाला अज्नक्य झाले म्हणून तिच्या नियंत्रणा- 
साठो माणसाने दंडवावतीचा आधार घेतला धर्म आणि राज्य या दोन संस्था 
यांतूनच अस्तित्वात आल्या. धर्म आणि राज्याची दंडवत असुर किंवा असत्‌ - 
प्रवृत्तीचे नियंत्रण करू लागली. म्हणून बा नियंत्रणातूल संचालन अस्तित्वात 
आले. यावेळेपासूनच दंडशवतीचा आधार असलेले संचालन सभाजाचे संचालन 
करण्यासाठी आवडयक मानले जाऊ लागले. पण संचालन दंडळवतीच्या आधारा- 
शिवाय अस्तित्वात येत नाही हो एक माणसाची श्रद्धाहे बलली. अर्थात समाज 
अस्तित्वात आणण्यासाठी संबंध निर्माण करताना हो श्रद्धा अडतर बन लागलो. 
कारण, संबंध निर्माणातून दंडशवतीचे प्रयोजन नाहोसे होते ब तिचे अबमल्यन 
होत जाते. ते तसे होऊ नये असे या श्रद्धेला वाटू लागले, पण संचालन क 
शक्तीच्या आधारावर निर्माण झाल्यामुळे दंडशाव्ति केवळ असत्‌ भवत्तोचेच 
नियंत्रण न करता सत्‌प्रवृत्तीचेही नियंत्रण करू लागलो. यामुळे संबंधातून 
समाज अतित्वात आणताना दंडझक्‍्तीची अनुमती असणे आवश्‍यक होऊन 
बसले. तेव्हा, दंडशक्ती असुर प्रवृत्ति नियंत्रित करण्यासाठी माणसाने स्वोकारलो 
असली तरी दंडशक्तीचा स्वभाव केवळ असुर-प्रवृत्तोचेच नियंत्रण करण्याचा 
नाही. सुरप्रवृत्तीचेही नियंत्रण करण्याचा आहे. म्हणजे माणसाने त्याच्या 
डुंबळेपणामुळेच दंडशक्‍तीचे संचालन स्वीकारले. म्हणून दंडशक्‍्तीचे अस्तित्व 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


असंतोप नाडी हितविरोध आहे २७ 
अमान्य करून किवा दंडशकतोच्या अनुमतीशिवायध समाजाच्या अस्तित्वासाठी 
संबंध निर्माण करणे रक्य होत नाहो, अश्ली अंधश्रद्धा आज सवंत्र दिसते. पण या 
अंधश्रद्धेचा नेमका अनिष्ट परिणाभ तो कोणता हे मात्र ओळखता आले पाहिजे. 


१ 
समाज अस्तित्वात यायला आवश्‍यक असलेल्या संबंधांना दंडशवितवर 


जडलेली अंधश्नद्धा बाधक ठरते. म्हणून संबंधातून समाज अत्तित्वात येण्याची 
प्रक्रियाच थांबते. या ऐवजी नियंत्रणातून समाज (? ) अस्तित्वात आणण्याचा 
प्रयत्न दंडशकक्‍्तीकडून होतो. संबंध आणि नियंत्रण या दोहोतला फरक लक्षात 
येण्यास अडचण पडणार नाहो. कारण, संबंध नाणसातले असतात. नियंत्रण 
इंडशावतीच्या संचालंनाचे असते. संचालनातून नियंत्रण केले जाईल तेव्हा 
माणताचे मानवीय स्वरूपच नाहिसे होत जाईल. म्हणून नियंत्रणातून मानवी- 
यंताच नाहीज्ञी होईल. संबंधातून मातनवीयता विकसित केलो जाते. म्हून 
संबंधातून सप्ताज अस्तित्वात येतो. समाज माणसांचा असतो. अर्थात नियंत्रण 
माणसाच्या समाजाला उपयोगी नसते. तेव्हा, नियंत्रणाचा भ्रभाव वाढल्यास 
झाणसांचा समाज अस्तित्वात येण्याऐवजी माणसांचा कळपत्न अत्तित्वात येईल 
कारण, असत्‌ किंबा असुर प्रवृत्ती बरोबर सत्‌ किंवा सुर प्रवृत्तीचे नियंत्रण 
झाल्यास कळपाला आवश्‍यक असलेला न्यायच अस्तित्वात येईल. म्हणून माणसांना 
आव्यक असलेला न्याय हा दंडझक्‍्तीतून कधीच अस्तित्वात येत नाहो. दंड 
हाक्‍तीतून अल्तित्वात येणारा न्याय हा कळपांसाठीच असतो. तेव्हा माणसाचे 
मानवीय स्वरूप विकसित व्हायचे कसे असा प्रश्‍न आहे. दंडशवतीचा स्वीकार 
केल्यास मागसाचे मानवीय स्वरुपच ज्िल्लक राहणार नाही. जाणि दंडशवतोला 
स्वीकारायचेच नाहो असे ठरविले तर मानवीय संबंधच विकसित करावे 
लागतील. अर्थात य़ा संबंधांवर दंडशक्तीचा कोणताच परिणाम होता कामा 
नये, इतका प्रभाव निर्माण करावा लागेल. पण दंडशवतीचा संबंधात हस्तक्षेप 
होत राहूणार आहे. कारण तो दंडश्क्तीचा स्वभावच आहे. म्हणून संबंध 
निर्माण करण्याचा माणसाचा स्वभाव संपूर्ण सामर्थ्यानिशी प्रगटला पाहिजे. तो 
प्रगटायचा कसा हा या बाबतीतला प्रश्‍न आहे. 
"द 

मनुष्याच्या संबंधात दंडश्यक्तीचा हस्तक्षेप मान्य होऊ लागतो तेव्हा 
( यातून ) निर्माण होणार्‍या समाजशास्त्राचा अविश्‍वास हा आधार होऊन 
बसतो आणि अविश्‍वासातून हितविरोध विकसित होत जातो. वर्गभावनेचा 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ऱ्‌्ट नव भारत 


परिपोब मुळांत या हितविरोधातून होत असतो. तेव्हा माणसाचे संघर्षमय 
जीवन घडते ते समाजशास्त्राचा आधार- अविःवास असतो म्हणून. या उलट 
मनुष्याच्या संबंधात दंडशक्तीची आवडयकता वा हस्तक्षेप मात्य न करता 
निर्माण होणाऱ्या समाजशास्त्राचा विश्‍वास हा आधार असतो. विवासात 
हितविरोध नाहो. हितेक्य आहे. यात वर्गभावनेचा परिपोष होण्याचे कारणच 
शिल्लक राहत नाही. म्हणून माणसातला संघष प्रगट न होता सहयोग प्रगट 
होतो. संघर्षाऐवजी सहयोग प्रगट होण्यातून समाजाचे अस्तित्व बन्‌ शकते. 
आणि या समाजाची सांस्कृतिक पातळीही निर्माण होते. संघर्षातून सांस्कृतिक 
पातळी निर्माण होत नाही. ती सहयोगातूनच निर्माण होते. 


& 


माणसाच्या प्रगतीचा मार्ग हा माणसाला संस्कृतीची पातळो निर्माण 
करून देण्याचा आहे. आणि तो चालण्यानेज माणसाचे पुरोगामित्व सिद्ध होत 
असते. प्रगतीच्या मार्गात दंडशक्तीचा अडसर निर्माण झाला आहे. तो नाहोसा 
करावयाचा तर माणसाला संचाल्तपद्धतीच नाहोझी करावी लागेल. असत्‌ 
प्रवृतीचे नियंत्रण करण्यासाठी दंडशक्तीचा आधार घेण्याऐवजी आत्मशवतीचा 
आधार घ्यावा लागेल. दंडशक्तीचा आधार घेऊन स्वतःच्या असत्‌ प्रवृत्तीचे 
नियंत्रण करण्याचा माणसातला प्रगट झालेला दुवळेपणा मनृष्यसंस्कृतीच्या 
र्‍्हासाचे कारण झाले आहे. हे त्याला समजावे लागे 


ल, आणि हे त्याला समजले. 
को प्रगतीचा मार्ग चालण्यासाठी त्याच्यात पुरेश्षा प्रमाणात पुरोगामीत्व आले 


आहे असे म्हणता येईल. म्हणून माणसाला संघर्ष करावयाचे त्याच्यातल्या 
डुबळेपणाविरुद्ध, इतर कोणाविरुद्ध नव्हे. हा लंघर्ष तोत़्, तीन्नतर, तीब्नतम झाला 
पाहिजे. पण संबंधासाठी माणलातला सहयोग सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सृक्ष्मतम पद्धतीने 
जोवनात भिलला पाहिजे. जीवनात सहयोग भिनला को माणसाच्या दुबळेपणा- 
विसद्ध करावयाच्या संघर्षांत तो टिकून राहील. तात्पर्य असे को दंडशकतीचा. 
आधार सोडून आत्मशवतीचा आधार माणसाला घ्यावा लागेल. 
छु 

माणसाचा ढडुबळेपणा घालविण्याचा उपाय आत्मशक्ती प्रगट होणे हा आहे. 
म्हणून संचालनाच्या अनिष्ट रूढी किंवा परंपरांचा 'प्रभाव नाहीसा करण्यासाठी 
आत्मशक्ति कज्नी उपयोगात आणावयाची हेही लक्षात यावे ल 
संचालनपद्धतीची एक दीर्घ परंपरा आहे हे नाकारता येत नाहो. 
मनुष्यजीवनातून घालवायची तर तिच्याज्ली संघषं हा होणारच, 


गेल, कारण, 
हो परंपराच 
पण संघष 


| अंनुक्रमणिंब्हा | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


असंतोष नाही हितविरोध आहे | २९ 


संबालनपद्धतीच्या विरुद्ध असल्यामुळे तो माणसांशी होत नाहो. माणसांच्या 
डुंबळेपणाशी होतो. दुवळेपजा असत्‌ प्रवृत्त आहे. म्हणजेच असत्य आहे. तेव्हा, 
संघर्ष असत्याविर्द्ध सत्य असा होईल. अर्थात हा संघर्ष सत्य- असत्याचा 
उलगडा होण्याचा असेल. म्हणून या ठिकागी संघर्थ गळून पडतो, सत्याग्रह 
शिल्लक राहतो. अर्थात संचालनपद्धति नाहोशी करण्यासाठी सत्याग्रहाचा 
स्वीकार करावा लागतो. 

माणसाच्या दुवळेपणातून दंडशक्तीचे लंचालन आले. आणि संचालनातून 
साणसाचा दुबळेपणा वाढतच गेला. तो वाढला नसता तर दंडशक्तीचो 
माणसावरची पक्कड घट्ट ज्ञालो नसतो. माणसात भोती निर्सांण केल्यानेच 
डुबळेपणा येतो. म्हणून दंडशक्ती माणसातली भीती सतत वाढवीत असते. ती 
बाढविली नसतो, तर दंडऱकतीची माणसाला भोतो वाटलो नसती. दंडशकक्‍्ति- 
दिषयी साणसाला आस्था नाही, पण भोती आहे. दंडशकती माणसाला उपद्रव 
देणारो आहे म्हणून ही भीती आहे. अर्थात या ठिकाणी उपद्रव आक्रमणाचे 
७प घेते. नोतीतून आक्रमण येते. म्हणून आक्कसण निभयतेचे लक्षण नसून 
भोतीचे लक्षण आहे. दंडशकक्‍्तीचे प्रयोजन नकोसे करावयाचे तर माणसाला 
दंडगवतीची वाटणारी भोती नाहीशी ज्ञाली पाहिजे. म्हणजे संचालनापासून 
मुक्‍त होऊन माणसाने स्वचालन स्वीकारले पाहिजे. संचालनात मनुष्य 
भीतोयुवत राहोळच. शिवाय भोती सतत वाढतही जाईल. स्वचालतात 
साणूस भीतीमुक्‍्त होईल. संचालनपद्धति नको म्हणून सत्याग्रहाचा स्वीकार 
करायचा. अर्थात सत्याग्रहाचे साधन वापरून माणसाला भीतीमुक्‍्त करावयाचे. 
तेव्हा, भौतीचे भांडवल करून माणसातली आक्रमकता वाढवल्याने सत्याग्रह 
होणार नाहो. असे जर केले तर संचालन जाणार नाहो. एकाचे किवा गटाचे 
वा एका वर्गाचे जाऊत दुसऱ्याचे किवा दुसऱ्या गटाचे वा दुसऱ्या वर्गाचे 
संचालन येईल. तात्पर्य असे को, सत्याग्रह भोतीतून निर्माण होणाऱ्या 
कोणत्याच क्षोभातून अस्तित्वात येऊ शकणार नाही अर्थात सत्याग्रह क्षोभरहित 
असावा लागतो. निर्भयतेचा म्हणजेच निश्‍चयाचा असावा लागतो. असा 
सत्याग्रहूच उपद्रवकारी नसतो. म्हणजे कोणालाही उपद्रव देणे हा सत्याग्रहाचा 
उद्देश असू हरकत नाही. तसा असेल तर तो सत्याग्रहच नव्ह असेच मानले पाहिजे, 


द 


सत्याग्रह जसा भय निरसनासाठी असतो तसा तो अज्ञान ब मोह 
निरसनाताठीही असतो. अन्याय निवारण करण्यासाठी अततो असे आज मानले 


| अनुक्रमणिका | ्दव्कि | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


३? नबभारत 


जात आहे. पण संचालनपद्धति अस्तित्वात आहे तोवर तरी न्याय संचालनातूनच 
निर्माण ज्ञालेला असेल, म्हणून न्यायाचे संरक्षण करणे म्हणजे संचालनाचेच 
संरक्षण करणे असेल. तेव्हा, न्यायरक्षणातून दंड्ञवतीचे प्रयोजनच सिद्ध केले 
जाते. म्हणून न्याय स्थापनेसाठी सत्याग्रह होऊ शकतो म्हणणे योग्य नाही. 
सामाजिक न्यायाचे वुजगावणेही उभे केले जाते. पण सामाजिक न्याय दंडशकक्‍्ति 
अस्तित्वात आहे तोबर अस्तित्वातच पेणार नाहो. कारण सामाजिक न्याय 
समाजाच्या गरजेतून अस्तित्वात येतो. पण जिथे सभाजच अस्तित्वात नाहो 
तिथे सामाजिक न्याय कसा थेणार ? तेव्हा, समाज अस्तित्वात आणण्यासाठी 
प्रथस दंडक्षपतीचा बिल्य व्हावा लागेल, त्या विल्याची प्रक्रिया सुरू झाली 
तरच सामाजिकता याबला सुरुवात होईल. व तिचा न्याय अस्तित्वात 
पेईल. हा न्याय म्हणजेच संस्कृति असेल. सांस्कृतिक पातळी म्हणजे न्यायाची 
पातळी मानायची. पण दंडशवतीचा विलय झाल्यानंतर न्याय असणार नाहो. 
संस्कृतीच असेल. संस्कृतीच्या . पातळीत मनुष्य दंडनीय असणार नाहो. 
दंडझावित माणसाला दंडित करते म्हणून दंडक्ववतीचाच न्याय अस्तित्वात 
य्रेतो. तिच्या विल्यानंतर तिचा न्यायही नसतो. फक्‍त सांस्कृतिक पातळी 
असते. या पातळोतच समाजाचे अस्तित्व असते. पण समाजाचा न्याय नसतो. 
ञआघवारसंहिता असते. आवारसंहिता आणि स्याथ या दोन गोण्टी भिन्न आहेत. 
न्याव न्यायसंस्था अस्तित्वात आणते. आपचारसंहितेला संस्था नसते. व्यक्ति 
संस्यामुक्‍त असते. म्हणून तिच्या स्वतःच्या आत्मप्रेरणेतून तिचे आचरण बनत 
जाते. आच्ार-संहिता भात्मप्रेरणेतून अस्तित्वात येते. न्यायसंस्था आत्म- 
प्रेरणेतून येत नाही दंडशक्‍्तीतून येते. नियंत्रणातून नव्हे तर मनष्याच्या 
प्रेरणेतून समाज अस्तित्वात यावा. याचसाठी संस्था आणि संचालन नको. 
न्याय निग्रंत्रणासाठी असतो. प्रेरणा आचरणासाठी असते. दंडशवतीची दहशत 
निर्माण करून माणसाला उपद्रव देत न्याय निर्मिला जातो. प्रेरणेतन नव्हे 
प्रेरणा माणसालाच होत असते. म्हणून प्रेरणेतून येईल ते न्याय असणार नाहो. 
आचरज असेल. सर्वाचे आचरण एकत्र आले को त्यांची संहिता बनेल. तेव्हा 
समाज अस्तित्वात आला को समाजाचा न्याय असणार नाहो. समाजाची 
आचारसंहिताच असेल. 
१० 
भयातून मनुष्य आक्रमक बनतो. आणि भयामुळे 


प ी” ह ठेच तो मोहबंधनात 
अडकूनही राहतो. हेच माणसाचे खरे अज्ञान आहे. या 


तून माणसाची सुटका 


| अनुक्रमणिका | नक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


असंतोष नाही हितविरोध आहे ३१ 


व्हावी हे सत्याग्रहाला अभिप्रेत आहे. म्हणून सत्याच्या आग्रहातून माणसाला 
सोहमुक्‍त करावय(चे असते. म्हणजे सत्याग्रहाला माणसाच्या ज्ञानाची दारे 
उघडी करायची असतात. तेव्हा, सत्याग्रहाने भीती नाहीशी करावयाची. तसेच 
सोह बंधनातूनही माणसाला मुक्‍त करावयाचे. सोह अज्ञान आहे. पण मोहाचा 
पडदा उठल्याजिवाय ज्ञान व्हायचे नाही. अर्थात हा पडदा हटवायचा कला हा 
प्रश्‍न आहे. आणि हा पडदा हुडविण्यासाठीच सत्याग्रहाचा आधार घ्यावा लागतो. 
म्हणून सत्याग्रह आत्मशुद्धीच्या मार्गातूल प्रगटावा लागतो. प्रतिकाराच्या मार्गा- 
तून नव्हे. प्रतिकारातून मोहू-मुक्ति साधत नाही. प्रतिकारातून प्रतिक्रिया जन्मते. 
म्हणून संघर्ष उऱ्द्ववतो. आत्मशुद्धीचा भार्ग हा विश्‍वास संपादन करण्याचा सार्ग 
आहे. प्रेम प्रगटल्याशिवाय कोणाचा कोणावर विडवास जडत नाहो. तेव्हा आत्म- 
शुद्धीचा मार्ग प्रेस प्रगट करण्यासाठी आहे. या ठिकागी सत्यात्रहाचा उद्देज्व प्रेम 
प्रगट करणे हा होऊन बसतो. म्हणून सत्याग्रहात फार मोठी तरस्थतः लागते. 
या तटल्थतेमुळे माणूस मानसिक संकल्प-विकल्पाच्या पातळीवरून वर उठ्तो 
आत्मशक्‍तीचे साजिध्य साधतो. मनाच्या वर उठल्याशिवाय आत्मशक्तीचे 
सालिग्य मिळू शकत. नाहो. आणि अक्ञा साल्निध्याशिवाय माणसाला 
. तटस्थता लाभत नाही. तात्पर्य असे को सोहूनिरसतासाठी सत्याग्रहातून प्रेम 
पगटाबे लागते. कारण प्रेमाने विश्‍वास संपादता येतो. ' असुर वृत्ति नियंत्रित 
करण्यासाठी माणसाने घेतलेला दंडशक्तीचा आधार काढून टाकावा व आत्म- 
शक्‍तीचा आधार घ्यावा ' असे म्हटले गेले; ते याचसाठी कि असुर वृत्ति भीती 
व मोहातून बनत असते म्हणून ! पण भोती आणि मोह अैतिहासिक सत्य 
असल्यामुळे यांच्यात बदल करता येणार नाही, असा एक सिद्धांत 
मांडला जातो. अर्थात या सिद्धांतानुसार ' भीती व मोहाचे निरसन होणार 
नाही ब असुरवृत्ति नियंत्रित केली जाणार नाहो! असेच मानले जाते. 
म्हणजे ' असुरवृत्तीचा प्रतिकार करून तिचा नायनाट करण्यासाठी दंडदवतीचे 
अस्तित्व अपरिहायंच होऊत वसते. कारण शक्‍तीच्या साह्यानेच प्रतिकार 
करता येऊ शकेल. अन्य कशानेच नव्हे ! हे यात गृहोत धरलेले आहे. अर्थात 
या सिद्धांतानुसार माणूस थांबणार असेल तर तो प्रगतीची वाट चाळू 
दकणार नाही. म्हणजे आज पोचला आहे त्या ठिकाणीच त्याला मुक्काम करावा 
लागेल पण वेफल्यातूनच अतिहासिक सिद्धांत मांडला जातो. म्हणून तो प्रति- 
गामी आहे. पुरोगामी नव्हे. * प्रगतीचा मार्ग खूप चालायचा आहे. चालतच 
राहायचे आहे.' हाच ज्यांचा आनंद होऊन बसतो ते पुरोगामी. म्हणून अक्ल 
पुरोगाम्यांना कधीच वेकल्य येणार नाही. आजवर आले नाहो. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३२ नवभारत 


१९ 


भिन्न वर्गांचा हितविरोध किवा व्यवस्थेतला अंतविरोध प्रगटतो तेव्हा 
मानवी जीवनातले तेफल्य उधड होते. पण हे वैफल्य म्हणजे असमाधालत नव्हे. 
या वेफल्यात आकांक्षा सत्ता प्राप्त करण्याची असते. आवद्यकतेची पृति व्हावी 
ही आकांक्षा नसते. सत्तेच्या भावनेत स्वामित्व आहे. गरजर्पाति व्हावी या 
भावनेत सर्वाविषयी सहानुभूति आहे. सहानुभूतीतून जीवनपद्धतीच्या वदलाची 
मागणी होत असते. स्वासित्वातून सत्ता गाजविण्याची मागणी होत असते. 
तेव्हा, भिन्न वर्गाच्या वंफल्यातून बनू पहाणारी आकांक्षा हो सत्ता गाजविण्याची 
आकांक्षा आहे; पद्धति बदलाची आकांक्षा नव्हे. अज्ञा वेळी भिन्न वर्गातले धूत 
वर्ग स्वत:ची सत्ता अस्तित्वात आणतात. ते अन्य वर्गांना स्वत:च्या आधिपत्या- 
खाली ठेवतात. यातून जीवनाची पद्धती बदलत नाहो. स्वचालन येत नाहो. 
दंडशकतीच्या आधारावरच नवे संचालन अस्तित्वात येते. पण ज्याला अससाधान 
म्हणता येईल ते वेगळेच असते. तिची लक्षणे वेगळीच असतात. संचालन- 
पद्धतीच्या अनिष्ट परिणामांचा शोध हे असमाधान घेत असते. म्हणून 
असमाधानातून जीवनपद्धति बदलण्याची मागणी सुब॒द्ध पणे पुढे येते. जीवन- 
पद्धति संचालनाची असल्यामुळे सुबद्धपणेच संचालन नको म्हटले जाते. 
संचालन नको म्हणजे दंडज्ञक्ति नको. था नको म्हुणण्यातून माणसाविषयीची 
सहानुभूति व्यक्‍त होते. सत्तेची आकांक्षा व्यवत होत नाही. तेव्हा, माणसा- 
विषयी वाटणाऱ्या सहानुभूतीतून माणसांचा असंतोष प्रगटतो. आणि हा 
असंतोष माणसांचे माणसांशी नाते असल्याचे उघड करतो. जिथे माणसांशी 
नाते जुळते तिथे संचालनाचे नाते तुटते. नाते जुळते तेव्हा माणसांचा सहयोग 
प्रगटतो. ते तुटते तेव्हा असह्योग प्रगटतो, असमाधानातून माणसांचे माणसांज्ञी 
नाते जुळते म्हरून माणसामाणसात सहयोग प्रगटतो. पण याचाच स्वाभाविक 
परिणाम अस्ता होतो को माणसांचे संचालनाझी असलेले नाते तुटते. संचाल- 
नाशी माणसांचा असहकार होतो. माणसांशी नाते जोडायचे व संचालनाचे 
नाते तोडायचे. हा असंतोष, 

तात्पर्य असे कौ सध्या रोज दिसणारे संघर्ष असंतोषाचे नव्हेत. तर 
हितबिरोधाचे आहेत. असंतोष अजून प्रगटायचाच आहे! 


ह 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. नागनाथ कोत्तापठ्ठे 


बालकवींची कविता : चार टिपणे 


टिपण १ : वाढकवींचे निसगीकलन 

बालकवी मराठीतील पहिले निसर्गकवी आहेत असे म्हणत असताना 
अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. या पुर्वीच्या कवितेतून निसर्ग आलाच नव्हता का ? 
आणि आला असेल तर बालकवी कोठे वेगळे वाटतात ? त्यांचे सामथ्य कज्ञात 
आहे ? इत्यादी प्रश्‍त त्यांच्या कवितेच्या संदर्भात उपस्थित होतात. त्यांच्या- 
पुर्वी केशवसुतांनी ञणि त्याही पूर्वो ज्ञानेश्‍वरापातून ते ज्ञाहिरापर्यंतच्या 
कवितेत निसर्गाचे संदर्भ येतातच. सग बालकवी हे मागच्या कवींपेक्षा वेगळे 
कसे ? हा प्रश्‍न अतिठय प्राथमिक स्वरूपाचा आणि अनेकांनी सोडवलेला 
आहे. यात शंका नाही. परंतु तरीही हा प्रश्‍न मी पुन्हा उपस्थित केला आहे 
तो त्यांच्या कवितेच्या जवळ जाण्याच्या एका प्रयत्नात, 

अर्थात हा प्रश्‍न समजावून घेण्याभाधी बालकवींची निसर्गाविषयीची 
काय कल्पना आहे हे समजावून घेतले पाहिजे. त्यांची कविता वाचत असताना 
नसर्ग असा दब्द कोठेच येत नाहो. येतो फक्‍त “ सृष्टी ? असा झाब्द. अर्थात 
निसर्ग आणि सृष्टी हे स्थूल अर्थाने एकाच अर्थाचे शब्द आहेत. निदान रूढीने 


त्यांचे एकच अर्थ आहेत असे आपण गृहीत धरतो. मग बालकवींची सृष्टी- , 


विषयक काय कल्पना आहे हे पाहणे आवश्यक आहे. 
१) सांजचती वर्णावी केशी गीती ? 
त्या छाया कवि होता अवलोकाया; 
कौलुकला ]ाब्द परि न फुडे त्याला; 
मूकपणे अक्षझ गुंगे हेंच मनी 
गोडभली फुलपाखरु- फुल वेली. ( फुल्पाखरू-फुलवेलो. ) 
२) तुजला बघता भरभर उडता, कविता आठवली; 
कक्ली बशी ती त्वत्प्रोतीस्तव या कवनी लिहिली. ( बालविहग. ) 
२) उंच भराऱ्या मारित जाणे । रूप तुझे गोजिरवाणे । 
गुंगुन जाईल चित्त जयाने । दे, देते गाणे।  (आनंदीपक्षी ) 
न. भा. ३ 


| अनुक्रमणिका | स्व | वळि 
जा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हि) शि. | 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाडे 


३४ नवभारत 


अक्या प्रकारे अनेक कवितांमधून येणारे उल्लेल सोठे महत्वाचे आहेत. 
एका प्रकारे बालकवी स्वत:ची असमर्थता तर दाखवीत नाहीत ? हो एका- 
प्रकारे असमर्थता असू कझकेल परंतु या त्यांच्या असमर्थतेवरती आपले लक्ष 
केंद्रित होतच नाहो. त्यांना त्या त्या ठिकाणी वर्ण्याचे अलोकिकत्व दाखवायचे 
* असते; आणि वर्ण्याझी एकरूप व्हायची इच्छा ते व्यवत करताहेत, हेहो 
जाणवते. तेव्हा हे जे वर्ण्य आहे ते कते आहे ? * 


१) तेंजानं न्हाणिते जगाला कोण से वाई ? 


नवल अगाई ! तेजोमथ तू ? तेजोमय मोही ! ( अरुण ) 
२) काळ्या अंधारात खेळते बिठव लपंडाय 

ताऱ्यावरती बसून घघती ते कोतृक देव ( संध्यारजनी ) ! 
३) उठतो वरती जलदावरतो अनंत संध्या राग पट 


( श्रावणमास ) 
बालकबोंच्या दृष्टीने फत पासे, फळ, 
वारा, तारे, आकाझ एवढेच कांही त्यांना निसर्ग म्हणून अभिप्रेत नव्हेते. तर 
एका व्यापक अर्थाने या सृष्टीत जे जे चेतन्यपूर्ण दिसते ते ते अभिप्रेत होते. 
अंधारायातून ते अरुणंचिताऱ्यापर्यंत आणि तृणयुष्पापासून ते बालबिहग (पर्यंत 
त्यांना संपुर्ण सृष्टोच अभिप्रेत होती, आपण सगळे सृष्टोने वांधलेळे आहोत अजी 
वालकवोंची सृष्टिसंबंधीची अपरिहार्यता येते. त्यांच्याजवळ तृष्टीसंबंधीच्या 
बावळट कल्पना नाहीत आणि म्हणूनच त्यांनी निसर्गाऐवजी ( ७६1७) 
सृष्टी हा ज्ञव्दतर वापरला नसावा ? यासंबंधी एक कविता या ठिकाणी 
द्यायला ह्रकत नाहो. ती कविता त्यांची नाहो असे कांही लोकांचे म्हणणे 
आहे. त्यांची असो; नसो; परंतु त्यांच्या काव्यवतीच्या दक्षनासाठी हो कविता 
उपयोगी आहेः 
“ वस्तु वस्तुमध्ये काव्य बिलसते 

श्रवणी नयनी हृदयी उतरुनी 

पुणं करी जे जड जीवाते, 

बाह्य वेज्ञ जरि सुंबर धरिते, 

मंजुगीत त्या मधूनी स्फुरते 

दिव्य अहा ! मग ते अवतरते 

मी, तू पण ते क्षणी वितरविते 

लाबी अखंड ध्यास जीवाते 


- अक्या प्रकारच्या कविता बघितल्यानंतर 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


बालकवींची कविता: चार टिपणे ३५ 


तेव्हा बालकवींच्या दृष्टीने जो ' अलोकिक ' * दिव्य ' असा निसर्ग आहे 
त्याच्याकडे बालकवी कशाप्रकारे जातात किंवा त्याचे आकलन बालकवी 
कज्लाप्रकारे करतात ? हा प्रश्‍न सोडविला को बालकवींचे वेगळेपण आणि 
सोठेपण समजून येईल. हाच प्रश्‍न आपणास बालकवोंच्या प्रतिसा कजा निर्माण 
होतात आणि त्यांचो संघटना कशी होते ? अद्ा स्वर्पाःत मांडता येईल 

वःलकवी निसर्गाकडे कसे जातात यासंवंधी त्यांच्याच कांही ओळी बघू - 


*_ «५ 


१) सुमकोषी 


* 


आपोओआयव । क्षण घ्यावी साखर झोप 
जाण व्हावे । हासतची गंगत जावे । 
सत्याची स्वप्ने व्हावी । सत्याला स्वप्ने यावी 
स्वप्नी हो स्वप्ने बघत । स्वप्नातच व्हावा अंत ( कवीचो इच्छा ) 
२) ये प्रिय संखया, वनलतिकांच्या झोपाळ्यात बसूत 
गाऊ सुदर भात आपुळे होऊ त्यात लोन (बालविहग) 

एकंदरीत स्वप्नात सत्य, सत्यात स्वप्न आणि स्वप्नात पन्हा त्वस्म आणि 
पुढ अंत याचा अथच असा को, याठिकाणी एकरूपता अभिप्रेत आहे. ही एक- 
ख्पहा पराकोटोची आहे. इतको को पुढे ' स्वप्चातच व्हावा अंत ! असे म्हटलेले 
आहे. दुसऱ्या कवितेत वनलतिकांच्या सुंदर ज्ोपाळयात ' लोन! होण्याची 
इच्छा आहे. या काहो ओळो केवळ उदाहरणादाखल दिल्या आहेत. त्यांच्या 
कितोतरी कवितांमधून अज्ञा प्रकारे सृष्टोशी एकरूप होण्याचे उल्लेख येतात 
ही एकल्पता अतिउत्कटतेच्या टोकाला गेलेली दिसते. कविवत्ती आणि निसर्ग 
वेगळा काढताच थेत नाही, नृत्यलीन नर्तकीमध्ये नृत्य कोणते आणि निका 
कोगती हे सांगता येऊ नये तसे ! इतकी ही निसर्गाशी एकरूपता आहे हे 
अतिशय महत्वाचे आहे. अशी एकरूपता या पुर्वीच्या कवींना क्वचितच लाभते. 
एकतर पुर्वीचा आजि अजुनही कवितेत येणारा निसर्ग हा भावभावनांचा- 
संवेदर्लांचा वाहक असतो. आणि आपण त्यालाही निसग कबिताच म्हणतो. 
त्यासाठी आपण श्री ना. धों. महानोर यांचो कविता समजावून घेऊ. अर्थात 
मी ज्या कविता उद्धृत करोत आहे तिची इतर सामथ्यंस्थाने मला भाहिती 
होत असा गेरसमज होण्याचे कारण नाही. किवा ना. धों. महानोरांना मी 
मो लेखतो अज्रातळाही भाग नाहो किंवा महानोरांच्या इतर कविता अज्ञाच 
आहेत असे सरा अजिबात म्हणायचे नाही. मला मुहा असा मांडायचा आहे 

की, निसर्ग किवा निसर्गातील घटक कसे वाहुक बनतात _-- 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९ १ 
प्ळसण्पक 
नवभारत च 
र्‍ | ७५ त >*५ 
न्ट्< क, ०७ 


*८ ऐ ४.४ 
1४ 


द्वारा प्राज्षमयाठशाळामंडळ, वाई 


३६ नवभारत 


१) राघू रानभर उडन जातात 
हिरवी झाडे हिरमसतात. 
सायंकाळी वाट पाहून 
आभाळागत वरसतात. 
डोळे थकून थकून गेले 
पाखरासारखा येऊन जा 
रान भलतंच भरात, जरा 
पिकात धुडगूस घालून जा. 
- वरील कवितांमधून येणारा तिसर्ग-अर्थात स्थूलपणे विचार करीत असतांना- 
कांही मानवी भावनांचा वाहक आहे हे उघड आहे. पहिल्या कवितेत ' राघ ' 
* हिरवी झाडे, ' ' आभाळागत वरसणे, ' * वाट पाहाणे! यावरून कांही 
मानवी संदर्भ लक्षात येतात; आणि वाट पाहूणे व बरसणे यासाठी रोष आणि 
हिरवी झाडे आलेलो आहेत हे लक्षात येते. किवा दुसऱ्या कवितेत घेणारे 
भरातील रान आणि पाखरू ह्या प्रतिमा तिच्या वाट पाहाण्याचे आणि इच्छेचे 
वाहूक आहेत असे लक्षात येते. 


2९. 
*्-“ 


तेव्हा बालकवींचा निसर्ग असा वाहूक आहे काय ? असा खरा प्रश्‍न 
आहे. बालकवींची कविवृत्ती निसर्गाशी इतकी एकरुप होते की, कविवत्ती 
आणि निसर्ग अले वेगळे राहातच नाहोत. त्यामुळे कठल्या भावनेचे वाहक 
म्हणून निसर्गाने आपली कामगिरी पार पाडलेलो आहे असे जाणवतच नाही. 
त्यांच्या कवितेवर- अनेक टीकाकार उदा :- अ. ना. देशपांडे, गंगाधर गाडगीळ; 
पाटणकर, इत्यादी. जेव्हा असे म्हणतात की, “ बालकवोंच्या कवितेत निसर्गावर 
भाव-भावनांचे आरोपण केळे आहे. ” तेव्हा हे विवेचन बरोबर आडे असे 
वाटत नाहो. या _ ठिकाणी _बालकबोंचा निसर्ग भावभावनांचे वाहक अकोबिल 
व नाहो. तेव्हा आरोपण ह्या उपऱ्या प्रक्रियेचा इुरान्वयानेही संबंध येत 


र वु नादाहा गाकिडे पाहू शकत 
नाहात. तर भाव-भावना सहितच त्यांना निसर्ग दिसतं ना 


तो. किंबहना आधी 
भाव-भावना को आधो निसर्ग ? असा प्रश्‍नच क का 


त्यांच्या संदर्यात उपल्थिः 
> वीक तग. यत 
होण्याचे कारण उरत नाही. त्यांची कविता वाचत असताना “' भावनानिष्ठ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


बालकबींची कविता : चार टिपणे ३७ 


समतानतेचाही ” प्रश्‍न उद्भवत नाही. कारण त्यात दोन गोष्टोतील साधम्यं 
अपेक्षित असते, परंतु याही पुढे जाऊन बालकवी इतके एकरूप होतात को, साधर्म्य 
कोणाशी ? कोणाचे ? असे प्रश्‍नच उपस्थित होऊ नयेत. एकंदरित या सगळ्या 
प्रक्रियेत बालकवी निसर्गच उपभोग्य करतात. निसर्याच्या माध्यमातून डुसरे 
काहो उपभोग्य करीत नाहोत तर प्रत्यक्ष निसर्गच ते उपभोग्य करतात. 
आरोपणाचा प्रश्‍न या ठिकाणी उपस्थितच होऊ शकत नाही. 
१) असा गिरीच्य़ा अभिनव कुंजी निजला निजनाथ 
बघता बघता त्यात रंगले वारणिचे चित्त 
हळूच पाहते, मधुर हासते, जाते लाजून 
म्हणे मनाशो, । जीव टाकू का हा ओवाळून ) -(संध्यारजनी) 
२) थबथबली ओथंबूनी खाली आलो 
जलदाली मज दिसली सायंकाळी - ( पाऊस ) 
३) तंद्रोतच अर्धी सुर्धी । लकलुकते ताराराणी 
ये झुंजुमुंजू तेजाने । पूर्वेवर पिवळे पाणी - (मोहिनी) 
४) कुणी नाही ग कुणी नाही अम्हाला पाहत बाई -(तारकांचे गाणे) 
५) गद सभोती रान साजने त्‌ तर चाफेकळी 
काय हरवले काय जोधिसी या बमूनेच्या जळो ? 
- (तू तर चाफेकळो) 
६) जाकळुनि जळ गोड काळिमा पसरी लाटांवर 
पाय टाकुनी जळात बतला असला ओदुंबर -(ओदुंबर) 
७) पववताच्या अंदोलात देवदूत होते गात 
अल्िगिनी आम्हाला ते हालविती गद्गद्‌ हो ते -(गवताचे गाणे) 
८) हे फुल या उडत्या स्वर्गातील 
माणिक हे बाई गडे झुलते आहे. -(फुलपाखरू-फुलवेली ) 
वरील आठ उदाहरणे मी घेतली असली तरी अशा प्रकारची त्यांची 
सर्वच कविता आहे. त्यांच्या पूर्वार्धातील, मध्यातील, उत्तरार्धातील अज्ञा या 
कविता आहेत. म्हणजे त्यांच्या निसर्गाकलनाची पद्धती हो शेवटपर्यंत एकच 
आहे हे उघड होते तो म्हणजे निसर्गाला उपयोग्य बनविणे हेच. 
१) या कवितेत येणार्‍या दोन प्रतिमा “ निजनाथ ” आणि “वारुणी ” 
ह्या महत्वपुर्ण आहेत. इथे येणारा “ सूर्य ' हा कसा येतो ? तर संध्याकाळच्या 


| अनुक्रमणिका | दव | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ढे क 
द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


दड नवभारत 
अभिनव छुंजात निजूनच येतो. म्हणजे त्याचे आकलनच मुळात असे, ' वारुणी ' 
ही येते तोच नुळी ' सूर्यात ' रंगून जाणारी. * सूर्य ' आणि * पृडचिमा ? एक- 
मेकात रंगलेली, या ठिकाणी पञचिमा कुण्या प्रेयसीची वाहक होत नाहो किवा 
सुर्य कोणा प्रियकराचा वाहूक होत नाहो तर तेच मुळात प्रेयती- प्रियकर होऊन 
येतात. बालकवी सूर्याचे आणि पशचिभेचे आकटनच मुळी प्रियकर-भ्रेथतीच्या 
रूपात करतात. येथे मानवी भावभावनांच्या आरोपणाचा किंवा उपसेचा प्रश्‍नच 
उपस्थित होत नाहो. म्हणून आरोपणात जो उपरेपणा असतो, कलम करण्याचा 
प्रकार असतो तो इथे नाही. असाच प्रकार पुढील उदाह्रणातसुद्धा आहे. 

२) पावसाने ओथंबलेले सजल हग वालकवींनी प 
'मुळात स्त्रील्यात. एखाद्या स्त्रीची सजलता ढगात येते 
म्हणतो. बालकवी ढगाकडे अज्वारीतीचे पाहतात कौ 
अभिप्रेत लसते. 


॥हिल आहेत तेच 
पण हे भापण तंतर 
त्यांना त्यातून स्त्रीत्वच 


३) आता तारका हो बालकवींना दिसते तोच मुळात एका मुग्ध 
बालिकेच्या रूपात. तंद्रितच हरवलेल्या मुग्धेच्या रूपात. या ठिकाणी काहो 
अली मुग्धा त्यांना ताराराणी मधून दाखवायची नाही कौ ताराराणोवर ते 
अक्षा मुग्येचे आरोपण करीत नाहोत. 

४) तसेच तारका आकाशात येत 


व "ना मुळात स्त्रोरूपातच येतात. एक- 
मेकांना खुणावत, काही सांगत. 


५) * चाफेकळी ' बालकवींना मुळात दि 
आणि आजूबाजूच्या सृष्टीत गुंग झालेल्या बालिके 

ट > छि) ऱ > 

६) ' ओदुंबर ! हा येतो तोच मुळी एका बालकाच्या रूपात ( रा. ग. 
जाधच ) किंबा जड सृल्टिपातून वैराग्य झालेल्या कलावंताच्या रूपात 
( दि. के. बेडेकर ) था ठिकाणी बालकदी 


वि च ""' फेसल्याही प्रकारचे आरोपण करीत 
नाहीत. तर ओदुंबर दिसतोच मुळो त्यांना अन्ना ख्पात. 


५) तृणपाते हेच नुळात देवहुताच्या रूपात वा 
८) फूल कले तर जणूकाही उडह 


सते तो काहीतरी शोधणारी 
च्या रूपात. 


लकवी पाहतात. 

या स्वर्गातील झुदषणारे माणिकच. 
वरील सर्ब उदाह्रणात उपमा देणे किवा र ल्पणे किवा भावभावनांचे 
आरोपण करणे हा प्रकारच नाहो. बालकवींचे अवर 

क्षणी अशा प्रकारे रूपांतरित होत असते को, नवी रूपातच दिसते 
बालकवींना फुलराणी दिसली म्हणजे काय झाले ? न 


छुण्या बालिकेचे भावविइव 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्रा्षपाठशाळामंडळ, वाइ 


बाळकबींची कबिता : चार टिपणे ३९ 


दिसले ? कौ, हे भावविश्व त्यांनी फुलराणीवर आरोपित केले ? कौ फुलराणी 
या भावविशवाची वाहक आहे ? हो कविता वाचत असताना हे दोन्ही प्रश्‍न 
कसे निरथंक आहेत हे लक्षात येते. 

येथे आलेल्या उदाहरणात बालकवी निसर्गाचे आकलन स्त्रीख्पातच का 
करतात ? असा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. याचे उत्तर प्रा. र. भी. कुलकर्णी 
यांनो दिलेलेच आहे. 

एकंदरीत त्यांच्या कवितेची धाटणी, प्रतिमांची निभिती आणि प्रतिमांचे 
संघटन अश्या प्रकारचे असते को, भावनात्सक समानतेच्या पलीकडे कोठेतरी 
हा निसर्गच उपभोग्य होतो. आरोपण, उपमा, रुपक, नाहक इत्यादी प्रक्रिया 
त्यांच्या कवितेत अप्रस्तुतच आहेत हे उघड आहे. त्यांच्या कवितेतील निसर्गा- 
कलनाचे स्वरूप त्यांच्याच खालील दोन ओळीवरून स्पष्ट होईल - 

सुंदरतेच्या सुमनाबरचे दव दंबृली घ्यावे 
चेतन्याच्या गोड कोवळ्या उन्हात हिंडावे, 

टिपण २ : वालकवींच्या कवितेचा कथात्म घाट 

बालकवींची कविता वाचत असताना जर कोणती गोष्ट लक्षात येत 
असेल तर तिची कथात्मकता. या ठिकाणी अनेक प्रश्‍न उपस्थित होऊ जहकतात. । 
या कथात्मकतेचे स्वरूप काय आहे? ते कथाकाव्य आहे काय ? अक्या प्रकारवी 
कविता पूर्वी नव्हतीच का? आणि जर या कवितेत कथात्मकता असेल तर ती 
काव्यात्मकतेला मारक ठरते का? प्रथम कथात्मकता येते को, काव्यात्मकता 
येते ? की कथेलाच काव्यात्स रूप नेटते ? कथा वेगळी आणि काव्य वेगळे 
राहते का? आणि सवंच कवितांमधून ही कथात्मकता अवतरत नसतानाही 
कथात्म घाट असा शब्दप्रयोग केला आहे तो का? अद्या स्वरूपाचे अनेक प्रश्‍ल 
येथे उपस्थित होऊ शकतात. 

बालकवींच्या कथात्मघाटाचे विवेचन करण्यापूर्वी काहो गोष्टी स्पष्ट 
करणे आवश्यक आहे. त्या म्हणजे बालकवींची कविता म्हणजे कथाकाव्य नव्हे. 
कथाकाव्यामध्ये येणारी कविता हो कथा या घटकाची वाहक असते. आणि 
त्यामळे तेथौल कवितेला काव्यात्म अंग प्राप्त होईलच असेही नाहो. त्या ठिकाणी 
महत्व असते कथेला. तसेच पुढे ज्या कवितांचा उल्लेख येणार आहे. त्या कविता 
रूपक कविता आहेत काय ? असाही प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो. नव्हे; तसा 
उपस्थित केला गेंला आहे. प्रकाश कामतीकरांच्या * स्वप्नगंधेच्या ” प्रस्तावनेत 


| अनुक्रमणिका | 
जह मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


1: नवभारत 


प्रा. नच्ह्र कुरुंदकर म्हणतात “ हो कविता वाचत असताना माझो संवेदन- 
क्षसता वाढत नसून असलेली संवेदनक्षमता बोथट होत आहे असे वाट्ते. 
एकदा उषा हो गोपिका ठरली कौ, सगळेच संपले, सग गोपिका, कुंजवन, 
मुरलोधर, त्याची मधुर सुरली या सगळ्या क्षेत्राकडे आपण जातो व या 
झयत्नात उषा सगळा साजक्षृंगार व उल्हास मावळतो. !” अशा प्रकारचे 
विवेचन प्रा. कुहंदकर करतात आणि ही कविता ख्यक कविता आहे असे 
सुचवताते. अर्थात्‌, रोनंटिसीझम संबंधीची त्यांची मते अन्यायकारक थोडीक्ली 
17091३0118] आहेत असे सांगून मोकळेही होतात. हो कविता रूपक कविता आहे. 
असा उल्लेख प्रा. गंगाधर गाडगीळ यांनी “ साहित्याचे मानदंड ? या ग्रंथात 
केल्याचे आठवते. 


तेव्हा महत्त्वाचा प्रश्‍न तो हा को, बालकवींची कविता हो रूपक कविता 
आहे काय ? रूपक कवितेत एकदा सूत्र सांपडले को, कविता संपते. जसे 
कुसुमाग्रजांनीची “आगगाडी आणि जमौन?' हो कविता. आगगाडी कोण? जमीन 
कोण ? तर ज्ोषक आणि ज्ञोषित या दोन भूमिका एकदा लक्षात आल्या कौ 
कवितेतील स्वारस्य संपते. तसे येथे होते का? खऱया भ्रर्थाने बालकवींची 
“ फुलराणी ” हो जरी वधु असलो तरी ती तेवढ्यापुरतीच मर्यादित राहते. कां ? 
का तिच्या आज्ययाच्या, संवेदनांच्या, कक्षा विस्तारत जातात ? उषा हो फक्‍त 
गोपिकाच ठरते का? का त्यापेक्षा अधिक काही ? आणि जर “ फलराणी? 
काय ? किवा “ उषा ” काय किवा € फुलपाखरू फुलवेली ?' काय दा नसत्या 
लौकिक भर्यादित अर्थाने जर काही भूमिका पार पाडत असतोल किंवा बाल- 
कवी पार पाडावयास लावत असतील तर त्या कविता कधीच संपल्या असत्या 
परंतु त्या कविता आणखी भापण वाचतो आणि गुंगतो याचा अर्थच असा आहे 
को, त्यांना ऐतिहासिक महत्त्व नसून एक अक्षरमूल्य प्राप्त झाले आहे. आणि 
हे तेव्हाच घडू शकते जेव्हा त्या निव्वळ रूपक कविता ठरत नाहीत किवा 
कथाकाव्य ठरत नाहोत. 


मराठो कवितेमध्ये बालकवींच्या रूपाने भ्रथमच कथात्म असा घांट 
आलेला आहे. बालकवींची * फुलराणी ?? किवा * फुलपांखरू फुलवेली 7 किवा 
“ कबिबाळे ” छ्या कविता काय आणि अज्ञा प्रकारच्या त्यांच्या इतर कविता 
वाचत असताना आपल्या मनात निश्चित असा एक कथेचा घाट जाणवत 
रहातो. एक प्रकारची कथाच आपण अनुभवीत आहोत असा प्रत्यय रसिकाला 


येऊ लागतो. “ संध्यारजनी ” या कवितेमध्ये संध्याकाळपासन ते हुसर्‍या 


| 0 अ अन | क री 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


बालकबींची कविता : चार टिपणे ४१ 


ठिवशी सकाळपर्यंत संपूण काळ वातावरणासह उभा राहील याची काळजी 
बालकवी घेतात. पण हा काळ साकार होत असताना नुसता काळ साकार होत 
नाही तर येथे वावरणाऱ्या प्रत्येक घटकाला एक व्यक्तिमत्त्व प्राप्त होते. 
“ पह्रचिमा ? हो पश्चिम दिल्या रहात नाही तर सूर्याच्या प्रेमात पडलेली 
चितनमग्ना आहे, असे लक्षात येते. “ तारका ” या जाकाशात नुसत्या लुक- 
लुकणाऱ्या तारका रहात नाहोत तर एकमेकांना खुणावणाऱ्या अज्ञा बालिकाच 
होतात. त्यांचे लुकलुकणे म्हणजे जणू नाजुकपणे खुणावणेच. आणि त्यांचे 
आगमनसुद्धा कसे तर एकएक जणो येत आहेत. आकाज्यातील चंद्र तारकांचा 
सखा होऊन येतो. सूर्य संध्येचा प्रियकर होऊन येतो. अल्ला प्रकारे बालकवींच्या 
कवितेत वावरणाऱ्या प्रत्येक घटकाला एक विशिष्ट असे व्यक्तिमत्त्व प्राप्त होते. 
एवढे नव्हे तरच त्यातून एक कथासूत्र साकारू लागते. 

आता “ कविवाळे ” ही कविता जर आपण बघितली तर असे लक्षात 
येईल को, कवि बाळांचे एक विशिष्ट असे व्यक्तिमत्त्व साकारण्याचा प्रयत्त कवि 
करतो. त्याप्रमाणेच कवी बाळांचा उज्वलाकडून अंधाराप्यंतचा प्रवासही 
चित्रित होतो. प्रभुरायाची हो लाडकी लेकरे ज्ञांतीचा पावा वाजवताहेत सूर्य 
किरणांपासून बनवलेले बीन वाजवताहेत. परंतु कविबाळांच्या जाविनालाच 
येथून एक वेगळे वळण मिळालेले दिसते. आणि कथारूप घऊ लागते. 

“£ घरि हाय कुठनितरि आला । अति तौत्र विषारी वारा? 
येथून या कवि बाळांना, ' मग भयद काळ डोहात । 

- भोवंडनि गिरव्या खाती ' अशी अवस्था प्राप्त होते. नियतीचा स्प जाणवतो. 
$£ फलपाखर फुलवेली ” या कवितेत तर उत्कट अल्ला संवादाच्या साह्याने 
एका कलिकेचे आणि फुलपाखराचे प्रेम साकार केले आहे. 

असाच प्रकार “ तारकांचे गाणे,” “ पाखरास ” “ पारवा ” “ तू तर 
चाफेकळी !? “ निर्शरास ” या कविताच्या मधून बघावयास मिळतो. अर्थात या 
कथा जरी आपल्यापुढे साकार होत असल्या तरी त्यात काव्य कक्का प्रकारे 
अवतरते हेही पाहिले पाहिजे. 

त्या अगोदर एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे को, “ फुलरागी, 
“८ निर्शरास ” “ संध्यारजनी ” “ तारकांचे गाणे ” “ पाखरा” “ पारवा ” 

कविबाळे ” “ त तर चाफेकळी ” इत्यादी बालकवींच्या कवितामधून पुणं 

कथा जश्ली साकार होते तक्नी पुणं कथा इतर कांही कवितांच्या मधून साकार 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


४२ नबभारत 


होत नसली तरी कांही कथात्म रेषा त्या कवितांमध्ये आहेत हेही आपल्या 
लक्षात येते. उदा. '' ओटुंबर” “ खेड्यातील रात्र ” बालविहुग ” 
“ अस्सरांचे गाणे ? इत्यादी. कविता लिहिता लिहिता बालकवी सहज कांही 
व्यक्तिरेखा फुलवून टाकतात. एक विशिष्ट वातावरण चित्रित करतात की, 
अद्या कवितांच्या मधूनही कयेच्या कांही घटकांची लाणीव व्हावी. “ श्रावण 
मास ” मधील एकंदरीत जे वर्णन येते ते पूर्ण वातावरणाला साकारोत, आणि 
तरोही एखाद्या क्षणचित्र टिपणाऱ्या कथेसारखे. 


याच ठिकाणी बालकवींच्या वेगळ्या प्रकारच्या कवितांचा विचार केला 
पाहिजे त्या म्हणजे “ दोलतरावांची संजुळा ” “ मोहिनी ” « दौर सराठा ” 
“मराठा गडी " इत्यादी कवितांच्या मधून स्थूल स्वरूपाची कथा येतेच. 
मग या कविता आणि मो वर निदेशिलेल्या कविता यात फरक काय आहे ? 
( त्यांना एक दोघंकाव्य लिहावयाचे होते आणि त्याचे हे सुटे सुटे भाग आहेत 
असे गृहीत धरूनही ) हा प्रश्‍न आपण सोडवला की, बालकवीच्या कवितेचा 
कथात्मघाट कसा होता. हे स्पष्ट होईल. या कवितांमधून बाल्कवींना एक 
विश्रिष्ट अशी कथा सांगावयाची आहे. या ठिकाणचे प्रयोजनच सुळी कथा 
सांगणे आहे. त्या निमिताने काही ओळीच काव्यात्म उतरतात. 


“ दोलतर(वांची मंजुळा ? या कवितेत मंजुळेच्या जीवनाचा प्रवास येतो. 
तो प्रयोजन होऊनच. म्हणून कवितेचे उहिप्टच कथा सांगणे हे बनते. परंत 
आपण वर ज्या कवितांचा उल्लेख केला आहे. त्या कवितांचा उद्देश कांही 
कथा सांगणे नाही हे स्पष्ट होते. त्या ठिकाणी कथात्मकता आपोआप अवतरते. 
आपोआप कथात्मकता अवतरणे आणि कथा सांगणे यांत फार सोठे अंतर 
आहे. “ फुलराणी ” जाणि “ रवीकर ” थांचे सुप्रभातीचे सोलन हो बाल- 
कवींची अनुभूती. हो अनुभूती साकारत असताना संध्याकाळपासून ते सकाळ- 
पर्यंतचा प्रवास येतो. येणाऱ्या प्रत्येक घटकाला व्यक्तिमत्त्व प्राप्त होत जाते. 
एक विशिष्ट वातावरण साकारत जाते. आणि कथात्मकता रूप घेऊ लागते. 
किवा “ पाखरास ” या कवितेमध्ये कलावंताचे दुःख ही अनुभूती '* पाखरास ” 
मधून साकार होत असताना पुर्ण कथा येते. तेव्हा या ठिका 
साकारण्यासाठी अवतरणारी कथात्मकता हो गोण स्वरुपाची 
हा एक प्रश्‍न. तर तसेही जाणवत नाहो. 
अस्वाद्यच रहाते. आणि तिला काव्यात्म मूल्यही 


लकवी आपली अनुभूती साकारण्यासाठी कथ 


णी अनुभूती 
असते काय ? 
कथा पुर्णपणे कथा म्हणून 
प्राप्त होते. म्हणजे एकाच 
त्मकतेचा आणि काव्या- 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी संस्थद्वारे शहि... 
>> ह 8 द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाडे 


चालकव्रींची कविता : चार टिपणे ४३ 


त्मकतेचा उपयोग करून घेत आहेत. तरीही परिणामकारकतेच्या एकतेत मुळीच 
कपतरता निर्माण होत नाही. हेच त्यांचे सामथ्ये होय. या. ठिकाणी बाल- 
कवींच्या कथेवर आपले लक्ष केंद्रित होत नाही असे, वा. ल. कुलकर्णो 
म्हणतात. (टोपा आणि टिप्पणी ) परंतु अनुभव उलट येतो. कथात्सकते- 
वरती लक्ष केंद्रित होतेच. परंतु त्याच वेळो आपण काहो काव्यात्म 
अनुभवही घेत आहोत हेहो सतत जाणवत रहाते. आणि म्हणूनच हो 
रुपक कविता होत नाही. बालकवींची कविता वाचतांना कथेस पूरक अज्ञा 
घटना जता आपण एकोकडे पहात जातो त्याप्रमाणेच हो कविता तीत्न संवेदना- 
जागृती करण!ःरी आणि संवेदनाचा उपशोग देणारी आहे, याचा अनुभव येतो. 
आणि तेहो अतिशय सूचकतेने “ शांतीचा कर,न पावा | अवकाशी सूर भरावा ” 
-या ठिकाणी तर भापण निःशब्दाच्या गीतात बुडून जातो. हे निःशब्दांचे गीत 
जाणवते झवत अंतःकरणाला. हे जाणवत असतानाच बारा का येतो ? अला प्रन 
सनात उद्‌भवन कवितेला एक नियतीचे परिमाण प्राप्त होते आणि कथात्म 
होण्यास मदत होते. परंतु वाऱ्याचे येणे इतके काव्यात्म असते को ते काव्यात्म 
पातळीवरूनच अस्ताद्य होते. > 

“ घुरि हाय ! कुठूनि तरो 1! अति तोन्न विषारी वारा । कंपित 
हो एका एको । मध दिव्य देश तो सारा । ' अश्या प्रकारे आपल्या संवेदना 
जागवल्या जातात. आणि संपूर्ण कवितेमधून सूचित होणारा कलावंत!चा प्रवास 
( “ पाखरास ” मध्ये कलावंताचे दुःख ) पाहिला म्हणजे ही कविता कितो 
सुचक आहे हे लक्षात येईल. आणि याच ठिकाणी बालकवींची कविता ही 
अतिकाय काव्यात्म बनते. कथात्म असून सुद्धा. मागेच म्हटल्याप्रमाणे हो कविता 
कथात्न आणि काव्यात्म एकाचवेळी आहे. अर्थात्‌ कथेला काव्य पुरक क 
काव्याला कथा ? असे प्रश्‍नच या ठिकाणी उपस्थित होऊ ज्कत नाःहोंत. तसेच 
कथा या. घटकामळे काव्यात्मकतेस बाध येतो किंवा काव्यात्मकतेमुळे कथा 
खंडित होते असेहो जाणवत नाही. एकंदरीत कथात्सकता आणि काव्यात्मकता 
या दोन्ही घटकांचा उपयोग बालकवी अतिशय कोशल्याने अनुभूती साकारत 
असताना करतात. म्हणूनच परिणामाची एकता साधल्या जाऊनही कथात्मकतेचा 
आणि काव्यात्मकतेचा एकाच वेळेस प्रत्यय येतो. 
टिपण $ रे : वालकत्रींच्या * अपूण * कविता 

बालकवींच्या अगदी प्राथमिक अवस्थेतील कविता वगळल्या तर त्यांच्या 


कवितांची संख्या साधारणत: १४० येवढी भरेल. बालकवींच्या १४० कवितां- 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
। द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाडे 


संगणकीकृत क्‌ 


४४ नवभारत 


पेकी जवळ जवळ ३५ कविता ह्या अपुर्ण राहिलेल्या आहेत असे आपल्या 
लक्षात येईल. म्हणजे एकंदरीत काव्यसंभारापैको १. भाग अपुर्ण कवितांचा आहे. 
त्यातील “ प्रतार्पासग ” , “ दोलतरावांची मंजुळा ” , “ झाहोर ” , ' वौर 
मराठा * , ' वीरगडी ' , 'निइवास ! , इत्यादी कविता ह्या प्रामुख्याने एका 
दोघे काव्याचे तुकडे आहेत. असे सांगितले जाते तेव्हा ह्या कविता अरूर्ण 
असल्यास नवल नाही. तसेच दोघं काव्यात असे घडण्याची शक्यता असते. 
तसेच * राष्ट्रसेवा ! , ' आर्यांचो अधनती ?! ?) ' नीतो ब अनोती ! 
इत्यादी कविता ह्या वाडमय बाह्य प्रयोजनातूनच लिहिल्यामुळे त्यांच्या अपुर्ण- 
त्वाचो चर्चा करण्याचेही कांही कारण नाहो. परंतु वरील कविता वगळता 
अंदाजे पंचवीस तरी कविता ' अपुर्ण ? आहेत असे बालकवींनी लिहून ठेवलेले 
आहे. तेव्हा वालकवी जरी ह्या कविता अवूर्ण * आहेत असे म्हणत असले 
तरी ह्या कविता खरोखरच अपुर्ण आहेत काथ? असा एक प्रन त्यांच्या 
अपुर्ण कवितांकडे बघून आपल्या मनात निर्माण होतो. 

एखाद्या वेळी काहो लोकिक अडथळ्यांच्या मुळे काव्यलेखन थांब्‌ 

शकते आणि एखादा कवी त्या किशिष्ट अक्ञा भाववृत्तीतून बाहेर आल्या- 
नंतर त्यात त्याला पुन्हा प्रवेश घेता येईलच असेहो काहो सांगता येत नाहो. 
इंग्रजी मधील कांही कर्वीची अज्ञी उदाहरणे प्रसिद्धच आहेत. कविता लिहिता 
लिहिता एखादा मित्र आला आणि काव्यलेखन थांबले पुन्हा तो कविता पुर्ण 
करता आलोच नाही. परंतु अद्या प्रकारचे लोकिक अडथळे एखाद्या दुसऱ्या 
कवितेलाच येऊ शकतात. एकंदरीत काव्यसंभारापैकी तेवीस, चोबीस 
कविता अपुऱ्या राहतात तेव्हा त्याला अशीच कारणे घडलेलो असतात असे 
म्हणणे बरोबर होणार नाहो. जर लोकिक अडथळ्यांनी कविता अपुर्ण राहिली 
तर ती कविता अपूण वाटते. परंतु बालकवींच्या * अपुण ' कविता ह्या 
अपूर्ण वाटतच नाहोत तर बालकवोंनी त्या लिहिता लिहिता तज्ञाच ठेवल्या 
असाव्यात असे वाटते आणि होच शक्‍यता अधिक संभवते. जर अज्ञा अपर्ण 
वळलेल्या असतील तर का ठेवल्या असतील ? असा प्रइन निर्माण होतो न 
साधारणतः: य! संपुर्ण कविता बालकवींच्या उत्तर कालातील आहेत. 
एखादा कवी लिहित लिहित जातो आणि एकदम थांबतो याचा अर्थ काय ? 
आणि हे एका कवितेच्या बाबतीत घडत नाही तर २४, २५ कवितांच्या 
बाबतीत ? 


१. कोलरीजची कविता * कुब्लाखान ' उदाहरणा दाखल पहावी. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे > 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


वालकवींची कविता: चार टिपणे ४५ 


बालकवींच्या कविता बघत असताना एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली 
याहिजे ती हो को, ह्या. कविता बालकवींना जरी अपुर्ण वाटत असल्या 
तरो वस्तुत: त्या पुणंच आहेत. अश्यी प्रतीती रसिकांना येते. एखादी कविता 
जरी एखाद्या कवीला अपुर्ण वाटत असली तरी ती रसिकांना पूर्ण वाटू शकते. 
कलाकृती कडून कलावंताकडे जाणे होच वाळमय अभ्यासाची बहुसंख्यांनी मान्य 
केलेली पद्धती होय. म्हणून बालकबीना अपुर्ग वाटणाऱ्या कविता त्यांच्या 
प्रकृतोवरून पुर्ण आहेत असे रत्तिकांना वाटते. कलावंत लिहिता लिहिता यांबतो 
आणि कलाकृतीला पुर्णत्व आलेले असते. त्या ठिकाणी याला थांबणेच योग्य 
वाटते. त्याचा अनुभब वस्तुतः पुर्ण झाल्याचीच शक्‍यता अधिक असते. (अर्थात 
हा काही नियम नाहो. ) एखादी कलाकृती रसिकाला परिपुर्ण वाटते म्हणजे 
एक सुसंगत अनुभव अनुभवल्याचा प्रत्यय येतो. परंतु कलावंताला मात्र असे 
वाटत असेल को, आपण एक अनुभव व्यक्‍त करू शकलो नाहो, तर त्या ठिकाणी 
कोणती प्रक्रिया घडते ? 


कविता लिहितान एखादा कवी थांबतो तेव्हा त्याचा अनुभव परिपुर्ण 
झालेला असण्याची शक्यताच अधिक असते असे वर म्हर्ले आहे. तेव्हा तो 
कबीळा अपूर्ण वाटते ते का? असा एक प्रतिप्रश्‍नही गिर्साण होतो. तर कला 
निभितीच्या क्षणाव्यतिरिक्‍त तो कलावंत एक लोकिक व्यक्ति असण्याची रकयता 
जक्ली आहे तसेच तो जागृत समीक्षक असण्याचीही शक्‍यता आहे. ( या ठिकाणी 
समीक्षक म्हणजे कलाकुतीकडे अलिप्ततेने बघणारा ) तेव्हा बालकवींना ह्या 
कविता लिहिता लिहिता थांबावे लागले. त्या क्षणीच त्यांची निभिति-प्रक्रिया 
संपली. आणि ते एका अपर विश्‍वातून लोकिक बिश्‍वात आले. लोकिकाची 
बंधने त्यांना चिकटली तेव्हा त्या लोकिक बालळबींना किंवा त्यांच्यातील 
समोक्षकत्व ( असलेच तर ) ती कविता अपूर्ण आहे असे वाटण्याचीच शक्‍यता 
अधिक. 

अर्थात हा काही जर तर चा खेळ नव्हे तर सर्व शवयता अदाक्यता आज 
ताडून पाहिल्या तर ह्या अपुर्ण कवितांपेकी एक दोन सोडल्या तर बाकीच्या 
परिपुर्ण बाटतात. एका अनुभवाची परिपुर्ण अभिव्यक्ती झालेली आहे याची 
जाणीव होते प्रत्येक कविता एका अपरिहार्य क्षणीच थांवते याचा प्रत्यय येतो. 
कवितेची सुरुवात आणि अपरिहार्य शेवट ह्यामध्ये एक अनुभवाचे वतुळ असते. 
आणि हे वर्तुळ संपले की एक अनुभवाचे परियुण स्वरुप प्रत्ययाला आले 


यांची जाणीव होते. आपण उदाहरणादाखल म्हणून ' पाऊस ' हो कविता घेऊ. 


| अनुक्रमणिका | ल्ल 
ळा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४६ नवभारत 


आकाक्षात मेघांच्या राशी सजलतेने थबयबलेल्या आहेत त्यांचे चित्र- 
विचित्र रंग पाहून कोणीही मोहरून जाईल-अज्ञा प्रकारचे चित्र बालकवी उभे 
करतात. त्यांचे रंग, आणि एकाएकी आलेले हे सजल ढग यांचे वर्णन झाल्यानंतर 
वार्‍याचे आगमन बालकवी सूचित करतात. कोणी नाहो, असे बघून वारा त्यांना 
अस्ताव्यस्त करतो. असा साधारणत: गद्य सारांश परंतु कविता येवढ्यावर 
थांबत नाहो. ” 

“ यबयबली नोथंवूनी खाली आळी । जलदाली मज दिसलो सायंकाळी ” 
असे म्ह॒टल्यावरोबर शबयवणाऱ्या जलदांचे दृष्य आपली नेत्नसंघेदचा त्‌प्त 
परते. आणि म्हणूनच हो कविता वरील सारांज्ञापुरती मर्यादित नाही. 
व्हिंहुना ती तज्षी नाही म्हणनच कविता आहे. या ठिकाणी असलेली अंतरलय, 
ढगांचे यवथबलेपण, ओथंबणे आणि खाली येणे साकार करते. परंतु आपला 
खरा प्रश्‍न असा कौ हो कविता अपूर्ण कशी? 

थबथबलो, ओथंबनि खाली आली 
जलदाली, मज दिसली सायंकाली 

या ञोळीने सुरवात होणारी कविता - 

पाहुनि ते मग मारत ठिरतो तेथे 

न्याहुळूनी नाही बघत दुसरे कोजी 

मग हाते अस्ता व्यस्त करी त्याते 

मधुमोती भूवरती भरभर ओतो 
- या ओळींनी थांबते. पावसांनी थबथवबलेल्या ढगापासून सुख्वात होऊन 
“ मलुमोती भूवरती भरभर ओती ” या ठिकाणी हो कविता थांबते. एक अन- 
भवाचे पूर्णत्व पूर्ण झाळे आहे हे लक्षात येते. ढग आले आणि पाऊस पडला 
म्हणून हे पूर्णत्व नव्हे हू मात्र लक्षात घेतले पाहिजे. परंतु जलद येतात आणि 
कोसळतात यामध्ये बालकवी जे सुसंगत नाते प्रस्थापित करतात त्यामध्येच 
अन्‌भवाचे वतुळ पूर्ण झाले आहे असे वाटते. येथे बालकवी थांबले ते अपरिहार्य- 
पणेच कारण बालकवी काही उत्प्रक्षण करणारे कवी नव्हेत. कदाचित त्या 
31600 मध्ये कवोला पुन्हा शिरताही येणार नाहो परंतु त्या )॥1०6त सध्ये 
जिरून तरी अधिक काय साधले असते ? असे वाटते. जक्ली फुलराणी एका 
विविक्षित ठिकाणी थांबते, नाट्याच्या परिणत अवस्थेत थांबते, एक अनुभव- 
विव परिपूर्ण झाल्यानंतरच थांबते तसेच याही ठिकाणी होताना दिसते. (या 
कवितेचे अधिक विइेषण पुढील टिपणात आहेच. ) 


| अनुक्रमणिका | च्य 
ज्र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


बालकबींची कबिता : चार टिपणे ४७ 


दुसरे आणखी एक उदाहरण घेऊ प्हणजे हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल 

“त्‌ तर चाफेकळी ' हौ कविता - 
“ गर्द सभोती रान साजणी तू तर चाफेकळी । 
काय हरवले काय ज्लोधिज्ली या यसुनच्या जळी ? ” 

चा ओळोंनी सुरुवात होते. या चाफेकळीशी संवाद करणारा तिला प्रश्‍न 
करतो, आणि ती म्हणते, ह्या जलल्हरी हेच माझे घर आहे; हरिणी, सेना 
हे सर्व तिला आवडतात. आणि तो त्याना आवडते. पुम्हा हा संपादक म्हणतो, 
“ तुला रात्रीचे वनदेव भुलतील, त्‌ 


आणि शेवटी सांगतो की मो तुझ्यावर भललो आहे माझ्या घरी चल. 


2 र्य 


र्‍वनात एकुलती एक संदरी आडेस 
पुवनात एकुलती एक संदरा आहेस 


“ सांज सकाळी हिमवंतीचे सुं 
हात लाविता परिनाथा ते तर खाली पडे” 


किती सूचकतेने तिने त्या संपादकाचे म्हणणे डावलले आहे. त्याला त्याच्या 
विश्‍वाची जाणीव करून दिली नाहे, आणि आपण त्याच्या विश्‍वात राहूच शकत 
नाहो. अते दवबिदूंच्या साह्याने ती पटून देते. ी 

वस्तुतः या ठिकाणी नरनाथाचे संवादच संपलेले आहेत आणि तिलाही 
कांही सांगायचे असे राहिलेले नाही. असे आपणास हो कविता वाचल्यावर 
जाणवते. एक पुर्णत्वाचे वतुळ पण झालेले आहे अते जाणवते. आणि तरोही हो 
फविता बालकवींना अपूर्ण वाटते. मात्र रसिकांना तो पूर्णच वाटते. 

तसेच त्यांच्या इतर अपूर्ण कवितांच्या संदर्भातही म्हणता येईल. ' प्रीती 
आणि इरत्तंब्य ! या कवितेमध्ये प्रीतीच्या भयाकुल पथावरून जात असता प्रीती 
काही भिळत नाहो. आणि म्हणून “त्या योगे परि जीव हा निश्चिदिनी ठेचाळतो 
सारखा. ” या ठिकाणीच अपरिहार्यपणे कविता थांबते. अनुभवाचे एक वर्तुळ 
पूर्ण ज्ञालेले आहे हे जाणवते. ' भटकणे, ' मध्ये ' तिच्या ' मागे निघालेला ' तो 
(* ती ' म्हणजे ' प्रेयसी ' अथवा ' कविता ! ) ' परि अजुनि तू दूर किती वर 
पथ दु:खद वाटतो. ' या ओळीवर कविता अपरिहार्यपणे थांबते. ' पारवा? ह्या 
त्यांच्या सुप्रसिद्ध कवितेच्या संदर्भातही आपणास हेच म्हणता येईल. उध्वस्त 
धर्मशाळेच्या कोलारी बसून गाणारा पारवा हा उध्वस्ततेचे प्रतीक होऊन येतो. 
आणि तोही डुःखनिब्रेत आहे. त्याचे जग हे दुःख निद्रेत आहे. परंतु माझ्या 
जगातल्या उष्ण वाऱ्यांचे मांत्र तुला भान नाहो असे कबी म्हणतो आणि कविता 
अपरिहार्यंवणेच थांबली आहे याची जाणीव रसिकांचा होते याचप्रमाणे निराज्ञा' 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कच 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाई 


-1<4 | नवभारत 


* कवीची इच्छा? ' सूढमालती ' * हृदयाची गुंतागुंत ' ' थडग्यातील रमणी ? 
* रजनीस आवाहन ', ' गाण्याची चढली कमान? ' संशय ', ' दर्वबेंदू ' इत्यादी 
कवितांच्या संदर्भातही ह्या कविता पूर्णच आहेत तसे जाणवते. कांहीना कांही 
कारणाने बालकवींप्रमागेच आपणासही अपुर्ण बाटणाऱ्या कविता दोन तीन 
निघतील. उदा:-- शून्य मनाचा घुमट ', * अश्रुमाळ ! ' मेघछांचा कापुस ! इत्यादी 
ह्या अपवादभूत कविता होत. ' 

आता शोवटी एक प्रश्‍न उपस्थित होतो को, आयुष्याच्या उत्तरार्धातल्याच 


कविता त्यांता अपुर्व कां वाटतात ? हा कलावंताच्या दृष्टीने प्रश्‍न ( रसिकांच्या . 


दृष्टीने, वरील विवेचन आहेच ), ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर देणे मात्र कठौण आहे. 


आपण काहो एक अंदाज बांधू शकतो. अर्थात हा अंदाजच. शेवटच्या शेव- 
वच्या काळात त्यांच्यातला ससीक्षक तर अधिक जागा नसेल; ( समीक्षा आणि 
कलानिर्मिती ह्या दोन एकत्र राहू ककतात हे अनेकांनी सिद्ध केळे आहे. ) 
लक्ष्मीबाई टिळकांच्या संबंधी आपण म्हणतो को त्यांना 1,(81६1 ४ 1011113 ची 
म7हिती असती तर त्यांच्या हातून एवढा उत्कृष्ट ग्रांथ न निपजता ! नाल कवी 


तर झाले नस्तावेत ? नुसते भावे हो वृत्ती पुर्वो होती तशी झेवटी न राहून 
लिहिण्यासंबंधी काहो कल्पना निश्‍चित होत गेल्या परंतु नूळ प्रकती काही 
सुटेना. म्हणून तर त्यांना त्या कविता अपूर्ण वाटताहेत ? या जाणिवामधनच 
त्यांनी ' धर्मवीर ' * नीति आणि अलीति ' लिहिली, तेव्हा हे त्यांना का लिहावे 
वाटले. मूळ प्रकती सोडून ? तसाच तर काहो प्रकार नाहो ? अर्थात हे नुसते 
अंदाज ! ि 


टिपण % थे : वालकवींच्या कवितेतीळ ळयास्वाद 


80000000,1,.,,001,,॥0॥.,0॥0,0,0॥007.10000ा 


अर्थचे एक विधान चित्रकलेच्या संदर्भात बऱ्याच वेळा वापरण्यात येते. शिरा 
कला आणि लय आता अविभाज्य किंबहुना लय हो आडयानसारी असतेच 
असते याबद्दल कोणालाच संदेह असण्याचे कारण नाहो. सर्वकलांच्यामध्ये 
बतलेका न्य हा घटक स!हित्यातही आहे, हे उघड आहे. तेव्हा कुठल्यातरी 
कोणाच्यातरी, कवितेत लय आहे. तौ अपरिहार्य झाहे या बिधानाला फारसा 
अर्थ उरत नाहो. किंबहुना असे म्हणणे वेडरळपणाचेही ठरू मु 


किवा अनिल काव १. र र शकेल. पु. शि. रेग 
काय किंवा अनिल काय किवा मर्ढेकर, चित्रे, सुर्वे, काय यांच्या कवितेत लय 


| अनुक्रमणिका | वि 
१ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


बालकब्रींची कविता : चार टिपणे ष्र 


असते असे विधान बरेव विनोदी ठरण्याचा संभव आहे आणि म्हणून त्या त्या 
कवितेतील ल्यीचे स्वश्प कसे ञाहे आणि हो ल्य आशायानुसारी कशो आहे 
यातच कवितेचा खरा अभ्यास आहे. अर्थात कोणत्याही कवितेतील लयीचा 
आस्वाद घेताना आपल्या सनावरती त्या कवितेचे जे संस्कार होतात त्यावरूनच 
ठरवायचे. तसेच या ठिकाणी मो बालकवींच्या एकंदरीत कविता वाचत 
असताना हो ल्य़ कोणत्या स्वरुपाची आहे, हे संवाद लय, विरोध लय, समतोल 
लय अशी तांत्रिक भाबा न वापरता विवेचन करणार आहे. त्यासाठी वाल 
कवींची “ पाऊस ” ही कविता पाहू. 


“ थबथबलो भोथंबूनि खाली आली 
जलदालो मज दिसलो सायंकाली 
रंगहि ते नच येती वर्णायाते ! 
सुंदरता मम त्यांची भूलवी चित्ता 
ठपरोसपटी जलदांची झाली दाटी; 
छृष्ण कुणी काजळीच्या जिखरावाणी 
लील कुणी इंद्रमण्यांच्या कान्तिहुनि 
गोकर्णी सिश्न जांभळे तसे कुणी 
तेजात धूमाचे उठती जोत 
चमचमतो पांडुरही त्या परिस किती ! 
जणु ठेवी माल भरुन वर्षा देवो 
आणुनिया दिगंतराहुनि या ठाया 
कोठारी या वरला दिसतो नपरो 
पाहुनि ते मग मारत शिरतो तेथे; 
न्याहळुनी नाहि बघत छुतरे कोणी 
मग हाते अस्ताव्यस्त करी त्याते 
मधुमोती भूवरती भरभर ओती ! 
आता हो कविता बघत असताना, प्रथस जर कांही जाणवत असेल तर ते 
म्हणजे या कवितेतील प्रत्येक ओळीचे दोन तुकडे आहेत. साधारणत: पहिल्या 
तुकड्यात सहा मात्रा, आणि दुसऱ्या तुकड्यात १२ मात्रा येतात परंतु या 
दोन तुकड्यामध्ये आणखी कांही वैशिष्ट्ये आहेत ती म्हृणजे पहिल्या घटकामध्ये 
आणि दुसऱ्या घटकांमध्ये साधलेले यमक या ठिकाणी स्वाभाविकवणे यमकामुळे 
आपण थांबतो वस्तुतः तहा मात्रा आणि तरा मात्रा असलेल्या या दोन 


न. भा. ४ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


५० नवभारत 


घटकामध्ये यमक साधणे आणि शेवटपर्यंत तो तसाच ठेवणे हे एक कठीण 
कार्य परंतु एका '“* ओथंबलेल्या ?' मनःस्थितीत ते आपोआप साधले आहे. 
आणि पहिल्या घटकातील झोवटच्या विराम स्थानानुळे हो कविता अधिक 

भारदत्त, डौलदार होते हे नाकारता येत नाहो. 
त्याचप्रमाणे अक्षरांच्या पुनरावसतोमुळे या कवितेला एक बाह्य सोंदर्य 

आणि बाह्य लय प्राप्त होते. उदा. 

“ थबथवली ओथंबुनि खाली आलो 

जलदाली मज दिसली सायंकाली ” 
पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीमध्ये “च ? » बि”, लो?! आणि 
“थं”व * यं” वरील न्‌ घोषित करणारा अनुस्वार यांची पुनरावृत्ती होते. 
एकंदरीत अंत्य यमक आणि पुनरावृत्ती यामुळे या कवितेला एक प्रकारची 
बाह्य ल्य प्राप्त होऊन कवितेचा घाट निठ्चित होत जातो, तसेच एका विशिष्ट 
ठिकाणी थांबत थांबत पुढे जाताना आयण पुढे एका विशिष्ट ठिकाणी थांबतो 
उदा. ' धबथबली ' या एकाक्षरो ओळीसधीळ शेवटच्या ' ली! वरती आपण 
थांबतो. नंतर ' ओथंबुनी खालो आली ? यातील शेवटच्या “लो? वरती 
भापण थोडा अधिक वेळ कायमचे थांबतो. ( पहिल्या * ली! च्या तुलनेत ) 
पहिल्या * लो च्या पुढे आपण थांबतो परंतु पुढे कांहीतरी आहे हे येथील “ली ' 
सुचित करते. ह्या ' ली वर थांबण्याचा वेळ हा शेवरच्या'* ली! वर यांबण्याच्या 
' वेळापेक्षा कमी आहे. अशा प्रकारे आपण थांबत थांबवत पुढे जातो आणि थांबवतो. 
यामधून एक प्रकारची तालबद्धता साकारत जाते आणि या कवितेत कांहो 
ठिकाणी नाइमयता असल्याची जाणीव होते तेव्हा अंत्य यमक, अनुप्रास, नाद, 
ताल, यती यामधून ज्याप्रमाणे बाह्य लयोची जागीव होते त्याचप्रमाणे 
कवितेतील अंतरलयीचे स्वर्प लक्षात येते. 


आणखी एक गोष्ट आपल्या लक्षात येईल कौ, कवितेतील 
प्रथम धटकानंतर आपज थांबतो आणि द्वितीय 
अंत्य गमवसुळेच नाही तर अबंच्छदेचे एक वर्तळ 
अश्या प्रकारे, आपण थांबत १ 


ओळोमधील 
घटकानंतरहो थांबतो. ते या 
ही पूर्ण झालेले अत्तते म्हणून ! 
असलो आणि पुनरादृत्तीमुळे हे थांबणे वाढत 
असले तरो “या कवितेमध्ये एक प्रकारची गतिमानता आहे हेही प्रत्ययाला 
येते. मध्ये मध्ये आपण थांबत असतो. आणि तरीही कविता गतिमान आठे. 


व ती व ह 
भसे आपग म्हणतो तेव्हा त्यात विसंगती असल्याची शंका येते परंतु थांबता 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि . 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


बालकवींची कविता : चार टिपणे ५१ 


थांबताच आपण गतिमान होत जातो किंबहुना या विरामस्थानांमुळेच गती 
प्राप्त होत जाते, असे आपल्या प्रत्ययास येते. आणि कवितेच्या शेवटीच हं 
परिपुर्णपणे गतिमानता ल्थिरावलेली आहे. असेही आपल्या लक्षात येते. हो 
गतिमानता स्थिराबलेली आहे. असे आपल्या लक्षात येते तरीही परंतु या 
थांबण्यातूनच गतिमानता कशी साळारते ? तेव्हा हो विरामस्थाने आणि 
पुनरावृद्दी यामधुनचे थांबणे, एका प्रकारे बाह्मलय साकारत असतात आणि 
आहायाच्या गतिमानतेमुळेच आंतरल्य साधली जाते हेही आपण जाणतो, 

___ या ठिकाणी आपण एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, बाहू आणि आंतरलय 
ह्या काहो वेगळ्या बाबी नव्हेत. तर एकमेकास प्रकच किंबहुना एका 
अनुभबआळृतीमधीर दोन साग. 
आता. “ थबयबली .. या शब्दाकडे बघत असताना “थव?” या 
शब्दाच्या उुनरावृतोीमुळे आणि “ थबथबली ” या सहा मात्रांवरच हा घटक 
थांबत असल्यामुळे जलदांचे सजलत्व साकार होते. थबथवणे साकार होते. 
पाण्याने भरलेल्या टच्चतेचे साकारणे या इथे थांबल्यामुळेच साकारू शकते. 
पुढे * ओयंबुनि खाली आली ” या घटकांनी कविता सुरू होते. आणि “ ओथं- 
बुनी “ या ॥ब्दाचा “ थबथवली ” या झब्दाशी संबंध येतो. तो तो शब्द 
कवितेत आला आहे म्हणूनच नव्हे तर “थ? च्या पुनरावृत्तीमुळे आणि 
“ शदर्‍यवणे ” पुर्णत्वास नेण्यामुळे ! पुढे “ खाली आली ” या ठिकाणी आपण 
* आलो ” वरती थांबतो आणि “* थबथबली ” मधील * लौ !. ' खाली आलो? 
या इुसऱ्या घटकातील दोन “लो ! मुळे हे दोन घटक आम्तरिक दृष्ट्या बांधले 
जातात तसेच ओथंबल्यानंतर खाली येणे केवळ अपरिहार्यच ठरते. पुढे आपण 
“ जलदाली ' वरतो थांबणे हे पाण्यानी भरलेल्या ढगाचे गच्चचण अधिकच 
साकारते. येथपर्यंत तीन ठिकाणी यती अपरिहार्यपणे आला आहे. या “ यती * 
सुळे वर्ण्य अनुभवाच्या घटकांवर आपले लक्ष केंद्रित होते. आणि हे लक्ष एकदा 
केंद्रित झाळे को, जलदांचे “ थबथबणे ? आणि “ ओथंबणे ” आपल्या मनात 
तरंगायबास लागते. त्याच्या गच्चपणासह, गच्चपणादील सजलत्वासह, 
सोंदर्यासह ! परंतु कवी पुढे लगेच स्थळ नोंदवतो. 

“ मज दिसली सायंकाळी ” पुन्हा हा चचथा घटक “ज 7" यं 2४ ली? 
या अक्षरासुळे पहिल्या तोन घटकांशी त्यांचे आन्तरिक नाते आपोआप प्रल्थ [पित 
होते. आणि पाण्याने टचटचलेले ढग “' सायंकाळी ” खाली आले त्यामुळे 
“ सायंकाळ ” आणि “ मेघ ” यामध्ये आपोआपच एक 1२७1 101) प्रस्थापित 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


५२ नवभारत 


होते. कारण सायंकाळच्या एकंदर वातावरणांत या ढगांचे “ थबथबले ” पण 
अधिक गच्च दिसते; आणि म्हणूनच सायंकाळ येते. आम्तरिकदृष्ट्या ही 
ल्य आहयाला भरोव, अर्थपुण करण्याचे कार्य करते. म्हणूनच यतिमध्येही 
गतिमानतेचे सामर्थ्ये आहे. ही गतिमानता आडयाच्या “' थवथबलेपणांतुनही 
निर्माण ज्ञाली आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळेच एक संपु दृष्य 
आपल्या डोळ्यासमोर साकारते. 

आपण पुढे सरकतो आणि ढगांना विविध रंग प्राप्त होतात. “ भुलवी 
चित्ता ', '" जलदांची झाली दाटी,” काजळीच्या शिक्षरावागी, ” :: इंद्रमण्याच्या 
कांतीहुनि, ” मिश्र जांभळे कुणी तसे, ” या उल्लेखावरून आपण झरक्षर तरीही 
वर निदेंशिलेल्या यतिप्रमाणे थांबत थांबतच तरीही गतिमानतेने येतो आणि 
थांबतो ते * तेजात धूमाचे उडती झोत. चमचमती पांड्रही त्या परिस किती 
या ओळीपाशी. 

वरील वर्णन एकीकडे जसे रंग निदेश करते त्यापेक्षाही ढगांचे 
गच्चपण साकारीत असते. ढगांच्या गच्चपणातून आपण थबकतो. ते एकदम 
वरील “' तेजात ”. या घटकातील “त” चा संबध पुढील घटकातील 
“त'' आणि “ती” शी आहे. त्यामुळे या दोन घटकात नाते निर्माण 
होते. सग हे तेज नसून तेजाचे “ झोत ” आहेत हे लक्षात येते. हे तेजाचे 
झोत '' धूमाचे ” आहेत. या जलदांच्या भरगच्चपणावर धमाचे झोत 
आपले विशिष्ट रंग मिसळतात; आणि पहिल्या दोन ओळीतील आढायाला 
एक कलाटणी मिळते. नुसते “ थबथबलेले ” भोथंबून खाली आलेले सायंकाळचे 
हे ढग रहात नाहोत किंबा नुसते विविधरंगी रहात नाहोत तर त्यावरती 
आता कसलेतरी तेज आहे. आणि धूमाचे झोत त्या तेजामधून ** उठताहेत. ” 
या ठिकाणी “ उठणे * हा शब्दही मोठा लक्षणीय आहे. निघती येतो, फिरती, 
असे शब्द न येता ' उठती * हा शब्दच येतो. त्यामुळे त्या झोतांचे एकाकोपणे 
पसरणे साकार होते. कोठुनी येती, कोठे फिरती, कोठे निघती असे प्रश्‍न 
“ उठती ” या शब्दामुळे निर्माण होऊ ज्ञकत नाहो. “ उठणे या शब्दाला 
बोली भाषेत जो अर्थ आहे तोच येथे आहे आणि त्यामुळे या तेजाच्या ज्ोताचे 
काणि जलदांचे एक नाते निर्लाण होते एक आंतरिक ल 
येथपर्यंत निर्पाण झालेली जञाहे जसे जपल्या लक्षात येते. 

बालकवो जो अनुभव साकारीत आहेत. त्याला या ठिकाणी घेगळे परिपाण 
प्राप्त होते, आंतरिक दृष्ट्या हे प्राप्त होणारे परिणाम अर्थात भरच घालतात. 
जजदांच्या वृर्णन|ातौल विकास किती अर्थपूर्ण वळण घेतो हेही लक्षात येते. 


य या दोघांच्यामध्ये 


अनुक्रमणिका 
| श्र | मराठीचा विकास: महाराष्ट्रचा विकास । | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


बालकवींची कविता : चार टिपणे ५३ 


वरील दोन ओळींवरून आपण सरकतो आणि थबकतो ते एकदम -- 
“ पाहुनी ते मग मारुत शिरतो तेथे 
न्याहळुनि नाही बघत हुसरे कोणी 
मग हाते अस्ताव्यस्त करी त्याते 
मधुमोती भूवरती भरभर ओतो ” 
-या शेवटच्या ओळींवरच. या ठिकाणी अनुभवाचे एक वर्तुळ परिपूर्ण झाल्याचा 
प्रत्यय येतो. प्रथम जलद हे “ जलदालीच्याच ” रूपात आपल्यापुढे येतात. आणि 
शेवटी येणारा वारा “ न्याहळुनि नाही बघत दुसरे कोणी ” बघून त्यांना 
अस्ताव्यस्त करतो. एकाप्रकारे सूक्ष्म शृंगार यातून ब्यवत होतो. वाऱ्याचे भेघांशी 
सोलन हे कवितेला घेगळे परिमाण प्राप्त करून देते. एवढेच नव्हे तर कवितेला 
पूर्णत्वही लाभलेले आहे असे दिसते. हे पूर्णत्व पहात अत्तताना तिचा विकासक्रम 
आपल्या लक्षात येतो. तो हा या कवितेतील शेवटचा टऱ्पा आहे हे कळत; 
मधल्या एका टप्प्यावरती आपण थांबलो होतो. आता झेवटच्या रप्प्या- 
वर थांबलो. हा शेवटल्या टप्पा प्रॅथंम आलेल्या स्त्रीलिंगी ( जलदाली मज 
दिसली ) रूपाशी आंतरिकदृष्ट्या संबंधित आहे हे लक्षात येते. कवितेचा 
विकास कसा कलात्मकरितीने पुर्ण झाला आहे हेही लक्षात येते. 
वरील चारही ओळीत अक्षरपुनरावृत्ती आणि अंत्य यमक यामुळे 
जशी बाह्मलय साधली तशीच अंतरल्य हो साधलो आहे ती त्या आठायाच्या 
विकासामुळे किंवा आदायाला मिळालेल्या एका वेगळ्या परिणामामुळे 
पहिल्या चरणघटकापासून यतो ज्या ठिकाणी येतो त्याच ठिकाणी 
पुढेसुद्धा येतो त्यामुळे हो कविता अतिडाय तालबद्ध होते. एका विशिष्ट 
बाह्मलयीमुळे हो कविता वांधली जाते तक्नीच आंतरिक बांधणीसुद्धा पक्की 
झाली आहे हे आपल्या लक्षात येते. 
असे जरी असले तरी आदायाच्या विविध टप्प्यावर थांबत थांबत पढे 
जाताना एका विशिष्ट ल्यीझी आपण एकरूप होतो हे आपल्या लक्षात येते. हो 
आडयातींल लय आहे. 
कविता जेव्हा आपल्या मनात सुरू होते तेव्हा ल्यीचे महत्व आणखीनच 
जाणवते. ज्या आदायातूनच या ल्यीने जन्म घेतला आहे किंबहुना ज्या ल्यीत हो 
कविता आहे त्यामुळेच या कवितेला वेगळे परिभषाण प्राप्त होते असे आपल्या 
लक्षात येते. म्हणून आंतरिक ल्य ही अश्ी आशयापासून वेगळी काढता येत 


नाहो. 


| अनुक्रमणिका | ७८ 
हळ. मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


1. नवभारत 


या ठिकाणी बालकवींची एक लयसमृद्ध अशी एक कविता घेऊन ती सस- 
जावून घेतलो. त्यांच्या एकंदरीत सर्वच कवितांमधून लय हा एक महत्त्वाचा किंब- 
हुना “ जाणवणारा ? घटक आहे हे आपल्या लक्षात येते; परंतु आता प्रश्‍नच असा 
उपस्थित होतो को, प्रत्येक कवितेलाच लय असते. सग बालकवीच्या कवितेतील 
लयीचे वेगळे वेशिष्ट्य काय ? ती ' जाणवते ' म्हणजे काय? 
“ मो सतत शोधतो आहे 

ती मेलेली माणसे 

त्यांनी जिवती केलेली 

तीच भाणसे पुन्हा मरूनही गेल्याचे 

( त्यांच्या आत्म्यांना पुन्हा शांतता लाभो. ) 
-ही कविता श्री. वामन इंगळे यांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ' सू्यसप्तक * या 
कवितासंप्रहातील आहे. या कवितेला लयपुर्ण नाही असे म्हणण्याचे कोण घेर्य 
करील ? परंतु या कवितेतील ल्य अश्ली नजरेत भरत नाही. तिचे निराळे 
अस्तित्व जाणबतानाहो. 
आणि बालकवींच्या कवितेतीळ लयोचे नेसके वैशिष्ट्यच हेच आहेको ती 

नजरेत भरते. तरोही परंतु हे ' तजरेत भरणे ? कवितेला मारक होत नाहो. 
नुसतीच लय असती तर असे होऊ शकले असते. परंतु या ठिकाणी लय आणि 
आय यांचा जन्मच दुसऱर्‍्यातून जाला आहे. असा एकमेकातून जन्म होत असताना 
तालबद्ध, नादबद्ध, यमकानुप्रासयुवत ओळी येतात. आणि त्यामुळे ती नजरेत 
जशी भरते तशीच ती कवितेला मारकही ठरत नाहो. आणि कवितेपासून 
फुट्नही निघत नाही. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. नी. र. बऱ्हाडपांडे 
सत्तावनचे स्वातंब्ययुद्ध आणि त्याचे निंदक 


(५) 


खत्ताबनच्या युद्धाची फळथुति काय ९ 

परसत्तेविरुद्ध एवढ्या विस्तृत प्रदेशावर एकाच वेळी उठाव झाल्याचे 
उदाहरण भारताच्या इतिहासात दुसरे नाहो. या क्तांतियुद्धात एक लाख शिपाई 
ब एक लाख नागरिक बीरांनी आपल्या प्राणांची आहुति दिलो, था वीरांनी 
दिल्ली, ओध रोहिलखंड, कानपूर, झाशी व ग्वाहेर या भागात इंग्रजी सत्ता समूळ 
नष्ट केली होती. याशिवाय मध्यप्रदेश, मध्यभारत, पडचिम बिहार येथे देखील 
क्रांतीची ज्वाला पेटली होतो. एकूण एक लाख वर्ग मेल भूमि मुवत झाले होती 
व चार कोटि भारतोय स्वराज्याचा आस्वाद घेऊ लागले होते. 

पण हे सर्व एक वर्षाच्या आत संपले ! संपेना !! “ क्षण एक पुरे” 
स्वत्वाचा “वर्षाव घडो मरणांचा, सग पुढे! ! ” भारताच्या इतिहासात या 
एका वर्षाचे मूल्य पुढील ९८ वर्षांच्या कुत्तेमोल जिण्याच्या मालाने अनन्य- 
साधारण आहे. 

फाटक म्हणतात सत्तावनची कांति यशस्वी झालो असती तर भारत 
खंडित झाला असता. ती फसल्यामुळे पुढे अखंड भारताला स्वराज्य मिळाले !! 
४७ साली “ झेलमंचे अधू ” वाहून भारत खण्डित झाला हा ताजा इसिहास 
काटकांच्या स्मरणात नाही. कदाचित्‌ हे खण्डित स्वातंत्र्य अखंड करण्यासाठी 
चिनो आक्रमणाचे स्वागत करून चौन्यांना पाकिस्तानसकट सारे हिंदुस्थान 
ह्ोपकल्प व्यापू द्यावे व मग त्यांच्याविरुद्ध गांभर वर्ष सत्याग्रह करून अखंड 
म्षारताचे स्वराज्य स्थापन करावे अज्ञी अभिनव योजना फाटकांच्या मनांत 


घोळत असेल ! ! 
वर्षभराचे स्वराज्य स्थापन झाले यापेक्षा अधिक चिरस्थायी अशी था 
श्रति म्हणजे भारताचे स्रिस्तीकरण करण्याचा प्रयत्न इंग्रजांनी 


| अनुक्रमणिका | न्य 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्धाची फल 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


५६ क नवभारत 


कायनचा सोडून दिला. भारतीयांच्या धर्मात ढवळाढवळ करणार नाहो असे 
व्हिक्टोरिया राणीने आपल्या घोषयापत्रात आइवासन दिले. यापुढे ख्श्रिस्ती- 
करणाचे जे प्रयत्न झाले त्यात इंग्रजांनी उघडपणे व मोठ्या प्रलाणावर 
आपल्या राजकोय सामर्थ्याचा उपयोग केला नाही. 

“ हा उठाव दडपुन टाकण्याच्या आपल्या प्रयत्नामुळे पुढे होणाऱ्या 
यापेक्षाही मोठ्या या उठावांची बौजे रोवली गेली आहेत ” हो टाइस्सच्या 
लेखकाला वाटलेली भौति मात्र खरी ठरलो नाही. न्रिटिज्ञांन्या विरुद्ध सतता- 
वनच्या तोडीचा उठाव पुढे कधीच झाला नाही, सत्तावनच्या युद्धात भारतीयांना 
ब्रिटिज्ञांच्या विरुद्ध म्हणण्यासारखा जय कुठेच मिळाला नाही. त्यामुळ भारताच्या 
बऱ्याच मोठ्या भागात उठाव झाला नाही. ज्ञालेळे उठावदेखील इंग्रजांनी इतक्या 
कूरतेने मोडून काढले को भारतीयांना इंग्रजांच्या सामर्थ्याची कायमची दह- 
दात बसलो. इंग्रजांचा पराभव करण्याची महत्त्वाकांक्षा मूर्खपणाची आहे अज्नी 
धारणा झाल्यावर “ जे आपल्या नशीबी अपरिहार्यपणे आले आहे त्या इंग्रजी 
राज्यातच काय चांगले गुण आहेत हे पहावे, उगीच आकाशकुसुमासारख्या 
असलेल्या स्वातत्त्र्यासाठी धडपडण्यात काय अर्थ, ” अज्ली भारतीयांची प्रवृत्ती 
होऊ लागली. 
तात्या टोपेचे तेजस्वी उद्गार 

या प्रवृत्तीला खतपाणी पुरविण्याचे काम इंग्रजी श्रिक्षणाने केले. हे 
केवळ श्रिपायांचे बंड होते; राष्ट्र, स्वातरूत्य बगेरे कल्पनाच मुळात आम्ही 
तुम्हाला शिकविल्या, सत्तावन सालच्या तुमच्या अडाणी पूर्वजांना त्यांचा 
गंधही नव्हता, आम्ही येण्याच्या आधो भारतात स्वराज्य होतेच कुडे, 
केवळ मराठ्यांची लूटमार सुरू होती, तिला पायबंद घालून आम्होच येथे 
शांतता स्थापित केली वगेरे इंग्रजी मंत्रांची जपमाळ भारतीय सुशिक्षित 
ओढीत होते. सत्तावनच्या संग्रामाबद्दलच्या स्मृति इंग्रजी शिक्षणाने याप्रमाणे 
दृषित केल्या नसत्या तर टाइम्सच्या लेखकाला वाटल्याप्रमाणे ब्रिटिश राज्या- 
विरुद्ध अधिक सामर्थ्यंज्षाली उठाव घडतून आणण्याचो स्फात देण्याचे सामर्थ्य 
त्याच्यात खचितच होते, हे सावरकरांनी १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर हा ग्रंथ 
लिहून उत्कृष्टपणे दाखवून दिले आहे. एका देश भक्‍तामागे दहा देशद्रोही निघाले 
ब रणांगणावर सतत पराभव झाला ही सत्तावनची कहाणी वाचताना अंतःकरण 
कष्टी होते हे खरे आहे. पण या शोकान्तिकेत देखील भवितव्याबद्दल आज्ञा 
निर्माण करणार्‍या अनेक घटना आहेत. त्यापैकी काही घटनांचा आता विचार करू. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


45 3 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निन्दक "५७ 


तात्या टोपेवर राजद्रोहाचा अभियोग चालविण्यात आला तेव्हा स्वत:च्या 
कृत्याचे त्याने जे संक्षिप्त समर्थन केले ते अन्वथक आहे “सी जे केले ते साझे 
धनी पेशवे यांच्या आज्ञेने केले. युद्धाव्यतिरिक्‍त इतरत्र सी कुणाचीही हत्या केलो 
नाही. ” असे तात्या टोपेचे उद्गार आहेत. या उद्गारांचे गाभिताथ महत्वाचे 
आहेत. ते म्हणजे इंग्रजाविरुद्ध युद्ध करण्याचा आदेज्ञ देण्याचा पेजव्यांना 
अधिकार होता. कारण ते या देज्ञाचे सार्वभोम ज्यासक होते. या आदेज्याचे पालन 
करणे हा गुन्हा होऊ शकत नाही. सत्तावनचे युद्ध हे देशाचे राज्यकर्त 
ब इंग्रज आक्रमक घांच्यातले युद्ध होते. आक्रमकाविरुद्ध युद्ध हे बंड होऊ 
शकत नाहो. अर्थात तात्या टोपेच्या अपराधांची चोकशी करायची असेल तर 
युद्धाव्यतिरिक्‍त हृत्या करण्याचा मानवतेविरुद्ध अपराध त्याने केला को नाहो 
एवढ्याच गोष्टीची फक्त चोकशी व्हायला पाहिजे. अर्थात हो भूमिका 
इंग्रजांची सत्ता मुळातच नाकबूल करणारी पुणंस्वातंत्र्यवादी भूमिका होती. 


दत्तक ब्राप 

नानासाहेब पेशवे पराभूत होऊन देशोधडीला लागले, पण त्यांचे मन 
पराभूत झाले नाही. ब्रिटिश सरकारला त्यांनी जे पत्र लिहिले ते या 
संबंधात वाचण्यासारखे आहे. “ मो तुसच्याशी लढलो व जिवात जोव आहे 
तोपर्यंत लढणार. मी कोणताही अपराध केलेला नाहो, कुणाचाही खून 
केला नाही. मीही माणूस- आहे. सी तुमच्यापासून दोन कोसावर राहतो. 
तुमचे राष्ट्र सोठे बळाढ्य आहे. माझे संन्य माझ्या आज्ञा पाळत नाही. 
सला पाय टेकण्यास भूमि उरलेली नाही. तरीपण तुम्ही दोन वष लढूनही 
साझा नाश करू हाकला नाही हे आइचयं आहे. मो दोन वर्षापासून काहो 
सेम्य राखन ठेवले आहे. ते काय करू शकते हे मी लवकरच दाखवीन. आपण 
लवकरच भेटू व सग तुमच्या रक्ताचे गुडघाभर खोल पाट वहांतोल. 
ब्रिटिज्ञासारख्या बलाढय राष्ट्राचा सी शत्रु म्हणून ओळखला जातो, हा माझा 
सोठाच भान भौ समजतो. मरण कोणालाही चुकत नाही. मग मी का भ्यावे? ” 

दसऱ्या एका पत्रात नानासाहेब म्हणतात, “ तुम्ही सांगता त्याप्रमाणे मी 
शरण येणार नाही. एखाद्या परेंच सेनापतीच्या माफत खुद्द तुमच्या राणीचे पत्र 
आले. तर मी त्याची दखल घेईन. नाहोतर तुमच्याशी जे बोलायचे ते मी 
तलवारीने बोलेन. | 

नानासाहेबांनी यात असे सूचित केले आहेको “सो भारताचा पेद्वा. 
माझा दर्जा इंग्लंडच्या राणीबरोबरचा आहे. चालू युद्ध हे ईस्ट इंडिया कंपनी व 


| अनुक्रमणिका | गवव 
च्छ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट नवभारत 


तिचा नाना नावाचा प्रजाजन यांच्यातील युद्ध नसुन भारत व इंग्लंड यांच्यातील 
युद्ध आहे. भारताचे पेशवे इंग्लंडच्या रागीशी बातचीत करतील. कंपनीच्या 
अधिक्ताऱ्यांना ते ओळखीत नाहोत. ” 


होप प्रांटला लिहिलेल्या पत्रात नालासाहेब म्हणतात, “ भारतात हात- 
पायर पसरून मला चोर ठरविण्याचा तुम्हास काय अधिकार ? या देझ्यावर राज्य 
करण्याचा अधिकार तुम्हास कोणी दिला ? तुम्हो फिरंगी भारताचे राजे आणि 
आम्ही भारतवासी आमच्याच देशात चोर ! खासा न्याय! ! 

“* बंडबाल्यांनी ” कोठेहो इंग्रजांचा पराभव केल्याचे उदाहरण नाही 
म्हणून न. र. फाटक हिणवितात. त्यांच्या च मजुमदारांच्या लिहिण्याचा झोक 
असा को जणू इंग्रजांचे पराक्रम हे त्यांच्याच वापजाद्याचे पराक्रस होते. लक्ष्मी - 
बाई, तात्या टोपे, कुमारसिंग वगेरे मंडळी हो सावरकरासारख्या काला 
आदमी ” ची पुंज मंडळी होतो. मुलगा दत्तक घेण्याची चाल आ? 
लेखकांनी दाप दत्तक घेण्याचा जो उपक्तत केला आहे तो अपूर्व आहे. “ बंड- 
वाल्यांनी इंग्रजांचा पराभव केला नाही म्हणून पारतंत्र्य कायम राहिले है 
सावरकरांसारख्या सत्तावतच्या अभिसान्यांना चांगले भाहोत आहे. सत्तावनचे वौर 
य॒द्धसासर्थ्यात इंग्रजांपेक्षा वरचढ होते अजी फुशारकी सत्तावनच्या कोणत्याह 
अभिसान्याने मारलेली बाहो. इंग्रजांचा पराभव करणे नपोलिथन न हिटलर- 
सारख्या योद्धांनाही जसले नाही. ते राणी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे व कुमारासिग 
यांना जमले नाही यात आइचर्य नाहो. अज्ञा अजिक्य शत्रविस्द्ध या वीरांनी दोन 
हात केले व धारातोर्थो देह ठेवला होच मोठ्या अभिमानाची गोष्ट आहे. 

इुसरे असे को इंग्रजांची भाटगिरी करताना मजुसदारांनी बर्‍याच भाकड- 
कथा खऱ्या मानल्या आहेत. लखनौ व कानपुर येथे मूठभर इंग्रजांनी हजारो 
शिपायांना कसे थोपवून धरले याची अद्भुतरम्य वर्णने इंग्रज लोकांनी दिली 
आहेत. मजुमद!रांनी कोणतीही चिकित्सकता न दाखविता त्यांच्या सुरात तूर 
मिळविला आहे. लखनो व कानपुर येथे इंग्रज व स्वातंत्र्ययोद्धे थांचे तोलनिक 
बलावल काय होते याचा त्वातंत्र्ययोद्धांच्या बाजूच्या व्यवतींनी लिहिलेला 
सविस्तर वृत्तांत उपलब्ध नाही. अश्या वृत्तांतास आधारभूत अशी कागदपत्रे 
ज्यांच्याजवळ होती त्यांनी ती इंग्रजांच्या भीतीने जाळून टाकलो. पण झाकीच्या 
वेढ्याचा विष्णुभटाने लिहिलेला वृत्तांत उपलब्ध आहे. त्यावरून इंग्रजांच्या 
- वृत्तांतात बऱ्याच थापा असतात असे स्पष्ट दिसते. ह्यू रोजने अवघ्या दोन 

हजार फोजेनिशी झाशीला वेढा घातला व १५०० सेनिकांच्या साहाय्याने 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे लि... 
संगणकीकृत कीक द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि लाचे निन्दक ५९ 


तात्या टोपेच्या २२००० फोजेचा पराभव केला अज्ञी रोजची भाटगिरी 
मजूमदारांनी गायिली आहे. विष्णुभटाने रोजच्या फोजेची संख्या ६०००० व 
तात्या टोवेच्या फोजेची दहा ते पंधरा हजार दिली आहे. यावरून इतर 
ठिकाणच्या लढायातील इंग्रजांनी दिलेली भारतोय झोजांची संख्या व्ितिपत 
विश्‍वसनीय सानावी हे दिळून येईल. इंग्रजांच्या देखील निरनिराळ्या दृत्तांतात 
मेळ नाहो. होप ग्रांट म्हणतो को लखनोच्या वेढ्यात “ बंडवाल्यांच्या ” 
सैन्यात २०००० शिपाई व ५०००० स्वयंसेवक होते. मलेसनच्या मते हो 
००० होती व सेनापति कॉलिन बरोबर गेलेला! सिव्हिल कमिशनर 


पंख्या १-१ 
म्हणतो कौ ही संख्या दोन लक्ष होती !! इंग्रजांनी दिलेले शत्रुरन्याच्या 
र: 


संस्पेचे आकडे सनःपत फुगवून दिलेले आहेत. व स्वत:च्या सेव्याची संख्या 
चोरून ठेवली आहे. भारतीय सेनिक इंग्रजांच्या फोजेतील संनिदापेक्षा संल्येने 
फारले अधिक असण्याचा संभव नाही. श्रिवाय इंग्रजांचा तोफखाना व इतर 
वस्त्रसानग्री भेळ होती. तात्या टोपे व लक्ष्मीबाई यांचा पराभव का झाला त 
यावरून स्पष्ट आहे. 

“ दीरोस्तमा ” ठक्ष्मीबाई 

ससावनच्या वीरांचा पराभव ज्ञाला असला तरी इंग्रजांचा रगांगणाद 
पराभव वरणे शकय आणे असे वाटण्याइतपत त्यांचा पराक्रम नंत्रदीपक होता. 
राणी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ब राजा कुसारसिंग हे तिघेही आपापल्या परीने 
लोकोत्तर होते. त्यांच्यात सरस नीरस ठरविणे अशक्य आहे. पण १९५७ च्या 
स्वातंत्र्यदिनी सत्तावनच्या वीरांना श्रद्धांजकति वाहताना पं. नेहरू म्हणाले त्या- 
प्रमाणे सत्तावतच्या संग्रामात “ सबले प्यारा नाम झाजशीकी राली लक्ष्मीबाईऊा 
है॥” राणी लक्ष्मीबाईचे दर्शन बीर घ देशभक्त या स्वरूपात होते तसेच त्याच्या 
जोडीला एक लोकोत्तर स्त्री व लोकोसर राणी म्हणून देखील होते. जान लंग 
नावाच्या वकिलाने तिचे पुढीलप्रमाणे वर्णन केले आहे - 

“ती मध्यम बांध्याची होती. तिचा चेहरा पूर्ण वर्तुळाकार होता. 
चेहऱ्यावर बद्धिसत्तेचे तेज झळकत होते. वर्ण निमगोरा होता. डोळे तोक्ष्ण व 
नाक नाजव वळणाचे होते. सोन्याच्या कर्णभूषणाव्यतिरिक्‍त अंगावर काही 
दागिने नव्हते. ती तलम मलमलोची शुभ्र साडी नेसत असे. राणीच्या बांध्याचा 

मान ज्ञालेली ती साडी पाहिली को त्या बांध्याचे 


आकार धारण करून विराज र 
शिल्प किती मनोहर आहे याचा प्रत्यय येई. तिचा आवाज सात्र या नाजुक 
सौंदर्यास साजेसा नव्हता, ” कारण तो योद्याचा आवाज होता. त्या सुंदर 


अनुक्रमणिका | स्थनिक र | न 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्मपाठशाळामंडळ, वाई 


६5 नवभारत 


स्त्रीच्या शरीरात योड्याचे व्यवितत्त्व वास करीत होते. याचा प्रत्यय रणांगणा- 


व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी तिच्या करारी आवाजातून येत असे. याच करारी: 


भावाजात तिने मे. एलिसला सांगितले “ नहि दूंगी मेरी ज्ञाज्ञी ! ! '? 


राणीचे रामराज्य 


प्रात:काली पाचला उठून ती आपल्या दिनचर्येस प्रारंभ करी. अभ्यंग, 


स्नानानंतर तुलसीपुजा व नंतर दरवारच्या गायकाच्या सुरांनी पार्थीबपूजेस आरंभ 
होत असे. पुढे पुराणश्रवण व मग दरबार, दरबारात शेकडो लोक येत पण त्यातला 
एखाद्या दिवशी आला नाही तर ते तिच्या नजरेतून सुटत नले. दरबारचे काम 
ज्ञाल्यावर भोजन व वामकुक्षी. नंतर नजराण्यांचे परीक्षण, डुपारी तीनला 
उन: दसवार. या दरबारात ती मर्दानी पोषाख करी. खाली पायजमा, 
कमरेत कश्षिचाचा दुपट्टा व तल्वार, गळ्यात मोत्याची माळ आणि डोक्यास 
फेटा, दरबारच्या दिवाणखान्यात उघडणाऱ्या एका ल्हान खोलीत तिचे 
सिहासन असे. या खोलीच्या दारावर सोनेरी नक्षी काम व चिकाचे पडदे. 


अलत. दाराबाहेर सोने व रुप्याच्या गदा धारण करणारे हुजरे दक्षतेने उभे; 


असत. समोर दिवाणजी व त्याच्या मागे दप्तरदार असत, कोणत्याही कागदा- 
तला मुद्दा राणीच्या चाणाक्ष बुद्धोस तेव्हाच अवगत होई द त्यावर तौ 
स्पष्ट व निःसम्दिग्ध असे आदेशा देई. 

संगळवारी व शुक्रवारी महालक्ष्मीच्या दर्लाचा कार्यक्रम असे. महा- 
लक्ष्मीचे देऊळ कमळानी भरलेल्या एका तळ्याच्या काठाझी होते. राणी महा- 


लक्ष्मीस जाण्यास निघाली की राजवाड्यातला चौघडा वाजे व महालक्ष्मीच्या 


संदिरातला चौघडा त्यास साथ देई. एकदा देवळावरून परत येताना शेकडो 
भिकारी राणीच्या मार्गात आले. राणीने चोकल्ली केली तेव्हा तिला सां 
आले को हे भिकारी थंडीने कुडकुडत आहेत. हे ऐकून त्या दोनवत्सल राणोचे 
हृदय द्रवले ब तिने साऱ्या भिकाऱ्यांना गरम कोट, टोप्या व कांबळी वाटण्याचा 
हुळून दिला. लढाईत जखमी झालेल्या शिपायांची ती जातीने शुश्रूषा करी.. 
शोर्याने कोण लढले याची अचूक भाहिती तिला असे व श्रांचा सत्कार: 
करण्यास ती कधी चुकली नाहो. 


खास प्रसंगी राणीची स्वारी निघे तिचा थाट काय वर्णावा! ती कधो 
पालखीत तर कधी मर्दानी पोषाखात घोड्यावर स्वार असे. तिच्या पुढे व मागे 
शंभर शंभर स्वार व अग्रभागी झाझीचा झेंडा फडकत असे. 


| अनुक्रमणिका | दना र व्य 
पड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


गण्यात 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


'सत्तावनचे खातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निन्द्क ६१ 


झाशीचा वेढा 
राणीच्या रामराज्यात सुखाने राहणाऱ्या ज्ञाश्ीवर ६०००० इंग्रजी 
फोजेंची धाड आलो. तात्या टोपे सदतीस आला पज त्याचे सामर्थ्य अपुरे पडले 
ब त्याला माघार घ्यावी लागली. याप्रमाणे पुढे पराभव आ. वासून उभा 
असताना ती धर्यशाली डगसगलो नाहो. ती आपल्या शिपायांना म्हणाली:- 

“: आजपर्यंत ज्ञाश्ी लढली तो पेशव्यांच्या भरवश्यावर लढली नाहो व 
पेशव्यांचा पराभव ज्ञाला म्हणून झाशी रणांगण लोडणार नाही. आजपर्यंत 
शोर्याने लढलात तसेच लढत रहा. ” 

साऱ्या बाजूने इंग्रज हल्ला करीत होते. त्यांना तोंड देण्यास राणी 
स्वत:च्या सैनिकांना प्रोत्साहन देऊ लागली. कुणाला तिने सोन्याचे कडे बक्षीत 
दिले, कुणाला पोषाख दिले, कुणाला शाबासको दिली, कुणाचा आपल्या अमृत- 
तुल्य स्मिताने सत्कार केला तर कुणाला आपल्या धीरगंभीर वाणीने प्रोत्सा- 
हन दिले, राणीचे संनिक प्राणपणाने लढू लागले. गुलाम भोसखान व कुवर 
खुदावक्ष हे राणीचे गोलंदाज मुख्य दरवाजावर चाल करून येण्याऱ्या इंग्रजावर 
गोळ्यांचा वर्षान करू लागले. वुरुजा-बुरुजावरून अग्निजल्त्रे आग ओकू 
लागली, गोळ्या व उल्कास्त्रे यांचा पाऊस पडला. त्यातून “ हरहर महादेव ” 
“ मारो फिरंगीको “ म्हणून राणीचे सेनिक गर्जना करू लागले. ले. डिकू व 
ले. सॅकलेजांन शिड्यांवरून चढून गोऱ्या शिपायास “ आगे बढो ” म्हणून आदेश 
देत होते. त्याना राणीच्या गोळ्यांनी टिपले व झाशोवर आक्रमण करू पाह- 
णाऱ्या त्या गोऱ्यांची शरीरे धाडकन कोसळलो. त्यांच्यामागून ले. बोनस व फॉव्स , 

न आले, पुनः राणीच्या सैनिकांनी फेरी झाडल्या, पुनः फिरंगी खालो 
कोसळले. त्या बरोबर इंग्रजी गिड्या हादरल्या. गोऱ्या फोजला परतण्याचा आदेश 
देणारा बिगल वाजला. दगडा-दगडा आड लपून गोरे शिपाई माघार घेऊ लागले. 

या प्रसंगाचे वर्णन करताना लो. म्हणतो को प्ठ्टो हा नरकाधिपति ब 
कराल सर्पकेशी ग्रीक देवता फ्लूरी याच जणू इंग्रजी सेन्यावर तुटून पडल्या होत्या. 

मख्य दरवाजाने इंग्रजांना पिटाळून लावले गग फितुराने दक्षिणेकडील 
मोर्चा- दरवाजा शत्रूच्या स्वाधीन ग इंग्रज सैनिकांच्या झुंडीच्या झण्डी 
आत येऊ लागल्या द त्यांनी सशस्त्र व नःरस्त्र, बाल वा वृद्ध, स्त्री वा पुरुष, 
यांची कत्तळ करायला सुरुवात केली. 2.1 

ते दृश्य पाहताच महिषासुरमदिनीचे रक्‍त उसळून आले. अवघे पंधराशे 


निवडक सैनिक घेऊन ती किल्याखाली उतरली व नंगी समशेर घेऊन इंग्रजावर 


चच्ढ 


| अनुक्रमणिका | व निक र | वक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


इर नवभारत 


तुटून पडली. गोर्‍यामागे गोरा राणीच्या तलवारींनी कापला गेला. ते पाहून 
उरलेले गोरे सेनिक शहराकडे पळाले व घरे, विहिरी वगेरेंच्या आडोज्ञाने वंडुका 
चालवू लागले. 
राणीचे शौय पाहून सर्वानाच स्फुरण चढले. राजीचे अवघे पन्नास शिपाई 

पागांचे रक्षण करीत होते. ह्यू रोज साठ हजार सेन्यानिझ्ी झाशीवर बालन 
आलेला होता. पण राणीच्या पन्नास सेनिकापैकी प्रत्येकजण सारला गेला 
तेज्हाच इंग्रजांना यागा सर करता आल्या. 
परशुरामाचा पर्वतभेदी चाण 

ज्ञाशी इंग्रजांच्या सेनाससुद्रात बुडाली तेव्हा राणीने इंग्रज सैन्याची फ्ळौ 
फोडून काल्पीस पेशव्यांना जाऊन मिळण्याचा डाव रचला. सुमारे तोनज्ञे निव- 
डक स्वार बरोबर घेतले. पायात पायजमा, अंगात तारेचे चिलखत, कमरेस 
जंबिया व तलवार ब पाठीस रेशिमकाठो धोतराने दत्तकपुत्र दामोदर बांधलेला, 
अशा वेवात ती आपल्या जातिवंत घोड्यावरच आरूढ झालो, इंग्रजी फोज आडवी 
आल्हे तेव्हा “ हर हर महादेब ” गर्जना करीत ती तिच्यावर तुटून पडली. दर- 
च्यास बंदुकीच्या फंरी झाडून व जवळ येऊ धजावगणाऱ्यास तलवारीने कंठस्नान 
घालोत तो जी भरधाव निघाली ती एखादा बाण ढालोस भेदून बाहेर पडावा 
त्याप्रमाणे इंग्रजी फोजेची फळी फोडून पार झाली. 2 

मुज्य फौजेची फळो फोडून राणी पार गेल्यावर ले. बोकर पाझलागास 
निघाला. पग राणीच्या विद्युद्वेगी घोड्याने त्याला कित्येक सेल भागे टाकले. 
सकाळच्या प्रहरी राणी भंडीर नावाच्या खेड्यात पोचलो. तेथील महालकऱ्याने 
राणीचा सत्कार करून तिला भोजन दिले 

सकाळची न्याह्री उरकून पुनः काल्यीकडे घोडा पिटाळला तोच बोकरची 
तुकडी पाठीवर येऊन आदळलो. राणीजवळ अवघे पंधरावीस सेनिक उरले होते. 
बाकोचे शत्रूची फळी फोडून जपल्या प्राणप्रिय राणीचा प्राण वाचवण्यात पाल. 
तीथीं पडले होते, वा वाट चुकून अन्य मार्गाने गेले होते. बोकरला पाहताच राणी 
मार्गे फिरलो, तिची तरूनार विजेसारखी चमकलो. ब्रोकर घोड्यावरून खाली 
पडला. राजीचा प्रसाद मिळाल्यावर त्याने पाठलागाचा नाद सोडन ठ्लिः 
राणीने परत काल्पीकडे धाव घेतलो. सकाळपासून सुरू झालेली हौ घोडदं नड 
सध्यरात्लोपवत सतत सुरू होती. मध्यरात्री राणी सुखरूप काल्पीस पोचली. 
१०-१२ वर्षाचा मुलगा पाठीस बांधून तिने १०२ सैल अंत न 


> र कापले एवढेच 
हे तर वाटेत बोकरासारस्या योर्ध्याला पाणी पाजले ! * 


| अनुक्रमणिका | वियन 
ग मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ठ आणि त्याचे निन्दक ,६३े 


राणी सुखरूप पोचली पण तिचा विश्‍वासू सेवक, तिचा लाडका घोडा, 
राणी खालो उतरल्यावर धाडकन मूच्छ्ति पडला, कतंब्य्पात होईपयंत ते सके 


दोवंल्य प्रकट झाल्याशिवाय राहिले नाही ! ५७ सालच्या अनेक मानवदेहधार॑ 
देशद्रोह्य़ापेक्षा त्या मुव्या जनावराचे जीवन अधिक उदात्त होते ! 


काल्पी व ग्वाल्हेर 

पुढे हयू रोज काल्पीवरही चाळून आला. त्याला तोंड देण्यासाठी पेश- 
व्यांची सेना पुढे सरसादली. बिनीच्या ठुकडोने सरळ हल्ला झेला पण तिल 
मागून तोफांचा पाठिवा अपुरा पडल्यामुळे माघार घ्यावी लागली. हे पाऊन 
राणीने आपला घोडा पुढे घातला: तिचे केक्षरी घोडदळही मागोनाग आले 
झल्लाबातासारखा हा हल्ला क्षाल्यांन इग्रजाच्या उजव्या नाजनं कच खाल्लोव 

1 फोज पळू लागलो, मागे तोफखाना होला तो राणीच्या घोडदळावर 

ग ओळू लागला. पण चार भाडोन््यांच्या तोफांचे गोळे त्या स्वातंत्र्यदेवतेला 
डवणार काय ? ती बेधडक तोफखान्यावर चालून गेली. काहो गोलंदाज तिने 
कापून काढले. उरलेले तोफा सोडन पळाले 

पुढे छांतिकारकांचा मोर्चा ग्वाल्हेरवर वळला. शिदे स्वातंत्र्ययुद्धात सामील 
होतील असे पेशव्यांना वाटत होते. पण जयाजोराव शिदे आपली सारी फोज 
घेऊन आपल्या धन्याबरच चाळून आला. शिद्यांना जोडेराखणीतून मुक्‍त करून 
सिहासनावर बसवणारे पेशवे हे त्याला डात्रु वाटत होते व देज्ञाचे शत्रु फिरंगी 
हे त्याचे धनी झाले होते. 

जयाजी शिदे पेशव्यावर चाळून येत आहे असे पाहून राणीते 
आपले तीनशे सैनिक सिद्ध केले ब सरळ जयाजीराच शिदे व त्यांचे अंगरक्षक 
“ थालेघाटो ” यांच्यावर ती तुटून पडली. राणीचा हा हल्ला होताच जयाजी व 
त्याचे भालेघाटो, शेपुट दाबून पळाले, बाकीचे सारे संन्य पेशव्यांचा जयजयकार 
करीत क्रान्तिकारकांच्या तिश्याणाखाली आले. 
सूयेमण्डळ भेदिले 

__ उवाल्हेर सर झाले. आपल्या क्रांतीची ज्योत विझविली असे ह्यू रोजला 

वाटत होते, पण त्या क्रास्तीचा लहानसा स्फुल्लिंग राणीच्या रूपाने ग्वाल्हेरोवर 
पडला व तो ज्योत पुनः नव्या तेजाने धगधगू लागलो. 

ग्वाल्हेर सर केल्यावर इंग्रजी फोज ग्वाल्हेरवर चाळून येईपर्यंत पेज्नव्यांना 
पंधरा दिवसांची उत्त मिळाली होती. तिचा उपयोग सेन्याची शिस्त व सज्जता 


शध 


ञ 
ञ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६४. नवभारत 


वाढविण्यासाठी करावा म्हणून राणीने खडसावून सांगितले. पण पेदाव्यांनी 
राज्याभिषेकाचे उत्सव करण्यात व्यर्थ वेळ घालविला. राणीची दक्षता पेक्वव्यात 
नव्हतो. 
इंग्रज प्रचंड सन्य घेऊन "वाल्हेरवर चाळून आले. राणी त्यांच्याशी सामना 
देण्यास पुनः सज्ज झालो. पूर्व दरवाजाचे रक्षण करण्याची कासगिरी तिच्यावर 
सोपविण्यात आलो होती. इंग्रजांच्या बाजूने या आघाडीची जवाबदारी जनरल 
स्मिथवर होती. राणीने काझी व सुन्दर या आपल्या सल्यांना युद्धाचे पाठ दिले 
होते. से निक वेषात त्याही घोड्यावर आरूढ झाल्या. जनरल स्मिथने अनेकवेळा 
राणीच्या फळोवर हल्ला करेला. पण समुद्राच्या लाटा कितीही उसळल्या तरी 
पर्वतावर आदळून ओसरलात त्याप्रमाणे स्सिथच्या सैलिकांना पुनः पुनः मार 
खाऊन परतावे लागले. तेव्हा राणीचा परासव करण्याचा नाद सोडून त्याने 
आपल मोर्चा डुसरीकडे वळविला. 
राणीच्या ज्ञेवटच्या संगरलोलेचा वृत्तांत निडिचित नाहो. घोड्यावर स्वार 
होऊन ती ब तिची प्राणप्रिय सखी मुन्दर एका टेकडीवरून शत्रसन्याची टेहेळणी 
करीत असता फिरंगी गोळो छागून मरण पावल्या व सग भोवतारूच्या लोकांनी 
घाईने राणोचा दहनविधि उरकून घेतला असे रॉबर्ट हॅमिल्टन म्हणतो, उलट 
भॅक्फ्संनचा वृत्तांत प्रचलित वृत्तांताश्री अधिक जुळतो. प्रचलित वतांताप्रनाणे 
तिच्या सार्‍या सेन्याचा मोड झाल्यावर ब्रिटिज्ञ हुसार तिचा पाठलाग करू लागले. 
पुढे राणी ब सागे मुंदर घोड्यावर स्वार होत्या. सुंदर मागे पड लागली. तिल 
एका फिरंग्यांने गाठले “ बाईसाहेब मेले !! 07 म्हणून सुंदरची किका 
आलो. रागीचे हृदय कालवले, स्वतःच्या सुरक्षिततेची फिकोर न करता 
वळलो, सुंदरचे प्राग घेणाऱ्या फिरंग्याला तिने कंठस्नान घा 
घोडा पुढे फेकला. घोडा एका ओढ्याजवळ आला. राणीला ओढ्याच्या पलीकडे 
जायचे होते पण घोडा दुजला व ओढ्यावरून उडी न मारता तेथेच घुटमळ 
लागला. फिरंगो पाठोझी गन थडकले, तेव्हा राणी परत फिरलो. तिची तलवार 
म्यानातून निघालो. राणीची एक तलवार व फिरंग्यांच्या तलवारी अनेक. 
बेइबानराच्या सप्त जिव्हा स्वाततर्याच्या उमलत्या कलिकेला भ्रासू लागल्या. एक 
वार डोक्यावर लागला ब उजवा डोळा लोंब लागल छाती 
वा तिथे प्राण कंठाशी आले. पण वाही वा  जातोकर 
कला. प (त जमिनीबर कोसळली 
नाहो, घोड्यावरच पालथी बिलगून राहिलो, तो विश्‍वासू घोडा 
बाहेर घेऊन आला. जवळच एका गवताच्या गंजो 
देण्यात आला ! ! 


ळी ऐक 
ती मागे 
तके व पुनः देगाने 


1 तिला गर्दोतून 
वर तिला विधियुर्वक अग्नि 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ, वा. वि, मिराशी 
च्य त म, १ कळ 
कोल्हापूरच्या सहालक्ष्माच दुवाठय 
कोणी व केव्हा बांधले ? 


कोल्हापुर हे दक्षिण काशी म्हणून आज कित्येक शतके प्रसिद्ध आहे. 

तेथील महालक्ष्मीच्या देवालयाची गणना १०८ भारतीय ज्ञाक्तपीठांमध्ये केली 
जाते.' देवीभागवत पुराणात (७, ३८, ५-६ ) महाराष्ट्रातील प्रसुख ज्ञावत 
तीर्थांची गणना पुढील इलोकात केली आहे. 

कोलापुरं महात्थानं यत्र लक्ष्मी: सदा स्थिता । 

मातुः परं द्वितोयं च रेणुकाधिष्ठितं परम्‌ ॥ 

तुल्जापुरं तृतीयं ल्यात्‌ सप्तशडगं तथथेव च । 
- साकेंडेय पुराणातील देवीमाहात्म्यात (किवा सप्तशातीत) महाकाली, महा- 
लक्ष्मी आणि महासरस्वती अशी देवीची त्रिगुणात्मक तीन रूपे आणि त्यांनी 
महिषासुर, शुंभ, निशुंभ इत्यादी असुरांचा संहार करून केलेले देवादिकांचे 
रक्षण वणिले आहे. हे माहात्म्य निदान ख्थिस्तोत्तर आठव्या शतकापुर्वीचे आहे, 
कारण त्यातील एक इलोक हर्ष संवत्‌ १८९ ( ७९५-९६ ) च्या दधिमाता 
कोरीव लेखात उद्धृत केला आहे.' त्यापुर्वी काही शतके ख्िस्तोत्तर पाचव्या 
सहाव्या शतकापर्यंत त्याचा काळ असावा, हे पाजिटरचे भत ग्राह्य दिसते. 
बिदिशेजवळ उदयगिरि टेकडीतील एका गुप्तकालीन लेखात हादशभुजा 
महिषासुरमदिनी महालक्ष्मीची मति कोरली आहे. तिजवरून त्या देवीची 


१. दिनेशचंद्र सरकार यांचा श्ाक्तयीठांवरचा लेख ( जर्नल ऑफ दि रॉयल 
एहियाटिक सोसायटी ऑफ बेंगाल, व्हॉ. १४, पृ. ६९ ) _ 
२. पूर्वोक्त, पृ. १०३५ 
३. आमचे स्टडीज इत इंडॉलाजी, व्हॉ. २, पृ. २००- २०६ पाहा. 
४. विक्रम व्हॉल्यूम, पृ. ४११- १२. 
न. मा. ५ 


| अनुक्रमणिका | स्वविकी 
(व मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६६ । नवभारत 


पूजा निदान ख्थिस्तोत्तर पाचव्या शतकात प्रचलित होती असे दिसते. त्यापुर्वीचा 


निठ्चित असा पुरावा मात्र सध्या ज्ञात नाहो. 


त्यानंतर महालक्ष्मीची पुजा उत्तर व दक्षिण भारतात सवंत्र पसरलेली 
दिसते. प्रा. ग. ह्‌. खरे यांनी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीच्या देवळाचे सूक्ष्म निरी क्षण 
करून आणि त्यातील कोरीव लेखांचा अभ्यास करून असा निर्णय केला आहे 
कौ ते हके ९०० च्या पुर्वीचे असेल असे वाटत नाहो. फार तर गाभाराच थोडा 
प्राचीन (करके ८००) असण्याचा संभव आहे." पण त्यापूर्वीच्या शक संबत्‌ ७९२३ 


(सन्त ८७१ ) च्या राष्ट्रकूट नृपति प्रथम अमोघवषं याच्या संजान तास्रपटात 


तिचा उल्लेख खालोल इलोकात' आला आहे हेही त्यानीच दाखविले आहे. 

सर्प पातुमलो ददो निजतनुं जीमतकेतोः सुतः 

इयेनायाथ शिबि: कपोतपरिरक्षणार्थ दघोचोरथिने । 

ते$्प्येकेकमतर्पयन्किल महालक्षम्ये स वासां्गालि 

लोकोपद्रवद्षाश्तये स्म दिश्ति श्रौवीरनारायण: ॥ 

एकदा असोघवर्षाच्या राज्यात एका महान व्याधीचा फेलाव झाला. 

हजारो लोक मृत्युमुखी पडू लागले. तेव्हा ज्योतिष्यांच्या सांगण्यावरून अमोघ 
वर्बांने आपल्या डाव्या हाताची करंगळो महालक्ष्मी देवीला अर्पण करून तो लोको- 
पद्रव ज्यांत केला. या म्रसंगाला अनुलक्षून वरोल इलोक रचला आहे. त्यात 
म्हटले आहे को जीमूतकेतूचा पुत्र जीमूतवाहून याने एका सर्पाला वाचविण्या- 
करिता आत्मबलिदान केले. शिब्रि राजाने एका पारव्याला बाचविण्याकरिता 
बहिरी ससाण्याला आपले शरोर अपण केले, दधोचोनेही याचक इंद्राला तसेच 
स्वात्मार्यण केले. पण या बीरनारायण (अमोघवषं) राजाने एकेकट्या व्यवतीचे 
नव्हे तर आपल्या राज्यातील लाखो प्रजाजनांचे उपद्रवापासून रक्षण क रण्या- 
करिता आपल्या डाव्या हाताची अंगुली महालक्ष्मीला अपण केलो. 


या संजान ताम्रपटाचा काल दकसंवत ७९३ (सन ८७१-७२) आहे 
प्रस्तुत इलोकातोल उल्लेख कोल्हापुरच्या महालक्ष्मीचाच असला पाहिजे. कारण 
त्या काळो त्या नावाची दुसरो देवता राष्ट्रकूटांच्या सात्राज्यात प्रसिद्ध नव्हती 
त्याकाली तिची विझ्वेष प्रसिद्धी असलो पाहिजे, अर्थातच तिचे देवाल्यही 
५. ग. ह. खरे, महाराष्ट्राची चार देवते, पृ. ७६ श्लो. खरे यांनी हे देवालय 
कोणी बांधले याची चर्चा केली नाहो. 
६. एपिग्नाफिया इंडिका, व्हा. १८, पू. २४६, 


| अनुक्रमणिका | व निक | 
कळ मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


कोल्हापूरच्या महाल&मीचे देवालय ६७ 


त्या काळो अस्तित्वात असून ते लोकांच्या श्रद्धेचे व भक्‍तीचे प्रमुख पोठ झाले 
होते असे अनुमान करण्पास हरकत नाहो. तसे नसते तर राष्ट्रक्टांच्या सारख्या 
सहान सासाज्याचा अधिपति लोकोपद्रवनिवारणाथे आपली करांगुली तिला 
अर्पण करण्यास तयार होताना. अर्थातच त्यावेळी हे देऊळही अस्तित्वात असले 
पाहिजे तेव्हा त्याच्या कालाचो उत्तरमर्यादा सन ८७१ किवा नवव्या शतकाचा 
उत्तराध हो दिसते. 


महालक्ष्मीचे देवालय भव्य आहे. त्याला नंतरच्या काळात काही भाग 
जोडले असले तरो त्या त्रिकूट प्रासादाचे गर्भगृह व सभामंडप हे तरी प्राचीन 
होत यात संशय नाही. हे देऊळ बाहेरून तारकांकित ( ३81'-8119130१ ) 
असून त्याच्या बाहेरच्या नितीना तापस, सुरसुंदरो, नतिका वगेरेंच्य़ा 
सूर्तीनी सुशोभित केले आहे. नवव्या ते अकराव्या शतकात बांधलेली अशी 
देवालये विदर्भात मा्कोडी, कोकणात अंबरनाथ वगेरे ठिकाणी अद्यापि विद्यमान 
आहेत, त्यांमध्ये हे देवालय प्राचीन आहे. कारण याच्या सितीवर त्यांच्याइतके 
प्रतिमाप्राचुर्य आढळत नाही. 

अज्ली भव्य देवालये राजाश्रयाशिवाय बांधलो जात नसत. तेव्हा आठव्या 
-नवव्या जतकात ज्यांनी हे देवालय बांधले असेल असे महाराष्ट्रात कोण राजे 
राज्य करीत होते याचा आता विचार करू. 


प्राचीन काळी हा कृष्णाकाठचा प्रदेश कुंतल देशात अंतर्भूत होत होता. 
या प्रदेशाचा प्राचीन इतिहास बराचसा अज्ञात आहे. ख्शिस्तोत्तर २५० पर्यंत 
हा सातवाहनांच्या अमलाखाली होता. पुढे हा काही काळ वाकाटकांच्या व नंतर 
पुर्वकालीन राष्ट्रकूटांच्या ताब्यात गेला असे दिसते. या राष्ट्रकूटांची राजधानी 
मानपुर ( सातारा जिल्ह्यातील माण ) येथे होतो. त्यांना * कुंतलाधिपती 
म्हणत. हे राजे उत्तर भारतातील गृप्तांचे समकालीन होते. त्यांच्या दरबारी 
ह्वितीय चंद्रगुप्त-विक्रमादित्य याचा राजकवि कालिदास दूत म्हणून आला होता 
अज्ञी आख्यायिका राजशेखर, भोज, क्षेमेंद्र यानी उल्लेखिली आहे. तिची चर्चा 
आम्ही इतरत्र केलो आहे." 


खस्मिस्तोत्तर सातव्या शतकात हा प्रदेश बदामीच्या चालुव्यांनी जिकून 
घेतला. हितीय पुलकेज्लीने प्रथम यावर आपला भाऊ कुब्ज विष्णुवधंन याची 


७. संशोधन मुक्‍तावलि : सर '५, पू. १२६-१२३० 


| अनुक्रमणिका | ना 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामंडळ, वाई 


घट नबभारत 


नेमणूक केली होती.” पण पुढे त्याने त्यास वेंगीचे राज्य देऊन हा प्रदेश स्वतःच्या 
राज्यात समाविष्ट केलेला दिसतो. यानंतरचा या प्रदेशाचा इतिहास मात्र 
अद्याप बराचसा अज्ञात आहे. 

चालुक्यांच्या नंतर हा प्रदेश उत्तरकालीन राष्ट्रकूटांच्या अमलाखाली 
गेला असत! तो त्यांनी आपल्या सप्लाज्याच्या इतर प्रदेश्ञांप्रमाणे कोणा सामं- 
उच्या स्वाधीन केला असावा. पण त्याविषयी निश्चित माहिती आपणास नाहो. 
तथापि अनुनान करण्यास साधन आहे. 

कर्नाटकातील वनवासी- संतलिगे या भागात राज्य करणारा ईइवर 
नामक सिदवंशी सामंत ( ज्ञातवर्षे सन १६६५ व ११७२ ) आपले वर्णन 
* करहाटपुरवराधोड्वर ' ( करहाट- सध्याचे सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड-या 
श्रेष्ठ नगराचा अधिपती ) असे करतो.* याचा अर्थ तो त्याकाळी कऱ्हाड येथे 
राज्य करीत होता असा करावयाचा नसून त्याचे पुर्वज एका काळी करहाट येथे 
राज्य करीत होते असा केला पाहिजे. हे प्राचीन भारतीय इतिहासज्ञांसच माहीत 
आहे. दक्षिणेतील गुप्तराजे * उज्जयिनीपु रवराधीइवर ' कलचुरि राजे * माहि- 
ष्मतीपुरवराधीइवर ', कोकण व कोल्हापूरचे शिलाहार राजे ' नगरपुरवरा- 
धीइवर * असे स्वतःचे वर्णन करतात तेव्हा त्याचा अर्थ असाच करावा लगतो 1 
तेव्हा सिंदराजेही एके काळो दक्षिण महाराष्ट्रात करहाट ( कऱ्हाड ) 
राज्य करीत होते असे अनुभान करता येते. 

पण अक्ला अनुमानाला काहो उपोद्दलक प्रमाण आहे काय ? असा प्रश्‍न 
उपस्थित होतो. त्याचा विचार आता करू. 

पुष्कळ वर्षांपुर्वी एका ताम्ापटाचा एकच पत्रा खानदेशचे गो. कृ. 
चांदोरकर यांना मिळाला होता. तो सध्या धुळ्याच्या राजवाडे संशोधन मंडळात 
ठेवला आहे. त्याच तास्रपटाचा टइुसरा एक पत्रा पुप्याच्या भारत इतिहास 
संशोधक मंडळात आहे. तो कोठे सापडला माहीत ना 
किवा चार पत्र्यांचा असाबा, पूर्वोक्त दोन पत्र्यांवर त्य 
भाग कोरला आहे. त्यापुर्वाचा भाग आता अगोदरचे 
ज्ञात नाहो. 


येथे 


ही. मूळ ताम्रपट तीन 
1 तास्रपटाचा शेवटचा 
प्न गहाळ झाल्यामुळे 


८ याचा आरंभीचा तामापट सातारा येथे सापडला आहे त्यावरून त्याच्या 
4 डी ९ न्या 

अमलाखाली सातारा-पंढरपुर हा प्रदेश होता असे कळते ज. आँ 

बा. ब्रॅ. ए. सो. व्हॉ. ३ पू. ११. की 


१. पालि, संस्कृत, अंड ओल्ड्‌ कॅनरीच इस्स्क्रिप्कान्स , क्र. ११९ 
0. ् 9. 


| अनुक्रमणिका | न ळर, 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 44%... 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीचे देवाल्य ६९ 


सुमारे बत्तीस वर्षापूर्वी सध्या उपलब्ध असलेल्या दोन पत्र्यांचे संपादन 
डॉ. मो. गं. दीक्षित आणि आह्यी एपिग्नाफिया इंडिका, व्हा. २५, पू. १६ ४- 
१७१ मध्ये केले होते. हा ताम्गपट अपुर्ण असला तरी प्रस्तुत विषयाच्या 
विवेचनाच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. 


हा ताम्रपट सिदवंश्ी आदित्यवर्म्याने जुन्नि नगरमध्ये वास्तव्य असताना 
सध्यदेशातून आलेल्या नवशिव नामक व्हग्वेदी ब्राह्मणाला दिला होता. त्यांत 
त्याते त्या ब्राह्मणाला रामतीथिका-८४ विभागातील पंगरिका नामक मोठ्या 
गावात अन्तभूत झालेले किणिहिका गाव डाक संवत्‌ ८८७, क्रोधन संवत्सर, चेत्र 
अमावास्येला झालेल्या सूयंग्रहूण प्रसंगी दान दिल्याच! निदेश आहे. हा कालो- 


ल्लेख वरोबर जसतो. गतःऱक संवत्‌ ८८७ ला क्रोधन संवत्सर होते. त्या वर्षो 


चैत्र अमावाल्येस सुयंग्रहणही होते. त्याची इंग्रजी तारोख ६ माच सन ५६५ अशी 
येते. 

हे दान देणारा आदित्यवर्भा हा सिदवंशी होता. प्रस्तुत ताम्रपटात त्याचा 
पिता मुंज आणि आजा भीम यांची नावे आली आहेत. त्यापुर्वीची त्याच्या पुर्व- 
जांची नावे प्रस्तुत ताम्रपटाचे अगोदरचे पत्रे गहाळ ज्ञाल्यामुळे सांगता येत 
नाहीत. आदित्यवर्म्याचे वणन त्याने पंचमहाशन्द प्राप्त करून घेतले होते, तो 
सहासामन्त होता, तो फणीर्धवं्यात ( नागवंश्ात ) जन्मला होता, त्याचा ध्वज 
सुवर्णंसिहांकित होता असे केले आहे. 


प्रस्तुत ताम्रपट नक्की कोठे सापडला हे माहोत नसले तरी त्यांत उल्ले- 
खिलेल्या किणिहिका गावाच्या सीमा सांगताना लयणगिरि आणि इंद्रनदी 
यासा उल्लेख केला आहे त्यावरून त्यात निर्दिष्ट क्वेलेली स्थाने निश्चित 
करता येतात. हो इंद्रनदी हणजे पुणे तालुक्‍याच्या उत्तरेस वाहणारी इंद्रायणी 
होय. दान दिलेले किणिहिका गाव हे शेलारवाडो जवळचे किन्हई गाव 
होय. त्याच्या पश्चिमेस कांहो लेणी असलेली टेकडी आहे. तोच प्रस्तुत 
तास्रपटात उल्लेखिलेला लयणगिरि, प्रस्तुत तास्रपट देताना ज्या जुत्निनगरात 
आदित्यवर्म्याचा मुक्काम होता ते सध्याचे जुक्षर. या स्थलनिश्‍चयावरून प्रस्तुत 
ताम्रपट देणारा सिदवंशी राजा आदित्यवर्मा हा पदरचिम महाराष्ट्रात पुर्णे- 
सातारा-कोल्हापूर या भागावर राज्य करीत होता हे उघड आहे. तो 
आपणास महासामन्त म्हणवतो. तो तत्कालीन राष्ट्रकूट सस्राट तृतीय कृष्ण 


याचा मांडलिक असावा. 


| अनुक्रमणिका | विव 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


प्रस्तुत ताम्रपटात या सिद राजाच्या राजधानीचा निदेज्ञ नाही, पण 


सिदराजांच्या * करहाटपुरवराधीइवर ' या बिरुदावरून तौ बहुधा करहाट येथे 
असावी. 


प्रस्तुत तास््रपट सन ९६५ चा आहे. त्यात त्या काळी राज्य करणाऱ्या 
आदित्यवर्म्याच्या दोन पुवंजांचा निदेश आहे. अगोदरचे पत्रे गहाळ झाल्या- 
मुळे त्यापुर्वी किती पिढ्य! हे राजे तेथे राज्य करीत होते, ह समजण्यास 
मार्ग नाही. तथापि ख्स्तोत्तर नवव्या-दहाव्या शतकात यां भागात त्यांचे 
"राज्य होते यात संशय नाही. बाच कालात कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीचे देवालय 
सुप्रसिद्ध होते हे आम्हो मागे राष्ट्रकूरनेपती प्रथम असोघवर्ष याच्या संजान 


ताम्रपटावरून दाखविले आहे. तेव्हा ते देवाल्य करहाट- ( कऱ्हाड ) च्या 
कोणा सिदवंश्ी राजाने आठव्या-नवव्या शतकात बांधले असावे असे अनमान 


केल्यास ते बहुधा चूक होणार नाही. 

या सिदवंश्ञाचा आणखी एक, झक संवत्‌ ९३३ चा, ताम्गरपट जभ्भर 
जवळ नारायणगाव येथे सांपडला होता असे डॉ. मो. गं. दोक्षितांनी मला 
कळविले होते. वण तो त्यांनी कोठे प्रसिद्ध केला माहित नाहो, तो कोणाच्या 
संग्रही असल्यास त्यांनी तो प्रसिद्ध करावा. कदाचित त्यायोगे प्र 


ह स्तुत प्रश्‍नावर 
जास्त प्रकाश पडेल. 


शि शक संवत्‌ ९३३ नंतर लोकरच या सेद्रक वंज्नाचे कऱ्हाडहून उच्चाटन 
झालेले दिसते. यानंतर शरिलाहारांनी हा प्रदेश जिकून कऱ्हाड येथेच आपली 
राजधानो केलो. या वंशातील माररालह नामक हाताच्या (सुमारे सन १०५ ०- 
४१ तप्टला नामक. ्रत्यत तुंवर कन्येच्या करहार येथे झालेल्या स्वपंवरांचे 
उत्कृष्ट वर्णन विल्ह्ण कवीने आपल्या विक्रमांकदेवचरितात (सर्ग८व९) 
मीन. आ स्वयंवरात तिने उत्तरकालीन चालुव्य सम्राट विक्रमादित्य” याला 


त्यानंतर शिलाहारांना आपलो राजधानौ करहाटहून कोल्हापुरला 
नळ धा लागलो. यानंतरचे त्यांचे सव कोरोव लेख कोल्हापुरच्या आसमम्तात्‌ 
_सापडले आहेत. ते कोल्हापुरच्या महालक्ष्मीचे उपासक होते. आपणांस श्रीमहा- 


१०. विल्हणाने श्रिलाहार 
ह्‌ हार राजाचे नाव न देता त्याचे * करहाटपति ? असे 


वणन केळे आहे. तथापि त्याच्या कालावरून तो मार्रासह्‌ असावा. 


शि (11 
अनुक्रमणिका 
क्क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे वि 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


कोल्हापूरच्या महाल्मीचे देवालय ७९ 


लक्ष्मीचा वरप्रसाद प्राप्त झाला आहे. ( श्रीमहालक्ष्मोलब्धवरप्रसाद ) असे ते 
सोठ्या दिमाखाने आपल्या अनेक ताम्रपटात सांगतात, सन १२१३ च्या 
सुमारास शिलाहार वंक्नी हरितीय भोजाचा उच्छेद करून यादव नृपति सिघण याने 
कोल्हापुरास आपला अंमल बसविला. त्याचा कोरोव लेख श्रीमहालक्ष्मीच्या 
देवालयात विद्यमान आहे. 
असा हा श्रीमहालक्ष्मीच्या देवालवाचा प्राचीन इतिहास आहे. वरील 
विवेचनावरून कोल्हापूर येथील महालक्ष्मीचे देवालय निदान इ. स. नवव्या 
शतकाइतके प्राचीन असून ते बहुधा करहाट ( कऱ्हाड ) येथील कोणा सिद 
राजाने बांधले असावे असे अनुमान करता येईल. यापेक्षा जास्त निश्चित 
विधान सध्या तरी करता येणे शक्य दिसत नाही. 
क > & 


११. महालक्ष्मीच्या देवळातील सिघणाचा लेख शक संवत्‌ ११४० ( संन 
१२१८-१९ ) चा आहे. महाराष्ट्राची चार देवते, पृ. ४२. 

१२. ते देवालय ख्थिस्तोत्तर सहाव्या शतकात कोणा कर्ण नामक राजाने 
वांधले या प्रा. कुंदणगारांच्या मताचे खंडन प्रा. ग. हु. खरे यांनी उत्तम 


प्रकारे केले आहे, पूवोक्त, पृ. ६२ इ. 


9 
| 
$ 
"१ 


छि, 


८0४२९७२४०७ १०५): .-१०७ १८% ४८% >५-0%>५-७> 


शि 


9 


क काकोळ ! इतिहास आणि तत्त्क्क्ताव भं 


१९.0 ६ 
इ७-४९ ४७३ 


क - लेखक - क 
हि प्रा, सदाशिव आठवले 


& किं. ३ रु. 
मिळण्याचे ठिकाण - | र 
श चिटणीत , प्राज्ञषपाठक्याळा संडळ, बाइ. 


१९% ८७ 


[ जि. सातारा ] 


(९५७ 


(ह) 


(.0) 24 9८४८२९५८१९ % ८५६२९ ५८२७ ५८३४००१ ५6) 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. के. बा. आपटे 
भगवदूगीता : मोक्षमागांचे विवेचन : शः 


ज्ञानयोग 


उपनिषदांनी ज्ञान हे मोक्षाचे साधन आहे, असा डिडिम पिटला. ' ज्ञानाद्‌ 
सोक्ष: ! हे उपनिषदांचे ब्रौदवाक्य आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाहो. ज्ञानाला 
दिले गेलेले हे महत्त्व भगवद्गीतेने डावललेले नाहो. भगवद्गीतेमध्ये जेथे अनेक' 
यज्ञांचे उल्लेख येतात तेथे ज्ञानयज्ञाचा उल्लेख ( ४.२८) भगवदृगीतेने केलेला 
आहे. भगवद्‌गीतेच्या मते, द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञानयज्ञ हा श्रेयस्कर आहे (श्रेयान्‌ 
पेव्यमयाद्‌ यज्ञाद्‌ ज्ञानयज्ञ: परंतप । ४.३३ ) तसेच, मोक्षाला नेणारी* जी देवी 

संपत्‌ तिच्यामध्ये * ज्ञानयोगव्यवस्थिति ! आहे (१६.१). 
मानवाचे अंतविश्‍व तसेच बाह्य विश्व हे त्रिगुणात्मक आहे. प्रत्येक वस्तु 
सात्विक', राजस किंवा तामस यापैकी कोणत्यातरी एका प्रकारात मोडते. याला 
ज्ञानही अपवाद नाहो. ज्ञान हेसुद्धा सात्त्विक, राजस आणि तामल असे तीन 
प्रकारचे आहे (ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदतः| १८.१९). जे अल्प असून, 
तत्त्वाथ न जाणता, एकाच कार्याच्या ठिकाणी जणु ते संपुर्ण आहे या बुद्धीने जे 
अकारण आसक्त असते, ते तामस ज्ञान होय (१८.२२ ). सर्वे भतांमध्ये पृथक 
प्रकारांनी अनेक भावांना जे पृथकूपणे जाणते, ते राजस ज्ञान होय (१८.२१). 
विभवत असणाऱ्या सर्व भूतांत जे ज्ञान अविभक्त, अव्यय असा एक भाव 
पहाते, ते ज्ञान सत्त्विक होय ( १८.२० ). राजस आणि तामस हो दोनही 
_सञाने परमाथंदृष्टया त्याज्य आहेत; तिसरे सात्त्विक ज्ञान जरी बरेचसे 
१ यज्ञांचे बाबतीत भ. गी. ने सांगितलेली पुढील गोष्ट लक्षात ठेवावी :- 
अनेक प्रकारचे यज्ञ ब्रह्माचे मुखात ( मुखापर्यंत ) पसरलेले आहेत; ते 
सवं कर्मामुळे साध्य आहेत, असे जाणणारा माणूस मोक्ष मिळवितो. (४.३२) 

२ देवी संपद्‌ विमोक्षाय । १६.५ 


३ के. वा. आपटे भगवद्गीता: त्रिगुणविचार, जनंल ऑफ शिवाजी युनिव्ह- 
सिटी, खंड ५, १९७२ पहा. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७ शि. 
द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाड 


भगवबदूगीता : मोक्षमार्गाचे बिवेचन ७३ 


उपयोगी पडणारे असले, तरी शेवटी त्याच्याही पलोकडेच जावयाचे आहे. 
याचे कारण असे :- सत्त्वगुणाने ज्ञान प्राप्त होते ( सत्त्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌ । 
१४.१७ ). सत्त्व या गुणाची जेव्हा वृद्धि होते, तेव्हा ज्ञान हाती येते 
( १४.११ ) . पण सत्त्वगुणाने प्राप्त होणारे सुख आणि ज्ञान यांचा संग मात्र 
बंधनव्हारक आहे. ( तत्र सत्त्वं... सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेंन चानघ | 
१४.६ ), म्हणूनच या त्रिगुणी ज्ञानांच्या पलीकडचे मोक्षोपयोगी ज्ञान 
आवदयक ठरते. निराळ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, त्रिगुणी ज्ञाने हो व्यवहार 
- निगडित आहेत; आणि सत्तत्त्वाबद्दलचे ज्ञान हे मात्र सोक्षदायक आहे. 
ज्ञानाचे महत्त्व 

संसारातून सुटका करून मोक्षाची प्राप्ति करविणारे ज्ञान हे अत्यंत 
महत्त्वाचे आहे आणि केवळ ज्ञानयोगातच ज्ञानाला महत्त्व आहे असे नाही, 
तर कर्मयोग व भक्तियोग यामध्येही ज्ञानाला महत्त्वपुणं स्थान आहे, असे 
सगवद्गीतेचे सांगणे आहे. 

केवळ अभ्यासापेक्षा ज्ञान है श्रेयस्कर आहे ( श्रेयो हि ज्ञानमश्यासात्‌ । 
१२.१२ ). ज्ञानासारखे पवित्रकारक या जगात दुसरे काहोही नाहो(नहि 


ज्ञानेत सद्य पवित्रमिह विद्यते । ४.३८ ). अत्यंत पापी साणूससुद्धा ज्ञानरूपी 
ह ( अपि चेदलि पापेभ्य: सर्वेभ्यः पाप- 


नोकेले पापरूपी समुद्र ओलांडून जातो स 
छृत्तमः। सर्व ज्ञानप्लवेनंव वृजिनं संतरिष्यसि | ४-२६ १, . झानामुळे ज्यांचे पाप 
घुऊन गेले आहे, त्यांना (या जगात ) पुनरावृत्ति म्हणजे जन्ममरणचक्त म्हणजे 
बंध नाहो ( गच्छन्त्यपुनरावृत्ि शाननिर्धतकल्मघा: । ५.१७ )- एकदा का ज्ञान 
प्राप्त झाले की मग पुनः मोहाची बाधा होत नाह! ( यज्ज्ञात्वा न पुनसोहमेवं 


साध्य करून घेतलेला माणूस योऱ्य काळाने ज्ञान प्राप्त 
कर्मयोगाने कर्माचा संन्यास केलेल्या व ज्ञानाने 
संदाय दर केलेल्या, अद्ना माणसाला कर्मे बंधनकारक ठरत नाही (४.४१). 
तसेच :- ज्ञानी भवत ईइवराला प्रिय असतो (७.१७), ज्ञानी भक्‍त हा 
ईववराचा आत्माच आहे ( ७-८ ). ईृवराच्या विभूति आणि योग तत्त्वतः 
जाणणाऱ्याला अविकंप असा ( भकक्‍्ति- ) योग नि:संशय प्राप्त होतो 
(१०.७). भवतांना बुद्धियोग देऊन (१०-१०), त्यांचे अज्ञान ईश्‍वर दूर 
करतो (१०.११). जो इदवराला जाणतो, तो ईश्‍वराची भक्ति करतो 


(१५.१९). 


४ उदा. कमंयोग स 
करून घेतो (४.३८ )- 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ठ नवभारत 


यास्यसि पाण्डव । ४.३५). सव कर्मे ज्ञानामध्ये परिसमाप्त होतात ( सर्व कर्मा- 
त्ह्िळं 'फा्थे जाते फररिस्स्फाप्यत्रे) ५.33 )_ क्रानरफरी अग्नि ज्क कमे ्व्क्त्क्य् 
करून टाकतो ( ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतते तथा । ४.२७). 
विज्ञानासहित ज्ञा प्राप्त" झाले को मग या जगात जाणून घ्यावयाचे (ज्ञातव्य) 
असे काही उरतच नाही ( यज्ज्ञात्वा नेहभूयोष्न्यद्‌ ज्ञातव्यमवश्रिष्यते । ७.२). 
विज्ञानासहित ज्ञानाची प्राप्ति ज्ञालो' को अशुभ अज्ञा संसारातून सुटका 
होते ( ज्ञानं बिज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेध्शुभात्‌ | ९.१ ), ज्ञानातील 
उत्तम ज्ञान जाणून, सुनिजन परासिद्धीला-मोक्षगतीला जातात (यज्ज्ञात्वा सुनय: 
सर्वे परां सिद्धिमितोगता: १४. १) . ज्ञानाचे साहाय्याने ईशवराज्ी साधर्म्य पाव- 
लेले लोक विठववाच्या उत्पत्तीचे वेळी पुनः जन्माला येत नाहोत आणि ताहजि- 
फच प्रलयाचे वेळी व्यथित होत नाहीत (इदं ज्ञानमुपाशित्य मम साधम्यंसागता: । 
सर्गेडपि नोपजायम्ते प्रल्ये न व्यथन्ति च | १४, २ ). कारण ते जन्मसरणाच्या 
फेऱ्यातून सुटलेले आहेत. 
ज्ञानप्राप्तीसाठी आवऱयक शुण 

ज्या ज्ञानाने या संसारातून सुटका होऊन अक्षय्य सुख मिळते, ते ज्ञान काहो 
सहजासहजी मिळण्यासारखे नाहो. हे ज्ञान प्राप्त होण्यास पुढे सांगितलेले” गुण 
अंगी बाणावे लागतात:- (१) अमानित्व- गर्व नसणे: आत्मश्‍लाघा न करणे 
(शंकराचाय) : थ्रेष्ठांची अवधारणा न करणे (रामानुजाचार्य), (२) अदंभित्व- 
दंभावा अभाव; स्वधमं-प्रकटीकरणाचा अभाव. (३) आअहिस!- प्राण्यांना 
पौडा न देणे. (४) क्षान्ति-क्षमा; दुसऱ्यांनी अपराध केला तरी चित्ताचे नि्वि- 
कारत्व राखणे (नीलकंठ); दुष्टांचा अतिक्रम सहन करणे ( पुरुषोत्तम ). (५) 


आर्जव- सरळपणा, प्रजुता. (६) आचार्योपासन- सद्गुरूंची सेवा करणे. (७). 


शोच- काया, वाचा आणि मन यांचो शुद्धता (रामानुज ). (८ ) स्थेय- 
अध्यात्मद्लास्त्रात सांगितलेल्या गोष्टोंचे बाबतीत निचलता ( रामानुज ) ; 
सोक्षमार्गावर ल्थिरपणे रहाणे (हंकर) (९) आत्सविनिग्रह- देह, इंद्रिये 
इत्यादींच्या प्रसारास अटकाव करणे ( नीलकंठ ); आत्मवस्तु सोडून वतर 


५ याचा संबंध ७.४-३० कडे आहे. 

६ याचा संबंध राजविद्या -राजगृह्य (अ. ९) याकडे आहे. 

9 या गुणांची यादी १३.७-११ या इलोकात आहे. टोकाकारांनी दिलेल्या 
स्पष्टीकरणाच्या आधारे या गुणांचे विवेचन येथे केलेले आहे. 


| अनुक्रमणिका | स्दविव 
5 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


भगवदूगीता : मोक्षमा्गांचे विवेचन ७५ 


वस्तूपासून मन परावृत्त करणे ( रामानुज) (१०) इंद्रियार्थेषु बेराग्यमु- शब्द, 
स्पर्ष, इत्यादि इंद्रियविषयांच्या ठिकाणी वराग्य. (११) अनहुंकार- अहंकाराचा 
अभाव. (१२) जन्ममृत्यु जरा व्याध्रि- दुःखदोषानुदर्शन- शरीर आहे तोपर्यंत 
जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि यांचे दुःखरूपी दोष चुकत नाहीत, है दृष्टोपुढे ठेवणे. 
( रामानज ) (१३) असव्ति- भासक्ित नसणे; आत्म्याखेरीज इतर पदार्थाचे 
ठिकाणी आसक्ति नसणे (रामानुज). (१४) युनवातयदा मर्तापिव्यग 
पुत्र, इत्यादि सुखी झाले असता. आपण सुखी-दुःखी कयी असे त क 
वेंकटनाथ ब्रह्म) : पुत्र. इत्यादींच्या ठिकाणी अति आसक्ति ह क 
(१५) इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यं समचित्तत्वलू- च्य गज्या फ ग ता 
चित्ताची समतोलवृत्ति कधीही ल सोडण, (१६) मयि 
चानन्ययोगेन अव्यभिचारिणी भकतिः - ईईवराच्या जिकाधी, करक 
स्थिररूपा अश्शी अव्यभिचारी भवित. (१७ ) विविरतवेशसेविर्व- शरातिर त 
प्रदेशी असणे: विविक्‍त म्हणजे शुद्ध म्हणज चित्ताला लक ळी 
स्थानात असणे ( वेंकटनाथ ब्रह्म) ( कक, गाहुतर्तीहि ग २) कात. 
समहात रहाण्याची आवड नसणे ( वैकटनाच ब्रह्म 2" ळी पिनक क बली; 
नित्यत्ब - आत्मज्ञाननिळा ( रामानुज ) ऱ् १०) केन ओ ती विचार 
ज्ञानाचे जे उ्दिष्ट- अविद्येची निवृत्ति आणि आमना व्य जग्य होह 
करणे ( नीलकंठ ). हे गुण असल्यास, ज्ञानाची सुलभपण १ 


प्राप्त झाल्या असता, 


ममा अज्ञानाने ज्ञान झाकाळून जाते व स्पाभुळ प्राणी मु ळा 
( अज्ञानेनावतं ज्ञानं तेल सह्यान्ति जन्तवः। ५. १५ ) हू न) कता न्ह्‌ ज्ञ 1 

८: टाकले जाते. म्हणून कामाचा त्याग केला पाहिजे ('जहि शत्रु सहा 
बागात टा ल्य । ३४३), कारणतो ज्ञान-विज्ञानाचा नाश करतो 
या त र ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ । ३.४१ )- हाळ रडा 
त्यांचे बाबतीत सूर्याप्रमाणे ते ज्ञान पर. ( तह रीड १. अकारिंपति :पेल 
न्नीकलिती नाशितमात्मन: । तेषामादित्यवज्ज्ञान प्रका र्‌ 
'तु तदज्ञानं येषां , 


परम्‌ ॥ ५.१६). 


८ आवतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो 
च॥ ... एवेविमोहयत्येष ज्ञा 


नित्यवेरिणा । कामरूपेण कौमन्तेय दुष्पूरेणानलेत 
नमावत्य देहिनम्‌ ॥ २.२९-४० 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७६ नवभारत 


ज्ञान कसे प्राप्त होते ? 
ज्ञानाचा लाभ होण्यास' तत्परता, इंद्रियसंथस आणि श्रद्धा ह्या गोष्टो 
आवद्यक आहेत ( श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेस्द्रिय: । ४.३९ ). श्रद्धार- 
हित अक्का संशयी माणसाला ज्ञानाचा लाभ होत नाहो. अज्ञानी, श्रद्धारहित व 
संशयात्मा असा जो मनुष्य आहे त्याचा नाह होतो; संशयात्म्याला छुख मिळत 
नाही; त्याला इहलोकही नाहो” व परलोकही नाहो. म्हणून अज्ञानाने उत्पन्न 
होणाऱ्या संशयाचा ज्ञानरूपी खडगाने छेद केला पाहिजे (४. ४२). 
ज्ञान मिळविण्यासाठो एवढीच सिद्धता पुरी पडत नाहो. साक्षात्कारी पुरुष 
अथवा अनुभवी तज्ज्ञ यांचे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन व उपदेज्ञ हे अत्यावडयक आहेत. 
आणि प्रणिपात, परिप्रश्‍न व सेवा या साधनांनी तत्त्वदर्शी पुरुषांचेपासून ज्ञान 
प्राप्त करून घेतले पाहिजे ( तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति 
ते ज्ञातं ज्ञानिस्तत्त्वर्दाशन: || ४. ३४ ). 
कोणते ज्ञान सोक्षदायक ? 

व्यावहारिक ज्ञान किंवा या जगातील पदार्थाविषयीचे ज्ञान हे परमा- 
थि दृष्टीने निरपयोगी आहे. तर या जगाचे जे अंतिम तत्त्व किंवा 
सतत्त्व, त्याविषयीचे जे ज्ञान आहे तेच मोक्षप्रद आहे. भगवद्ंगीतेने अनेक* 
सत्तत्त्वांचा निदेश केला आहे. त्यामुळे पुढील प्रकारच्या सत्तत्वविषयक ज्ञानाने 
सोक्षप्राप्ति होते, असे भगवद्गीतेचे सांगणे आहे :- 

१) प्रकृतिपुरुष ज्ञान- पुरुष आणि गुणांसह प्रकृत्ति यांना जो जाणतो, 
त्याला पुनर्जन्म नाहो, त्याला मोक्षाचा लाभ होतो. ( य एवं वेत्ति पुरुषं 
प्रात च गुणे: सह । सवंथा वर्तमानो$पि न स भूयो$भिजायते || १ ३.२३ ). 
२) आत्मज्ञान- काहोजण ज्ञानपोगाने (सांख्य) आत्म्याला* पहातात. आत्मा 
गुणांच्या पलीकडे आहे व तो त्याहून श्रेष्ठ आहे हे ज्ञान ज्याला होते, तो 

_ईइवरभाव* प्राप्त करून घेतो. (१४.१९) ३) ब्रह्मज्ञान- ब्रह्मवेत्ता गरह्मामध्येच 
९ हे ज्ञान प्राप्त होताच लोकरच परा श्यांति -मोक्ष- प्राप्त होते (४.३९) 
१० अज्ञश्‍चाश्रह्धानइच संशयात्मा चिन$यति । कि 
नायं लोको$स्ति न परो न सुखं संज्नयात्मान: ॥ ४.४० 
११ करे. वा. आपटे, भगवद्गीता: सत्तत्त्व, जोवनविकास, डिसेंबर १९६ 
१२ ध्यानेनात्मनि पद्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । न 
अन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगेण चापरे || १३.२४ 
१३ कारण ईइवरच आत्मा आहे ( अहमात्मागुडाकेश । १०.२० ) 


४ पहा. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


'भगबदूगीता : मोक्षमार्गाचे बिवेचन ड्छ 


रहातो ( ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: । ५.२० ) ब्रह्म हे ज्ञेय आहे; ते जाणल्यावर 
असूतत्वाची- सोक्षाची- प्राप्ति होते. ( ज्ञेयं यत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यासि यज्ज्ञात्वामृतम- 
उनुते । १३२ १२) ४) क्षेत्रक्षेत्रज्ञज्ञान- क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यामधील भेदाचे ज्ञान 
जे ज्ञानदृष्टीने पहातात आणि भूतप्रकृतिमोक्ष जाणतात, ते पर पदाप्रत* 
जातात | भतांची प्रकृति म्हणजे अविद्या, तिचे अभावीकरण ( दांकराचायं ) 
किवा भूतांच्या आकारात परिणत झालेल्या प्रकृतीपासून सुटण्याचा उपाय 
( रामानुज ), असे अर्थ भूतप्रकृतिमोक्ष शब्दाचे दिले जातात .. ५) 
इइवरज्ञान*-- ईइवराचे ज्ञान झाल्याने मोक्षाचा लाभ होतो. ईइ्वर हा अज 
अनादि आणि सर्व लोकांचा महेइवर आहे. हे जो शहाणा माणूस जाणतो, तो 
सर्व पापातून” (तसेच पुण्यातूनही) मुक्‍त होतो. ईश्‍वराला कर्माचा बंध नाहो; 
ईइवराची आसवित कर्माच्या फळात नाही; अशाप्रकारे ईश्वराला जो जाणतो, 
तो कर्मानी वद्ध होत नाही ( न सां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । इति 
मां योईमिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते|| ४. १४). ईइवराचा दिव्य असा जन्म 
आणि कर्म जो तत्त्वतः जाणतो, तो या देहाचा त्याग केल्यावरही पुनजंन्म न 
घेता, ईइवराप्रत जातो (जन्मकर्भच मे दिव्यमेवं यो घेत्ति तत्त्वत: | त्यकत्वा 
देह पुनर्जन्म नेतिमामेति सोर्जून | ४- ९ ) ईइवर हा यज्ञ व तप यांचा भोक्ता 
आहे; तो सर्व लोकांचा महेश्वर असून सर्वं भूतांचा मित्र आहे. हे जाणून शांति 
प्राप्त होते. ( भोवतारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेइवरप्‌ । सुहूदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा 
मां झांतिमृच्छति ॥ ५,२९ )- राग, भय आंणि कोथ यानी रहित, ईश्‍्वरमय 
झालेले. ईइवरावलंबी, आणि ज्ञानरूपी तपाने पावन झालेले लोक ईइवरभाव 


प्राप्त“ करून घेतात. 


--- >>> ) *._ 
१४ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । भूतप्रकृतिमोक्षं च ये बिदुर्यान्ति ते 


परम ॥ १२.३४. सर्व क्षेत्रामध्ये ईश्वर हा क्षेत्रज्ञ आहे (१३. २) 

१५ काही लोक ज्ञानयज्ञाने ईश्वराची पुजा आणि उपासना करतात ( ९.१५). 
सर्वे क्षेत्रात ईइवरच क्षेत्रज्ञ आहे, हेंही जाणले पाहिजे (१३.२). 

१६ तसेच :- ब्रह्मभूत झालेला पुरुष तत्त्वत: ईइवर ल । गह व वढा 
आहे, हे जाणून मग ईइवरात पकशा करतो ( १८.५५ ). अनेक जन्मांचे 
शेवटी ज्ञानी भक्‍त ईइंवराप्रत जातो (७.१९ ) त. सहित ज्ञान झाले 
साही, तर इतर देवतांचे भक्‍त च्युत होतात (९.२४ ). 

१७ यो मामजमनादि च वेति लोकमहश्‍वरन । 
असंभढ: स मत्येंषू स्वपापेः प्रसुच्यत ॥ ही 

१८ वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता: र 
बहुबो झञानलपसा पूता मऱद्वावमागता: | ४६० 


3. 4 4 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


ग्रथपरिचय- 


' संस्कृत ' व्याख्या'कारांवी नाटकसमीक्षा' ! 


डॉ. त्र्यं. गो. माईणकर यांचा ' नाटयक्षास्त्रांतील संघि व संध्यंगे * या 
संबंधी एक प्रबंध १९६० साली इंग्रजीतून प्रतिद्ध झाला. या विषयाचा अभ्यास 
करताना संस्कृत नाटकांतून संधि व संध्यंगे ! यांचा नाटयविकासात कसा 
प्रयोग केला आहे, हे पाहण्याकरिता त्यांनी संस्कृत नाटकांवरील प्रसिद्ध 
' व्याख्या ) कारां- ( (/01111011(8:015 ) च्या व्याख्यां- ( 611111९115 
7185 ) चे अत्यंत मार्मिकपणे कसून अध्ययन केले. त्या अध्ययनाचे फलित 
संक्षिप्तपणे प्रस्तुत ग्रंथात त्यांनी प्रतिपादिले आहे. 

पाइचात्य साहित्यसमीक्षाज्ञास्त्रा- ( 1,(6'1५ 0८] ) च्या 
दृष्टिकोनांतून संस्कृत नाटकांची समीक्षा करण्याची प्रथा अलीकडे रूढ होत 
चालली आहे. आधुनिक कालाच्या दृष्टीने हो प्रथा योग्य असली तरो, 
य़ा प्रथेमुळे, आपल्याकडे पुर्वो होऊन गेलेल्या * व्याख्या ! कारांनी आपल्या 
परंपरागत दृष्टिकोनांतून आपल्या संस्कृत ' व्याख्या! मधून जी संस्कृत 
नाटकांची समीक्षा केली आहे तिच्याकडे दुलंक्ष करण्याची प्रवृत्ति वाढत 
आहे. ही प्रवृत्ति अनिष्ट होय, व संस्कृत नाटकांवरील संस्कृत ' व्याख्या 'चा 
जर बारकाईने अभ्यास केला तर हे संस्कृत ' व्पास्या' कार अत्यंत विद्ठान, 
व्यासंगी पंडित व मर्मज्ञ कविहूदयी रसिक होते व त्यांच्या ' व्याख्या ! वाचीत 
असताना आपणाला संस्कृत नाटय-छकृतीतील अभिजात सोंदर्याचा ञास्वाद 
घडून आपण आल्हादित होतो व त्यांच्या बहुविध विद्दत्तने आपण दिपून जातो, 
वाचकांच्या प्रतीतीस आणून देणे हे डॉ. माईणकरांच्या प्रस्तुत ग्रंथाचे प्रतिपाद्य 
आहे, व ते त्यांनी साधार, मार्मिक व प्रत्ययकारक रोतीने मांडले आहे. 


* ता 381180 1)0011800 (नाट. 1)1. पू. (! 
गावत, डि, जज. जालातव्वापृतद्या, 10९8801 ठा ९ 


न . | क १18], 
1301105 0 ऐक, 1000185105: ॥011]5] 131) 


818188 
ग)ा,सा-॥ (1-] 38) ( 1971) 1३७. 15. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रंथपरिचय । ७९ 


आपल्या विवेचनाकरिता डॉ. माईणकरांनी पुढील ' व्याख्या ' कार व 
व्याख्या निवडल्या आहेत: ( १) * मालती-माधवम्‌ ! या “ प्रकरणा ' वरील 
पुर्णसरस्वती याची “ रसमज्जरी.' (२-३) ' अभिज्ञान -ज्ञाकुन्तलम्‌ * या 
* नाटका'वरील राघवभट्ट याची ' अर्थद्योतनिका? आणि एका अनामिक 
व्याख्याकाराची “ अभिज्ञानज्ाकुन्तलचर्चा ' ( ४) 'उत्तररामचरितम'' या 
* नाटका'वरील घनड्यामाचे * संजीवन ? नावाचे * टिप्पण  फिंवा ' व्याख्या. 
(५) * विद्धशाल-भञ्जिका या नाटिकेवरील घनड्यामाच्या दोन पत्नी 
सुंदरी व कमला या दोघींची ' चसत्कारतरस्धिणी ' आणि (६) ' भगवदज्जु- 
कौयम्‌ ' या प्रहसनावरील एका नारायणभटु-शिष्याची ' दिडमात्र-र्दाशिनी ! 
-या सहा ' व्याख्यांचो केलेलो निवड व्यापक व प्रातिनिधिक आहे असे 
दिसून येईल. * व्याख्या'कारांमध्ये स्त्री-व्याख्याकारहो आहेत. शिवाय त्यात 
नाटचययवाडमयाचे प्रकरण, नाटक, नाटिका आणि प्रहसन हे प्रमुख प्रकारही 
आले आहेत. 


उत्तम साहित्यसमीक्षकाच्या अंगी कोणते गुण असादेत याचे सखोल व 
सोदाहरण विवेचन डॉ. माईणकरांनी १ ल्या प्रास्ताविक प्रकरणात व शेवटच्या 
म्हणजे ८ व्या ' उपसंहार' प्रकरणात केले आहे. ते पाहता, या ग्रंथांतील ्वाण- 
लेल्या सर्व * व्याख्या ? कारांमध्ये राधवभट्ट हा एक असा आहे को जो साहित्य- 
समीक्षकांच्या कसोटीला जास्तीत जास्त उतरू शकतो, असे म्हणता येईल. या 
ग्रंथाच्या ' अर्थद्योतनिके ' वरील तिसर्‍या प्रकरणात डॉ. माईणकरांच्या विवे- 
चनातून' हाच निष्कर्ष निघू शकतो व तो अत्यंत योग्य व सयुक्तिक आहे, यांत 
शंका नाहो. राघवभट्टाच्या ठिकाणी बेदग्ध्य व पांडित्य यांचा अत्यंत मनोज्ञ संगम 
ज्ञालेला आहे तो सहृदय व रसिक आहे. त्याने व्याख्येय कवीच्या जण्‌ अंतरंगांत 
शिरून त्या कवीच्या काव्यपंक्तीतील सोंदर्य व रस अत्यंत आल्हादकारक रीतीने 
उलगडन दाखवून आपल्या ' व्याख्येचे ' ' अ्थद्योतनिका ? हे नाव साथ केले 
आहे. त्याच्या रसज्ञतेचे नमुने म्हणून डॉ. माईणकरांनी जी निवडक उदाहरणे 
दिलो आहेत: (उदा० ' योवनम्‌ अंगेषु संनद्धम्‌ ' * कथं नु तं बन्धुरकोमलाडळगुलि- 
करम्‌ ' ' तुज्झ ण आणे हिअअं * यावरील राघवभरट्टाची व्याख्या ), ती अत्यंत 
समपंक आहेत. विविध * रसां' चो चर्चा तर राघवभट्ट जागोजाग करतो व 
होवटी आपल्या व्याख्येच्या उपसंहारात त्याने ज्ञाकुन्तलातील प्रधान रस व 
त्याची उपांगे यांचे मामिक विवेचन केले आहे. याशिवाय त्यानेच आपले ' स्वत-चे' 
« नाट्यालंकृतिश्ास्त्रतत्त्वविद्ान्‌ ' असे वर्णन केल्याप्रमाणे तो नाट्यशास्त्र, अलं- 


8020845 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८० | नवभारत 


व्हारशास्त्र, व्याकरण यांचा मोठा व्यासंगी पंडित असून, त्या पांडित्याचा 
उपयोग त्याने जाकुन्तलातील विविध स्थळांचा सोदर्यांस्वाद घडवूल आणण्यात 
केलेला दिसून येतो. 


नाट्यज्ञास्त्रातून पारिभाषिक शब्दात सांगितलेल्या पाच “अवस्था ? 
भिन्न ' अथंप्रकति , 'संधि', ' संध्यंगे /, ' नाट्यालंकार ', * भूषणे ! हो सर्व 
ज्ाकुन्तल नाटकात कोणत्या प्रसंगातून, पात्ररेखेतून कशी विखुरलेली आहेत व 
त्या योगाने कथानकाचा, पात्रांच्या भावनांचा व रसांचा कसा विकास व परि- 
पाक घडून आला आहे हे त्याने जागोजाग दाखवून दिले आहे. त्याचप्रमाणे 
या अलंकारक्षास्त्रज्ञाने कालिदासाच्या इलोकातून गर्भित असलेले अनेक अर्था- 
ल॑कार स्पष्ट करून त्यांतील काव्याची खुमारी प्रत्ययास आणली आहे. 
कालिदासाची नादमधुर झेलो छेकानुप्रासादी अलंकारांनी कशी नटलेली आहे हे 
दाखविण्यात राघवभट्टाचा हातखंडा आहे. म्हणूनच त्याने आपली व्याख्या 
' अर्थद्योतनिका ', ' सरला ', ' स्फुटा ', ' ध्वनितदर्थालंक्रियानिभरा ' आहे असे 
जे म्हटले आहे ते यथार्थच होय, असे सांपून डॉ. माईणकरांनी राघवभट व त्यांची 
अर्थयोतनिका यांचा आदर्श पाळजारे ' व्याख्या 'कार अधिक झाले नाहीत यावहृल 
खंत व्यक्त केली आहे! - ' अभिज्ञान-झाकुन्तलचर्चा ! या खंडित स्वरूपात 
उपलबद्ध झालेल्या ' व्याख्ये 'चा अनामिक कर्ता (१५ वे शतक) महान्‌ व्युत्पन्न 
नाटयशास्त्रज्ञ आहे. नाट्यज्ञास्त्रातील तंत्राप्रमाणे त्याने अवस्था, अथंप्रकृति, 
संधि ब संध्यंगे यांची स्थळे राघवभट्टाच्या पेक्षा मिच्च अश्ी दाखविली आहेत व 
: ज्याकुंतला'त शूंगारचेष्टांमधून व्यक्‍त होणारी ' कैशिकी,! नायकाच्या धोरोदास 
शुणांतून प्रतीत होणारी * सात्वती ', दुर्वासाच्या शापातून प्रकट होणारी 
“ आरभटी * व सबंध नाटकातून दृग्गोचर होणारी (वागात्मिका) * भारतो ' या 
: वृत्तीचे दर्शन कारून दिले आहे. या ' अभिज्ञानज्ञाकुन्तल - चर्चाकारा चे 
अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य दोन गोष्टोत दिसून येते, असे डॉ. माईगकरांनी मारमिक- 
पणे दाखविले आहे. एक म्हणजे, महाभारतासारख्या इतिहासात प्रसिद्ध असलेली 
कथा घेऊन, तीत बदल करून कालिदासाने आपल्या नाटकाचे कथानक कसे 
सजविले आहे हे पहिल्या अंकातील नायकनायिकांच्या भेटीच्या 'परिकल्पने'चे 
उदाहरण देऊन पा केले आहे. रसवरिपोबाकरिता ' प्रख्यात ! म्हणजे एति- 
हासिक कथेत परिकल्पिता 'चे किंवा ' उत्णक्षां' चे वोशल्यपुर्ण मिश्चित रसायन 
करून प्रतिभाशाली कवि कशी किमया घडवून आणतो याकडे त्याने लक्ष वेधले 
आहे. नधुनिक समीक्षेला शोभणारी, हो १५ व्या शतकात होऊन गेलेल्या संस्कृत 


| अनुक्रमणिका | स्य 
>> मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रंथपरिचय ८९ 


“व्यास्या'काराची हो विचक्षण बुद्धि बघून सुखद विस्मय वाटल्याशिवाय रहात 
नाही. था ' व्याख्या ! काराचे दुसरे असामान्य वेश्िष्टय म्हणजे नाटकाचा प्रयोग 
रंगभूमीवर कसा करीत असावेत याबहूल त्याने केलेलो चर्चा. पहिल्या अंकात 
मुळात दुष्यंत रथातून हरिणाचा पाठलाग करतो असे दाखविले आहे; परंतु हा 
“व्यास्या'कार म्हणतो -“ खरे म्हणजे रंगमंचावर राजा व तृत रथात वसलेले 
नाहीत. ते पायीच चालतात. रथ असा नाहोच. रथाची आकृति दाखवायची 
किवा कोणीतरी । रथ वेगाने धावत आहे ' असे सांगायचे. ७ व्या अंकातील 
हेमकूट पर्वतावरून मारीचाश्रमापर्यंत रथावतरण अद्माच सांकेतिक चिन्हांनी 
प्रदशित करायचे.” अज्ञा रोतीने ह्या अनामिक “झ्ञाकुन्तलचर्चा'काराने आपला 
असामान्य बोद्धिक पेलू प्रगट केला आहे: शिवाय त्याने शाक्न्तला'चा “रसति्भर', 
* श्ुंगाररससवंस्व ?, * प्रसत्षगंभीर ', “ रसतिष्यन्दी ! अज्ञा विज्ेषणांनी गोरव 
केला आहे. त्यावरून त्याची अभिजात रसिकता व्यक्‍त होते, हे डॉ. माईणकरांनी 
यथार्थपणे सूचित केले आहे. - डॉ. माईणकर यांनी दुसऱ्या प्रकरणात पुर्ण- 
सरस्वती व त्याची ' मालतीसाधवा ? वरोल ' व्पास्या ' ' रसमजञ्जरी ? यांचे 
विवेचन केले आहे. पुर्णतरस्वती हा ' व्यास्या'कार विदग्ध रसज्ञ आहेच; 
शिवाय नाट्यक्षास्त्र, अलंकारशास्त्र, आगम, उपनिषदे, दकक्षने व धर्मक्नास्त्रे 
इत्यादी ग्रंथांचे सखोल अध्ययन केलेला महापंडित आहे हे त्याने आपल्या 
संस्कृत * व्याल्ये 'तून उद्धृत केलेल्या उतार्‍्यांवरून प्रतीतीस येते. त्याची 
“ व्याल्या ' विस्तृत असुन ती तमासप्रचूर, प्रोढ, नादमधुर भाषाजझेलीने नटलेलो 
आहे. “ मालती माधवस्योच्चेः आमोदं स्वं विवृण्वती । धार्या सहृदय: प्रीत्या 
व्याख्येयं रसमज्जरी | ? अक्ञा शब्दात आपलो ' व्याख्या? सहृदयांना सादर 
करण्यात पुर्णसरस्वतीची रसज्ञता व आत्मविश्वासपूर्ण ज्ञाठीनता दिसून येते. 
भवभतीच्या नाटकांतील जे इलोक बव पदपंक्ति यांतील गूढ सोंदर्य त्यानं 
अत्यंत रसिकतेने प्रकट करून दाखविले आहे, त्याची बेंचक उदाहरणे डाँ. 
माईणकरांनी समर्पक अली उद्धृत केली आहेत. : नवेष॒ लोध्यप्रसवेषु कान्तिः 
या इलोकात ध्वनित केलेले मालतीचे सोंदर्य, * कण्डूकुड्मलितेक्षणां सहचरी 
दस्तस्य कोट्या लिखन्‌ .. .. धन्यो वन्यमतंगज: परिचयप्रारंभसभ्यस्यति ! 
या इलोकांतील गजाची प्रणयक्रोडा यातून गर्भित असलेला ध्वन्य्थ पूर्ण- 
सरस्वतीने अत्यंत सहृदयतेने उकळून दाखविला आहे. तसेच * अपि कर्ण- 
जाहविनिवेज्षिताननः प्रियया तदुडगपरिवृत्तिमाप्नुथास्‌ ' या इलोकपंक्‍तीतील 
व्यंग्यार्थांचे विवरण करताना या * संन्यासी ' पुर्णसरस्वतीने वात्स्यायनाच्या काम- 


न.भा. ६ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्रचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्य र 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


टर 


सत्राच्या आधारे ' तिलतग्डुल ! 
अर्थ काढला आहे. ' क्रेतकोनाम .. 


रट्य टर चुल 


नांबाचे संभोगालिडगन येथे अभिप्रेत आहे अत 


नवभारत 


1 
* अभिनव इव सान्द्रो माकरलन्द: पराग: ' या 


इलोकपंदतीत. केतकीळूसुमात मकरन्द असतो असे जे भवभतीने सचित केले आहे 
<* 31 


ते सदोष माजून ऊगद्धर, नाऱ्यदेब या टौकाका 
पाठांतर सुचविले 
केले असून, ज्या 
असलाच पाहिजे 
विपुळू नाहो; एवढाच अर्थ 
लवलाभ: भवति परं धृलिवूसरं बदन ' 
असे त्याने 


आहे. परंतु पुर्गसर 


अर्थी केतकी हे कुसुम आहे त्य 


/्ग्पर 
टा 
ळ््ड 
“धा 

दा 
> 
न्न 
ज्य 
ट्र 
3 
(ा 
र 
“जम 


हदले असन त्यात त्याच 
म्ह्य्ल ञ्सूः त्यात त्याची ₹ 


डी. च 


सरस्वत[न 


अवस्था, संधि, सध्यंग यांचे 


येते. भवभूतीच्या ' भम्ता रसानां बहना: प्रयोगा: 
जर यारकातील कयानकाच्या व पात्ररेखांच्या विक 
दिग्दर्शन केले अ 
परिपोदाचे हृद्य विवेचन केळे आहे. 
महाभारत, मनुस्मृति यातून त्याने आपल्या 
आधारभूत वचने उद्धृत केली आहेत 
ग "द ! मि. कतो ट री 
हा ' गांधर्व  विधीप्रमाजे नसुन ' प्राजापत्य ! विधीप्रमाणे 
साधार युक्‍्तिवादपुर्वक मांडले असून त्यात 


वक 
व्याख्य ! 


देवडी, एणसरस्वती याच्या डॉ. माईणकर यांनी विवे 
वेशिष्ट्याचा उल्लेख करणे उचित होईल. त्याने आपल्या 
* झालतोमाधवा' तोरू पात्रांच्या 
हा साक्षात्‌ लक्ष्मोपतति नारायण 
देवता. मालतो हो लक्ष्मी. मकरग्द 
नन्दरूप परमेश्‍वर दिव आणि मदयन्ती 
इत्यादि. पुर्णतरस्वतीने ' मालतीमाधवा 
७ त्याच्या नावीन्यरर्ण वुद्धिचातर्याचा द्योतक 
इुरान्बित असून रसावह वाटत नाही. "म 
आहे व त्यावर हे वेष्णव-जेवरूपक्त 
होय. डॉ. माईंगकरांना याची जाणीव 
याने, जगद्धराने ' मालतोमाधवा'च्या 
पर्जन्यकालाचे रूपक कल्पुन जो अथ ल 
विवक्षागोचरो$पि तस्मात्‌ नायं ध्वनि 


होय . वि ष्ण हा 


भाहे. हुसरा एक व्याल्याकार 
' सानन्द नन्बिहस्ताहत-' या 


त 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


या प्रतिज्ञेंला अनुसरून, 


रांनी * माकरभ्द: ” ह्याला दुसरे 
स्वतीने ' माकरऱ्द ! या पाठाचे समर्थन 


मद्च असला तर तो पिळण्याइतका 
दुबार द्रम्‌ ... केतकोकूसुने नहि मधु- 
अन्योबतीत अभिप्रेत आहे 


द्ध 
तंत्र सुक्ष्म विकित्सक दष्टी दिसन 
तत्न सूक्ष्म (बकित्सक दष्टी दिसून 
् र 


वकासात जागोजागी 
छन त्या योगाने होजाऱ्या रसभाव. 
उपनिषदे, गीता. ब्रह्मसूत्रे, योगसूत्रे, 
तीळ विवेचनाला 
माधव व भालतो यांचा विवाह 
आहे असे त्याले 
त्याची स्वतंत्र दृष्टी दिसून येते. 
चिलेल्या आणखी एका 
* न्यास्ये 'च्या अखेरीस 
ख्थकात्मकतेचे दिग्दर्शन केले आहे. * माधव 
तर शृंगाराची अधिष्ठात्री 
हा 'रलो वे स:! घा घचनाप्रमाणे परमा- 
ही जगन्सोहिनी महामाया भवानी 
'तोल पात्रांचा हा लावलेला रूपका- 
*मालतोमाचव? वडा तरी तो अत्यंत 

कड है एक सामाजिक नाटक 
बर्सावण हो अर्थाची भलतीच ओढाताण 
त्रिपुरारि 
इ१लोकात 
वला आहे तो योग्य नाही. * नैषोरर्थः कथे: 
मार्गविदां पन्याः ' अक्ञी जी निर्भोड टीका 


|) १५ 
न्<«<< ह.अमृतमहोत्सवी (१ >> 
क पेक वर्ष, शी न 

हीर 
श्री १ क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रंथपरिचय ८३ 


केलो आहे, तो डॉ.माईणकरांनी उद्धृत केली असुन, दरान्वित्‌ रूपकांच्या साच्यात 
बसविण्याच्या खटारोपाने कलाकृतीवर ' अत्याचार! (०७ला-तठा) 1४) होत 
नाही ना याची सावधगिरी घेतली पाहिजे असे म्हटले आहे, ते यथार्थ होय. अर्थात 
पुर्णसरस्वतीसारखा सहृदय व्युत्प्नष पंडित देवी रूपकाच्या साच्यात एक सामा- 
जिक कलाकृती बतवितो यावहरल त्याची स्थलकालविशिष्ट धर्मिक श्रद्धा 
लक्षात घेतल्यात, त्याला दोष देणे योग्य होणार नाही. --चोथ्या प्रकरजांत 
“उत्तररामच्रिता' वरील 'संजीडन' व्याल्येचा कर्ता घनव्यान याच्या गुणदोषांची 
चिकित्सा डॉ. माईगकरांनी डोळस व ग्याग्परीतीने केली आहे. घनव्यान हा मोठा 
पंडित असून त्याने त्वतःला ' कोशाबलोवल्लभ: ! म्हटले आहे व त्याप्रमाणे त्याने 
आपल्या “व्याख्येत अनेक कोडकारांचाः, ग्रंथफारांचा, देज्ी नाषांतील शब्दांचा 
उल 1 आहे. पण कलाकृतीच्या समोक्षकाला आवशयक अज्ञी स रद्यता, 
कलाकृतीच्या अंतरंनात प्रवेश्ष करण्याइतकी रसिक सहानुभूति त्याच्या ठिकाजी 
दिसून येत-नाही. त्यामुळे त्याते पांडित्य 'जड' व 'शुष्क' ठरते. स्वतःला ' कवोनां 
कवि: ' म्हणवून घेजाऱ्या घनऱ्यासाचे ' कवित्व ! त्यांच्या अहंकारी दर्थपर्ण 
पांडित्याखाली गुदमरून गेले आहे. ' उत्तररामचरितता 'सारख्या नाटकावर 
“रामनवमोच्या एका रात्रीत सद 'संजीवन' व्याख्या आपण पुर्ण केली” हा त्याचा 
एक लेख विक्रम म्हणता येईल पण तो कोतुकास्पद ठरण्याऐवजी, त्यातील रस 
शून्यतेसुळे तो केवळ दर्पोक्ति ठरतो. भवभूतीचे काही अत्यंत सुंदर इलोक-- 
उदा० ' अंतःकरणतत्त्वस्य', ' श्रमाल्चुशिज्िरीभवत्प्रतूतमन्दमन्वाकिनी-! ' असल्मि- 
नेव लतागृहे त्वमव:-' यातील असामान्य रस्तसोग्दर्याचा आपल्या अनुचित ब 
सहूदयताशून्य ' टिप्पणा'ने त्याने विरस करून टाकला आहे. त्याच्या ठिकाणी 
कवितुळून तरल संवेदनाशीलतेचा अभाव ढळढळीतपणे ( 210558 ])00( 
1118011311)111(.3” ) आढळून येतो हे डॉ. माईणकरांनी अदा रोतीने साधार 
दाखविले आहे - आपल्या पुस्तकाच्या पाचव्या प्रकरणात डॉ. माईणकरांनी 
। विद्धशालभळ्जिके ' वरील * चमत्कारतरंगिणी ' या व्याख्येचा परामर्श घेतला 
नाहे. या ' व्याख्ये 'च्या कर्त्या सुंदरी ब कमला घनड्यामाच्या पत्नी आहेत. स्वत: 
घनड्यामाने * विद्धशालसझ्जिके ? वर ' प्राणप्रतिष्ठा ' * व्याल्या ! लिहिलो 
आहे तिला पुरक असे स्वरूप ' चमसत्कारतरंगिणी? चे आहे. सुंदरी च कमला 
थांनी आपल्या पतिराजापासूनच संस्कृतरचनेची स्फत घेतळी आहे. आपल्या 
“कबीनां कवी: अज्ञा 'नायां विषयीं त्यांना वाटणारा अनुराग ध अभिमान त्यांनी 
" नाथवरणां' चा जो हवाला वारंवार आपल्या * व्याख्ये | तून दिला आहे 
त्यावरून व्यक्त होतो. आपले नाय * कवितारचनेत ' दंग असतात म्हणून त्यांनी 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


रं 
पळ वी 
भ्र 2४ 
क्- धि ७५  ति»** 


नट“ १अमृतमह >-७ 


र्भ्टी चक (म > 
ह अ क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


८४ नब भारत 


' नाथां'ची ' सुकविता ' हो ' सपत्नी' मानली असून, ' लज्जा नो रह्सि प्रकाश- 
मपि हा नाथाननेन्दुं सुखं । चुम्बन्ती न विल्ज्जसे सुकविते धन्या सपत्नी ह्ासि ! 
अशी तिच्याविषयी मधुर काव्यसय असूया प्रगट केली आहे ! स्त्रियांनी हो 
संस्कृत रचना केली आहे हे जस्षे एक या ' चमत्कारतरंगिणी 'चे वैशिष्ट्य 
तसेच ह्या स्त्रिया व्युत्पन्न विदूबी आहेत हे तिचे दुसरे वेशिष्टय़ आहे. त्यांनी 
राजशेखरःच्या रचनेतून कालिदासाच्या काव्यातील कल्पनांचे पडसाद कसे 
उसव्ले आहेत हे साधार दाखविले आहे. त्या स्वतः महाराष्ट्रीय असल्यामुळे 
त्यानो महाराष्ट्रोय स्हुणी व चालीरीती व्यवत करणारे झंभरावर महाराष्ट्री 
शब्द सूळ संस्कृतमधील वचने स्पष्ट करण्याकरिता उद्धृत केलो आहेत, तो 
महाराष्ट्रोभाबाबिकालाच्या दृष्टीने अत्पंत उपयुक्‍त आहेत. याशिवाय त्यांनी 
आपल्य! व्याख्येच्या ओवात अनेक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथांचा व त्यांच्या कर्त्यांचा 
उल्लेल केला आहे. कालिदासाचा तर त्यांनी ३० वेळा उल्लेख केला असेल. 
कालिदासाच्या त्यांनी केलेल्या उल्लेलांवाबत एक विलक्षण वैगिष्ट्य आढळून 
येते; कालिदासाच्या नांवावर जे सुप्रसिद्ध ग्रंथ आहेत त्या ग्रंथांतील वचने उद्‌- 
धृत करून त्यापेकी कांही कालिदासाची, इतर काही भतृंमीढाची व इतर 
राहिलेली ईइवरकृष्णाची असे त्यांनी म्हटले आहे. घनश्याम यानेदेखील आपल्या 
* संजीवन ' व्याख्येमध्ये कालिदासाच्या नांवावर प्रसिद्ध असलेल्या ग्रंथातील कांही 
इलोकचरण उद्धृत करून ते ईशवरकृष्ण व भतृंमीढ यांचे होत असे म्हटले आहे. 
म्हणजे घनश्याम व त्याच्या पत्नी सुंदरी व कसला यांच्या मते, कालिदास, ईइवर- 
कृष्ण व मतेमीड ही एकाच ग्रंथकाराची नावे होत ! डॉ. माईणकर पघांनी या 
घनड्यामाच्या आधारावर ब्रिलंबून, कालिदास व ईइवरकुष्ण एकच होत असे 
जे मत आपल्या * [र| 1658 : [याड १५11, 91१ '']०॥५]॥॥१ या ग्रंथांत 
सांडले होते, त्याच भताचा पुनरुच्चार प्रस्तुत ' चसत्कारतरंगिणी ! प्रकरणी 
केला आहे. केवळ घनड्यामाच्या वचनांच्या आधारावरून डॉ. माईणकर यांनी हे 
आपले बनविलेले मत प्रत्ययकारी वाटत नाही. ईश्‍वरकृष्णाचा जो “सांख्यकारिका? 
नांवाचा ग्रंथ उपलब्ध आहे, तो तत्त्वज्ञानदृष्ट्या मोजक्या दा्हानिक परि- 
भाषेत मांडला असल्यासुळे जरी परिणापकारक वाटत असला, तरी तो कालि- 
दालाच्या अर्थपुर्ण प्रासादिक प्रतिभाशाली लेखणीतून उतरला असेल असे भानणे 
आंतरिक प्रपाणदृष्ट्या बरोबर वाटत नाही. कालिदासाच्या नांावर प्रसिद्ध 
असलेल्या ग्रंथांतील दार्शनिक किंवा तत्त्वज्ञानात्मक भाग वाचताना जो त्याच्या 
प्रतिभाशाली हेलीचा सुंदर आविष्कार उठून दिसतो, तो अल्पांशानेही ' सांस्य- 


| अनुक्रमणिका । | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नट ठे 
नत्र 1 दर 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 
| 


ग्रंथपरिचय ८५ 


कारिका 'त दिसून येत नाहो. म्हणूनच घनश्याम व त्याच्या दोन पत्नी 
यांच्या वचनांपेक्षा अधिक भक्कम पुराव्याची कालिदास-ईइवरकृष्णांचे ऐक्य 
ठरविण्यास आवरयकता आहे. डॉ. माईणकरांनीही ' याबाबत आणखी उपो- 
द्बलक प्रमाणांची आपण वाट पाहिली पाहिजे' असे प्रांजळपणे म्हटले आहे.- 
निरनिराळया नाटकप्रकारांबवरील संस्कृत * व्याख्या "चे परिचय-परीक्षण 
करताना डॉ. माईणकर यांनी ' भगवदज्जुकोयम्‌ या प्रह्सनावरोल नारायणनट्- 
शिष्य ( १७ वे शतक ) या. व्याख्या 'काराच्या * दिडमात्रदशिका ' या 
* व्याख्ये "च्या वेशिष्ट्याचे उद्बोधक विवेचन केले आहे. ' भगवदज्जुकीयम्‌ ' 
या हास्योत्पादक प्रहसनाचे कथानक साधे व गंमतीचे आहे: ज्ञाण्डिल्य नांवाच्या 
बोद्ध भमणकाने एका भगवान्‌ हिडु परित्राजकाचे शिष्यत्व पतकरले असन 
तो आपल्या गुरूकडून एका उद्यानात योगशास्त्र शिकत आहे. ग्रुलिष्यांचा 
संवाद चालू असता, जवळच एक वसंतसेना नावाची सुंदर गणिका आपल्या दोन 


दारसोंसह उद्चानात येऊन त्यांच्या जवळच बसते. ज्ाण्डिल्य वसंतसेनेकडे आळष्ट- 


झाल्यामुळे, त्याचे चालू असलेल्या योगपाठाकडले लक्ष उडते. इतक्यात योगायौग 
असा घडून येतो की वसंतसेना सर्पदंश होऊन निश्‍चेष्ट पडते. त्यासरशी श्ञाण्डिल्य 
धावत तिच्याजवळ जाऊन पहातो तो ती मृत झालेली आढळून येते. ज्ञाग्डिल्याचे 
गुरु परित्नाजक भगवान्‌ यांना आपले योगिक सामथ्य शिष्याला दाखवायला व 
संधि योग्य वाटते व ते योगबलाने वसंतसेनेच्या कायेत प्रवेशा करतात. लगेच 
निइचेण्ट असलेली वसंतसेना शुद्धीवर येऊन जे बोलायला लागते ते परित्राजकाला 
साजेल असे वेराग्यपर. वसंतसेनेचे वेराग्ययर बोलणे ऐकन तिच्या दालो 
घ॒ भोवतालचे लोक हिला वेड लागले को काय याबद्दल अचंबा करू 

॥गतात. इकंडे वतंतसेनेचे प्राण हरण करून लणारे यमदत तिचे प्राण 
भगवान्‌ परित्नाजकाच्या निवचेष्ट पडलेल्या शरीरात घालतात. त्याबरोबर 
तो परिब्नाजक शुद्धीवर येऊन जे बोलाबयाला लागतो ते गणिकेला साजेसे 
ठांगारिक भाषण असते. हा सगळा अद्भुत प्रकार पाहून, शाण्डिल्य गोंधळन 
जातो व यांते आपले गुरु कोण व गणिका ( अज्जूका ) कोण हे ओळखणे 
त्याला अशक्य होते. हा सर्व उलटापालटा प्रकार- गणिका तत्त्वज्ञान बोलते व 
परित्नाजक ज्ञूंगारचेष्टा करतो- पाहून वाचकांना व प्रेक्षकांना गंमत वाटन त्यांची 
करमणूक होते. या विनोदी हास्योत्पादक कथानकात जो प्रसंगनिष्ठ व शब्दनिष्ठ 
विनोद दिसुन येतो त्यांत या ' प्रह्सनरत्ना ' चे यथाथंत्व व यशस्विता अंतभूत 


आहेत. या प्रहसनावर ' दिडमात्रदशंनी' च्या कर्त्याने ' व्याख्या ' करिताना प्रत्येक 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८$ नवभारत 
वाक्याचे दोन भिन्न अथ लावले आहेत : एक बाह्यार्थ- हास्योत्यादक वाच्यार्थ 
व दुसरा आभ्यंतर- अतिगंभोर तत्त्वज्ञानात्मक व्यंग्या्थ, प्रह्सनाचे असे दोन 
पातळीवरील अथे लावण्याची परंपरा या व्याख्या ' काराला अवगत असावी. 
कारण हे दोन अर्थ लावताना त्याने खालील इलोक दिला आहे : 
( अत्र इदम्‌ अनुसंधेयन्‌ : ) 

अस्मिन्‌ ताट्यरसे निसर्गंगहने योगीळलिष्यो उभो 

आत्मानो परजीदशव्दकथितो अल्या तथथेवाज्जुका । 

पूलाधारसमुद्गता ससुविरा नाडी सुप॒म्ना5परे 

चेट्यो चोभयपाइवंगे ससुषिरे नाड्याविञापिगले || 
- म्हणजे प्रहसनातील पात्ररेखांचा झाभ्यंतर ग 
परमात्मा व ज्ञाष्डिल्य हा जीवात्मा होय, गणिका वसंतसेना सुषुन्ना नाडी व 
तिच्या दोन वासो इडा व पिंगला या नाडी होत. - अशा तऱ्हेने सबंध प्रहसनभर, 
' व्याख्या ' काराने बाह्मार्थे व आभ्यंतर अर्थ लावण्याचा खटाटोप केला आहे. अदा 
दोन अर्थ लावण्याच्या प्रयत्नात व्याल्या' काराचे पांडित्य च 
दिसुन येते यांत शंका नाही. परंतु प्रहूस 
किवा घाबकाच्या सनात प्रत्येक ठिकाणी लावलेला ' आज्यंतर ? अर्थ हेधोभाव 
उत्पन्न करून हास्यरसाची हानि करोळू कौ काय अज्ली भौती वाटते. हो भोती 
डॉ. माईणकरांनीही “* या गूढ गंभोर तत्त्वज्ञानात्मक अर्थाचे ओज्ञे प्रहसन था 
काव्यकृतील) पेलवेल किंवा सहन होईल का अशी भोती वाटते ब तो ल्याग्य 
होय यांत शंका नाहो. ” अज्ञा वाब्दांत व्यक्त केलो आहे. " 


निज्ञमिद्च संस्कृत नाटकम्रकारांतून कांही प्रातिनिधिक नाटके घेऊन 
त्यावरील प्रसिद्ध संस्कृत * व्याल्या "कारांच्या व्यास्यां !चा डॉ. माईणकरांनी 
केलेल्या परिचयपरीक्षणाचा सारांश वर दिला आहे. त्यावरून डॉ. साईणकरांच्या 
या विषयावरील सूक्ष्म व दोघं व्यासंगाची, व मामि 
भिन्न * व्याख्या! चे परिचय-परीक्षण करताना त्यांन 
गुणदोषांचेही सुकुमारतेने आविष्करण केले आहे. 
करताना या संत्कृत व्याख्या 'कारांची उपेक्षा क्त 
त्यांच्यामुळे संस्कृत नाटकांचे समोक्षण अधिक £ रि 


झ्त ना क १ च'कत्सापूर्ण, सम्यक्‌ ब सरस 
होईल, हे त्यांच्या ग्रंथाचे प्रतिपाद्य सर्वमास्यच होण्यासारखे आहे. संस्कृत 


[ढार्थ हा की भगवान्‌ गुज हे 


संस्कृत नाटकांचा अभ्यास 


ढ्ू रं र] 
कळ 
न्लिवभारक ल 
1 ७५८ न, की 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ज्ञ 8 य 
न ३७1 ५ 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रंथपरिचय ८७ 
' व्यास्या ' ग्रंथाची उपेक्षा होत आहे अज्ञा या प्रस्तुतकाळी डॉ. साईणकरांनी हा 
ग्रंथ लिहून आपल्या. मधुकर ' वृत्तीने काही प्रसिद्ध संस्कृत ' व्याख्या ) कारांची 
असाधारण वेहिष्ट्ये प्रकट केली आहेत, त्याबद्दल ते धन्यवादास पात्र आहेत. 
त्यांनीच आपल्या ग्रंथाच्या जेवटो उद्धृत केलेल्या इलोकात थोडा बदल करून 
त्यांच्याबद्दल असे म्हणता येईल को, 

तत्त्वं किमपि व्यास्यानां जानाति विरळो भुवि । 

मार्मिक: को मरन्दानामग्तरेण मधुत्रतम्‌ || 


- प्रा. वि. स. बेडेकर 

(8 €9€9:3 ४949 ४9 £9€9-2929293 8 ६994949 €9€696६5 ट्री 

गि श्‌] 

(0). १९४७-१९०४ पर्यंत झाळेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथस शै 

प) क्रमांकाचे साहित्य अकादमी (नवी दिली) चे ) 

णि पाच हजार पारितोषिक प्रा झालेले १ 

एग शै 

0. क्ले ट____ हक ळा ९] 

") देतदेक संस्कृतीक विकासक 0? 

(शी त र 

() ( सुधारून वाढविलेढी नमीन आवृत्ती) ो 

) - व 

७ प्रॅ,६००] [ किंमत ३० रुपये. (9) 

( न (आग. (0) 

() लखवक- लकळताथ लक्ष्मणकळास्त्रा जा, , 0) 

'३ | 

वेदिक संस्क्रतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय * 

[]). मिनीट र 

संस्कृती होय. भारतीय संस्कृतीच्या जन्मापासून आतापर्यत (6) 

षो ज्र ९ न 

९) आलेल्या स्वरूपाचे वणन या पुस्तकात प्रावान्याने केळे आहे. (0) 

प र्‌ 

(0 ९ ९ ण 

() प्रकाढक : प्राज्ञपाठछाळानंडळ वाई (जि० सातारा) 0) 

(8<59636383838 €3€938६9€93-€9€9>€>€9€9> €9 छो 
यव, 
विडी क 

| अनुक्रमणिका | प व >> डर 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 0000 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 60 6. प 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामडळ, वाई 


वाचकांचा "पत्रव्यवहार -- 


ज्ञानदेवांच्या कालखंडाची साधने : समारोप * 


">> टी च्य चन 
| £ हह मासिकाच्या ताज्या (डिसेंबर ७३ ) अंकातील ' ज्ञानदेवांच्या 
कालखंडाची साधने ' या विषयावर मला आवा ं 
1 ॥हून करणारा प्रा. गंगे 
डम ह्‌ प्रा. ह्‌. चं. घोंगे 


वि प्रा, घोंगे यानो या अंकात ज्ञानदेवांच्या समाधीला थडगे ' म्हटले 
असले ( पू. ९९ ) तरी त्यानी ज्ञानदेवाविषयी श्रद्धा जोपासून धरली आहे 
( पृ. ९८ ) आणि माझ्याविषयी ' तसे ? लिहून माझ्या आक्षीर्वादाची ( पृ 
ळू [दश द्् न 
८) व मार्गदर्शनाची अपेक्षा केली आहे हो दशनो सत्ये आहेत असे मानून 
मो लिहोत आहे. ी 
मी एकाकाळी धरलेला आग्रह : ' भाषाज्ञास्त्रा 
संदर्भाविरहित नसणारे, विसंगतोने न भरलेले पुरावे 
पुढे जोत ( पृ. ९८ ) प्रा. घोंगे यानोही धरला आ 
वाटते. 


| हा ज्ञास्त्रीय पातळोवरील संवाद आहे. मूळ विषय * ज्ञानदेवांच्या काल 
खंडाची ने धनांची र ह हट न 
डाची साधने '. या साधनांची ग्राह्माग्राह्मता ठरविण्याबद्दल ल गंगे 

कोणते निकष भानले आहेत हा माझा मिती दल प्रा, घोंगे यानी 


द्द ठे > 
कोणते अभंग, पदे वा 
ी पुरावा विश्‍वसनीय 

मानावा याब होंगे 

ण ल्न वे ल प्रा.घ 
मड गगथ निहाव:आनले आहेत किवा कोणते दण्डक शास्त्रीय की जातात 
स्पष्ट केले द् 
तर या विषयावर लिहिण्यात स्वारत्य आठे” । 

भाकटोबर ७३, पृ. ८९ ) हे” (* नवभारत 


विचारताना गंगे ग 
हे - बंच 1 प्रा, घोंगे यानी संहिता-चिकित्सेचा ( (6८३) 
७711101811) ) अभ्यास करून ज्या अभंगाचे किवा ज्य ला 


च्या आधारावर टिकणारे; 
( ज्ञानदेवांच्या विषयी 3) 
हे याबद्दल मला समाधान 


१ हा वाद येथे थांबविण्यात येत आहे 


| अनुक्रमणिका | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, बाई 


पत्रव्यवहार > ८९ 


विश्‍वसनीय ठरणाऱ्या पाठांचे आधारे ज्ञानदेव-विषयेक संशोधन व्हावे हो 
भूमिका. 

हा प्रश्‍न विचारताना मी विदर्भातील कोणत्याही विद्वानाचा उल्लेख केला 
नव्ह्ता किवा सो विदर्भातील नाहो हे माहोत असताना : 


:: विशेषतः विदर्भातील ' कपाशी संस्कृती ' हो तर नव्या ज्लोधाकडे 
बघून झोपुन राहण्यात फारच दिग्विजयी आणि बुद्धीने तेवढीच दिवाळखोर 


ठरली आहे ” ( ' नवभारत ' डिसेंबर ७३ पृ. ९१ ) 


असा मूळ प्रश्‍ना्ी असंबद्ध व शास्त्रीय चर्चेत येऊ नये असा वैदर्भो 
विद्त्तचा अधिक्षेप प्रा. घोंगे यानी का केला समजत नाही. क्ञास्त्रीय चर्चेत 
सतभेद रहाणारच. पण आपण तेवढे श्ञास्त्रोयसंशोधक, बुद्धिवादी व आपल्याशी 
सतभेद असणारे ' हरदास ' हो विकृती अज्ञा चचेत येऊ नये. माझा आक्षेप 
परमतखंडनाबद्दलळ नाही पण त्या अभिनिवेज्यात मतभेद दरशविणारांचा वेयक्तिक 
अधिक्षेप करण्याबद्दल आहे. आमच्या व आमच्यापुर्वीच्या पिढ्यानी संशोधनाचे 
नावावर अक्ञास्त्रीय स्वरूपाचे, होन अभिरुचीचे व वैयक्तिक हेवेदावे साधण्या- 
साठी लिखाण केले नाहो असे नाहो. पण : 


यान्यस्माकं सुचरितानि तानि सेव्यानि । लो इतराणि । - एवढेच मला 
नवीन पिढीला आवजून सांगावयाचे आहे. 


सी मोठा संशोधक किंवा विद्वान्‌ नाहो. पण एम्‌. ए. झाल्यानंतर 
ज्ञानदेवीचा अभ्यास तुरू केल्यावर मला प्रा. घोंगे यांच्यासमोर जे प्रश्‍न आहेत 
तेच आले होते. त्यावेळी आमच्या व आसच्या पुर्वीच्या दोन पिढ्याना 
[०३(॥8] ठ1७०81 या शास्त्राची तितकिश्ी कल्पना नस्तावी किंवा अस- 
ल्यास महत्त्व वाटत नसावे म्हणून आपल्यासमोरचा पाठ खरा या अभिनिवेज्ात 
वाद होत. या वादाना इष्ट वळण लागावे म्हणून १९४२ मध्ये मी ' महाराष्ट्र 
साहित्य पत्रिके तून संहिता-चिकित्सा ((65(ए३] ७ा[यिठांडा]) या विषयावर 
दोन लेख लिहिले. या गोष्टीला ३१ वषे होऊन गेलो पण मराठोत ज्ञानेश्‍वरी, 
नामदेव गाथा इ. संतवाळमयाच्या ( महाभारताच्या किंवा रामायणाच्या 
संशोधित आवृत्त्याप्रमाणे ) पाठचिकित्सा असलेल्या आवृत्त्या ( माझ्या माहिती- 


प्रमाणे ) निघाल्या नाहोत. त्यामुळे माझ्या सभोरचेच प्रइन प्रा. घोंगे यांचे 


समोर जवळ जवळ त्याच स्वरूपात आहेत. 


| अनुक्रमणिका | ्दविक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


९० नबभारत्त 


नवीन पिढोने जुन्या ग्रंथांचे संशोधन केल्यास अज्ञा 0110६] 011018 
काढण्यासाठो उपयुक्त साहित्य सापडू शकेल असे मला ज्याप्रमाणे १ ते ८०४ 
ओव्या असणारी “ अनुभवामृत ' एक प्रकरणच आहे असे दाखबणारी पोथी 
सापडली यावरून तश्या इतर पोथ्या मिळ शकती अते वाटते. ( सौ सदर 
पोथीबहतन त्याकाळात लिहिले होते ). बी याच ( नवभारत ) सासिकात प्रसिद्ध 
केलेल्या लेखात ज्ञानेश्‍वरीच्या ' वाशी * प्रतीत भालेली प्रज्षिप्ते दाखवली तझी 
प्रज्िप्ते जुन्या संतवाझऊमयात अनेक ठिकाजी घुसल्यामुळे सध्याच्या सुद्रित 
संतवाडसयातील पाठ ( व त्याना गृहीत धरून होणारे वाद ) ' ज्ञानेश्वरांच्या 
कालखंडाची साधने ' म्हणून संशयातीत नाहोत, या ठिकाणी सुहाम नमूद 
करतो को संत सल्लाप्पाण्णा वासकर यांच्या हस्ताक्षरातील ज्ञानेश्वरी एकनाथी 
ज्ञानेश्वरीची प्रत आहे. तिच्याबहल हा उल्लेख नतून वासकरांच्या वाशी 
मठातील दुसऱ्या पोथोबहल आहे. 

ज्याकाळी ज्ञानदेवांचे तत्वज्ञान व काइनीरी 


शेवमत यांचे संबंध पं. 
बाळाचा्य खुपेरकर भांडत होते त्याक 


एळात ज्ञानदेव व बोद्धलांभ्रदाय ( बळयान 
पंथ ) यांने संबंध सी या ( नवभारत ) मोसिकातून मा 


डोत होतो व ज्ञानदेवाना 
जरी आपले पहिळे मानवी गुरु मत्त्येंद्रनाथ वाटत 


असले तरी तिबेटी परंपरे. 
प्रमाणे सरहपादापासून ( श्िष्यपरंपरेच्या ) काही पिढ्यानंतर मत्स्येंडुनाथ 
होऊन गेले असून ते सूळपुरुष ठरत नाहोत असे मौ दाखविले होते. त्यासळे 
सला उद्देशून ज्ञानद्वेवांची गुरुपरंपरा व वोौद्धसंप्रदाय यांचा संबंध आहेहे जे 
अभिनिवेज्ञपुर्वक सांगण्यात आले आहे ते जरा अनाठायी आहे. पण ज्ञानदेवांच्या 
काललंडाची साधने ' या दृष्टीने सत्स्येद्रनाथ व होननाथ एक को होन या चर्चेने 
काय भर पडणार नाहे याचा प्रा. धोंगे यानी फेरविचार केला तर बरे होईल. 

ज्ञानेश्‍वरीच्या अभ्यासासाठी यादवकालीन मराठीची 
म्हणून नौ अपभ्नंश्याचा अभ्यास केला हे खरे आहे व त्याची फलथृती म्हणन 
भारतातील आयंभाषांचा इ. त. ५००ते १२०० या कालखंडात झालेला स्थल- 
कालात्मक विकास सो माझ्या प्रबंधात सांडला आहे. पण तो प्रबंध १९४८ 
मध्ये प्रसिद्ध होण्यापुर्वीच मी ताबड्या कितीत गुंडाळला गेलो तो १९ ६९ मध्ये 
सेवानिवृत्त झाल्यावर सुटलो. त्या (पडलास (1911111६10 अपस्रंश ) 
प्रबंधातील दाक्षिणात्य अपभ्रंश ( 5०ए(]लाया. $]081)11'118'8 ) याच्या 
दिलेल्या भाषिक विज्षेषांचा यादवकालीन मराठोच्या अभ्यासास उपयोग होईल. 


पण मी निवृत्त होताच श्रीमद्भागवत आणि ब्रह्मसुत्रे यावरील वेदान्ताच्या 


पाइवंभूमी समजावी 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे जी कोली, . 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


पत्रव्यवहार ९ 


निरनिराळ्या सांप्रदायांच्या टीका व भाण्ये यांच्या अभ्यासात गुंतल्यासुळे 
भला भाषाशास्त्रात लक्ष घालणे सध्या जमणार नाहो. प्रा. घोंगे यांच्या 
मळ लेखावरून ते माझ्यासारखेच ज्ञानेश्वरांच्या कालखंडाच्या साधनातील 
दिसंभतीमुळे गोंधळल्यासारले वाटले व त्यांना माझ्या अनुभवापासून काहो 
शिकज्यासारखे असल्यास ते घ्यावे म्हणून हे लिहिले आहे. 
प्रा. घोंग्याती ज्ञानेश्‍वराचा जन्सशक वदलल्यावद्दल त्यांना वाटते ( पृ. 
१०० ) तसा मला रोष वगेरे काही वाटले नाही. तकंशुड, सम्नमाण पुराव्यानी 
जे सिद्ध होईल ते सला मात्य. यात रागलोभ नाहो. पग विशिष्ट सत मांडताना 
पुरावे न देता विधान ठोळू नये ( उदा. पतंजलीची योगसूत्रे ५ एक अध्यात्मिक 
काव्य ' पू. ९८ ) भडक लिहिण्याचे भरात त्यानी माज्याबद्दळ जे अनाठापी व 
निष्कारण शब्य वापरले आहेत त्याच्यावरून त्यांची परीक्षा होते. सला त्यावद्दळ 
राग नाहो. पण विघेको च संयमपुर्वक लिहिणे हितावह असते ड्त्क्े सुचविण्यार्ख 
परवानगी घेतो. तसेच त्यानी भाल्या संखोधनावहळ व्यक्त केलेल्या आढरा- 
बहुळ भो त्यांचा आभांरो आहे. 
लानदेवांच्या छालखंडाविषयी संशोधन करून मोलिक साहित्य मिळविण्यात 


२ 


प्रा. घोंगे यांना यश मिळावे ही उज्छा - वयाज्या वबडोळ्कोनुळे त्यानी अपेक्षिल्या- 


प्रभाणे ' आक्षीर्वाद *. 


- ग. वा. तगारे 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(२) 


एकनाथ महाराजांचे ज्ञानेश्वर महाराज यांचे -- 
समाधी प्रवेश व ज्ञानेश्वरीची मूळ प्रत 


संत ज्ञानेश्‍वर समाधीस्त होताना त्यांच्यासमोर चोरंगावर ज्ञानेवरीची 
एक प्रत ठेवली होती, असा उल्लेख नामदेवांच्या * भो ज्ञानेश्‍वरांची समाधी ? 
ह्या अभंगप्रकरणात असा एक अभंग आहे. 


जाऊनी ज्ञानेश्‍वर बेसले आसनावरी | 
पुढे ज्ञानेश्‍वरी ठेवियेली || ४] 


अभंग क्र. १०९९ महाराष्ट्र ज्ञासनप्रत १९७० पृ. ४५१. 
पुढे २५०1३०० वर्षांनी स्पप्नात दृष्टांत झाल्यामुळे ज्ञानेश्‍वरांच्या समाधीत 


प्रवेश्ष करून एकनाथांनी ज्ञानेश्‍वरांच्या मानेभोवती अजान वृक्षाची सुळी गंतली 
असता ती सोडविलो. ह्या प्रसंगीचे त्यांचे अभंग प्रसिद्ध आहेत. पण त्या अभंगात 
त्यांना ज्ञानेश्‍वरासमोर ठेवलेली ज्ञानेश्वरीची प्रत दिसली किवा नाहो ह्याचा 
उल्लेख नाही. ज्ञानेश्‍वरांच्या मानेभोवती गृंतछिली सुळी सोडविताना 
ज्ञानेशवरांना शेकडो वर्षांनी सदेह पाहतांना त्यांचे भान हरपुन फक्त त्यांच्या- 
कडेच दृष्टी खिळली गेलो असावी. आजकालच्या चिकित्सक संशोधक अभ्या- 
सकांप्रमाणे त्यांनी ज्ञाने्ञांच्या समाधीचे निरीक्षण केले नसावे, फक्त ज्ञानेश्‍व- 
रांनी स्वप्नात जेवढे सांगितले तेवढेच काम करून बाहेर आले असावेत. 


किवा 


नंतर एकनाथांनी ज्ञानेश्‍वरी संहितेत जे अपपाठ क्षिर्े त्यांचा विचार 
करून व अनेक महत्त्वाच्या पोथ्यांचे अवलोकन करून आपलो शुद्धीकृत संहिता 
शके १५०६ मध्ये तयार केली. नाथांच्या निधनानंतर केवळ शंभर वर्षांत या 
बाबतीत अवपाठांची इतकी बजबजपुरी ज्ञाली कौ गोपाळाश्रप स्वामी पंढर- 
परकर यांस नाथांचे अनुकरण करून पुन्हा शुद्ध संहितेचा प्रश्‍न हाती घ्यावा 
लागला व त्यांनी काशी क्षेत्री राहून हा उद्योग केला. (शक १६६२ ), 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ढे 2 
द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


यत्रव्यबहार ९ 


महाराष्ट्रात ज्ञानेश्‍वरी संहितेच्या किमानपक्षी तीन परंपरारूढ प्रती असून 
स्या अनुक्रमे सिद्धनाथ, एकनाथ व गोपाळाश्रम ह्या होत. ( संदर्भ- ' ज्ञानदेवी ! 
रा. ग. हर्षे पठ्संग्रहू- पू. ८१ ) 


नाथांची शुद्धी कृत मूळ पोथी सुद्धा उपलब्ध नाही हे केवळ दुर्देव नाही 
तर काय? ज्या प्रती उपलब्ध होतात त्या नाथोत्तर कालीनच. 

एकंदर सांगण्याचे तात्पयं काय तर ज्ञानेश्‍वरकाली कागदाची निमिती 
फारच कमी प्रमाणात होत असावी, किंवा तो सुलभपणे उपलब्ध होत नसावा. 
म्हणून ज्ञानेश्‍वरांच्या समाधीच्या वेळो त्पांच्या समोर सच्चिदानंदबाबा 
लिसखितच मळ ज्ञानेश्‍इवरीची प्रत ठेवली गेली असावी अश्ली दाट शंका येते. 
कारण महाराष्ट्रात कागदावरील ज॒न्यात जुने मराठी ग्रंथाचे हस्तलिखित शके 
१४५७ मध्ये नकललेळे कविठवर भास्कराच्या ' उद्धवगीते'चे आहे. ( संदर्भ- 
उद्धवगीता- संपा. वि. भि. कोलते १९६२ प्रस्तावना पृ. १.२) त्यापुर्वीचीही एक 
दोन हस्तलिखिते कागदावरील सापडतात पण ते संस्कृत भाषेतील ग्रंथ आहेत. 

एकनाथांना ससाधीमध्ये प्रवेश करण्याचा सुयोग लाभला होता. त्यावेळो 
नाथांना कोणी प्रतिकार केल्याचा उल्लेख नाहो. वास्तविक ज्ञानेश्‍वरानी ज्या 
झार्गानी समाधीत प्रबेश्ष केला होता व नाथांनी ज्या सार्गानी समाधीत प्रवेशा 
करून घेतला, ही दोन्ही निराळी होती हे सांगणे न लगे. त्याच वेळी नाथांनी आपले 
निडिचित कास पूर्ण केल्यानंतर तेथली ज्ञालेश्‍वरीची प्रत आपल्या सोबत आणलो 
असती तर कोणी प्रतिकार केला नसता. ज्ञानदेवांनी तर खचितच केला नसता. 
पुढे नाथांना ज्ञानेश्‍वरी शुद्धीचा खटाटोप न पडता मूळ शुद्ध ज्ञानेववरीच जनते- 
समोर ठेवता आला असती. पण असे सात्र घडले नाही हे खरे. ३०० वर्षानंतर 
ज्ञानेव्वरांना सदेह पाहण्याचे भाग्य अथवा पुष्य फक्त नाथांच्याच पदरी होते असे 
जरी गृहीत धरले तरी मिळालेल्या उत्तम योगाचा फायदा घऊन मूळ ज्ञानेश्‍वरी 
उपलब्ध करून दिले असते तर फार बरे झाले असते. त्यामुळे पुढील काळात 
ज्ञानेश्‍वरी लंहितेबाबत जी रणे माजली ती माजली नसती. आणि ह्यामुळे 
कधोहो न संपणारे वादविवाद झाले नसते. असे घडणे हे महाराष्ट्रीयांच्या 
नक्चिबोच नव्हते असे निराक्षेचे उद्गार काढण्यावाचून गत्यततर नाहो. 

ह्याबाबतीत मी ज्ञानेदवरीच्या एका अधिकारी अभ्यासू विद्वानाकडे 
विचारणा केली असता त्यांनी मला आपले मत कळविले को नाथांच्या 
पारंपरिक चरित्रामध्ये आपण म्हणता त्याप्रमाणे गोष्टी घडल्या हे खरे पण 


»९ क 


| अनुक्रमणिका | ्दविक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


९७ नबभारत 


हे सारे अद्भूत चमत्कारमव आहे. नाथ समाधिप्रवेश करतात त्यावेळो त्यांना तेथे 
जानेवरी सापडली नसावी. नाहीतर त्यानी सोबत आणली असती. वास्तविक 
योगसामर्थ्यांने ज्ञानेश्वरांची सदेह साति २०० वर्षानंतरही राहू क्षकते तर त्याच 
सामर्थ्याने पोथीही राहिली पाहिजे पण तसे घडले नसावे वगेरे वगेरे; 
ह्यापलीकडे ते लुलासा करण्यास असमर्थ आहेत असे सांगितले. 

ह्या खुलाक्षाने माझ्या जिज्ञासू मनाचे काही समाधान जझ्ञाले नाहो. ह्यावाबतीत 
आतापर्यंत काय काय लिखाण झाले आहे. हे पाहण्यासाठी भो श्रो. म. प. पेठे 
संपादित झानदेव वाऊमय सूचि (१६६८) चाळण्यास सुरवात केली. परंतु“ 
त्यामध्ये सुद्धा १/२ ञजपवांद वगळता दरीळसारखे प्रश्‍न कोणी उपस्थित केल्याचे 
दिसत नाही त्यापैकी एक असे की '* विश्वस्तांच्या संमतीने ज्ञानेश्‍वरांची समाधी 
उघडन त्यातील अस्सल प्रत पहाबो. म्हणजे संहिता प्राचीनतेचा वाद 
संपेल हा उपाय भावशंजनात्मक खरा पग योजावा. पाइचात्य देशात असे 
संशोधन होत आहे असे प्रतिपादन ” ( श्री ज्ञानेश्‍वरांची समाधी दे. द. वाडेकर 
* सह्याद्री ' जाने. १९५२. पु.५२ ) लेख प्रसिद्ध झाला त्या काळी म्हणजे 
१९०३ साली. समाधी - संशोधनावाबतीत काय काय घडामोडो घडल 
कवा कोजाचे काय म्हणजणे आहे हे कळण्यास भार्ग नाहो. कारण अलोक 
श्री. अ. रा. देशपांडे ' अनिल ” ह्यांनी ह्या बाबतीत किलोस्कर भासिकांम€ 
लेख लिहिला असता उभ्या महाराष्ट्रातील शिक्षित, अशिक्षित भाविकामध्ये 
केवढा हल्लकल्लोळ माजला होता हे साऱ्यांना माहित आहेच. आता तर 
समाधीपरिसरात चिकित्सकपणे निरीक्षण करणाऱ्यांस बाहेर घालविळे जोईल 
अस्ता चकवह बोर्ड लावला आहे. 


दुसरे असे की- “ एकनाथांचा घसा दुखू लागला व थांबेना. पुढे तिसऱ्या 
दिवज्षी त्यांना दृष्टांत झाला त्यांनी प्रत शुद्ध केलो ब आळंदी समाधीचा 
जीर्णोड्ार केला याचा पारसाथिक लुलाला. ज्ञानेश्‍वररूपी वाडमयमर्तीस अज्ञान- 
रूपी अजानवृक्षाच्या पाठांतररू्यी सुळीचा बसलेला गळफास संज्ञोधनरूपी द्व्यि 
ठास्त्राले छेदून श्री ज्ञानेश्‍वरीची प्रत शुद्ध करावी व तेणेकरून महाराजास 
आराम द्यांबा ?” ( अजान वृक्षाची मुळी व ज्ञानेश्‍वरीची शद्ध प्रत.-मे. रा. 
टाकी ' ज्ञानेवर ' मार्च १९५१ पू. १७-२२ ). 


आता श्री. मे. रा, टाकी यांच्या पारमाथिक खुलाज्याभमाणे अर्थ 


व घ्यायचा 
म्हणजेच एकनाथ महाराजांचे जे ससाधीप्रवेश्ाचे अभंग आहेत ते प्रश्षिप्त 


आहेत असे समजावे काय ? 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्मपाठशाळामंडळ, वाई 


पत्रव्यबहार | ९५ 


आता काही सुशिक्षित भाविक, विद्वालत लोक असे म्हणतीक कौ, हा 
नसता खटाटोप कश्याला ? उपलब्ध आहे ती ज्ञानेश्‍वरी अभ्यासादी, मसल करावी 
म्हणजे ज्ञानेश्ांची छृपा होईल. ते सारे ठोक आहे. पण संशोधनक्षेत्रात पाःरं- 
परिक माहिती आणि केवळ भाविकता व अंधश्रद्धेला काडोनात्र स्थान नाहो; 
हेही तेवढेच सत्य आहे. तरी विद्वान व संशोधक अभ्यालत अथवा ह्या विषयांचे 
जाणकार ह्या बाबतीत समाधानकारक खुलासा रू शकतील काय ? म्हणजे 
अभ्यासक त्याचे फार तणी होतील, व काही शंका खालोलप्रभागे आहेतः 


१. सळांतून नामदेव महाराजांचे अभंग प्रक्षिप्त आहेत काय £ कारण काहो 
संशोधक त्यांना ज्ञानेश्‍वरोत्तर कालीन ठरवू पाहूतात. 


२. एकनाथ महाराजांचे समाधिम्रवेश्ाचे अभंग प्रक्षिप्त आहेत काय ? 

३. नाथांनी खरोखरच समाविप्रवेशष केला होता काय ! 

४. उार प्रवेश केला असेल तर त्यांनी तेथलो ज्ञानेश्‍वरी प्रत सोबत का आजू 
ताकले नाहात भे 


५. कां नाथांचा स्वप्न-दृष्टांताचा अथ पारमाथिक घ्यावयाचा ? 
वगेरे वगेरे. 


- आनंद ना. कुंभार 


रि न मकन जा डक य सच य मटडचळ, य क ट्क आव्यक यण ण्य मडळ याजा "हूर ऱऱभळ [च 
र शी 
राणा ९५(9९शा णा. ेप्रारादण ध 


९४> "च्या 


पक याजक च्यावर 


"71२ (98४ 


ह्यावर शिव्या वि 


शीड 1०" &$!|! 68211८2105 


'* 


टकर “य 


१ उिलाएचा 6७/&७€९5 


यः 


प गृ ]९॥॥'0७॥ ]िळ्तत, 

री. 13()311348 १ - 400002 

९ 

ध्) ०७ “८४०८-३० 0२००-७७ पणा ल जळा यक ०८.>.0८०- ” “८६.2... “०० 0७७ “५ ४ “७०-०० “-.7-..“.> 


| अनुक्रमणिका | 
जक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


रवर 


>>. 


४.८ 


>. !9 (2-५ « 


र 


बि-यप य 


प्राझकाय्याळायंडळ घंथफऊाळा 


१. घर्भेळोका- व्यवहारकाण्ड भाग ९ ते ३ किंमत 
साधी बांधणी ८०-०० 
कापडी बांधणी १०४-०० 
"१, घ्भेकोाचा - उपनिपत्काण्ड भाग १ ते ४ 
साधी बांधणी | १५०८-०० 
कापडी बांधणी १८९.०० 
३, घर्मेक्ाछा- संस्कारकाण्ड भाग ९ ला पण्न्व 
कापडी बांधणी ७३.०० 
४, प्रीमांसाळकाश भाग १ ते ७ ( संपूर्ण ) ता 
५. कोपीतकरित्राह्मणारण्यकविषयक्ाश दुन्कळ 
६. बोद्धागमाथेसंग्र २७ वेक 


७. वैदिक संस्कृतीचा विकास (सुधारून वाढविळेळी आवृत्ती ) 
'__ ( तकेतीथ लक्ष्मणळाख्ती जोळी)  १४०.०० 


८. नवमानभताबाद २.५० 
९, मानवांचा आदश ३.ळक 


१०, चावोक - इतिहास आणि तत्त्वज्ञान 

( प्रा, सदाशिव आठवले ) 
११, गीता-प्रवेश (डॉ. गो. वि. देवस्थळी ) 
१२. महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना 

(श्री. चा, अ. दाभोलकर ) २.०० 

१३. सिंथु संस्कृती, क्रग्बेद व हिंदू संस्कृती 

(श्रा, प्र, रा, देशप्ुख ) 
१५. इतहासाचे तत्त्वज्ञान (प्रा, सदाशिव आठवले) (> 
१५, लाकशाहांचे धाक (श्री, पद्नालाठ सुराणा) 
१६, भारताय ख्रीथमोचा आदशे ( सो. कमल पाथ्ये ) 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ह आट हट आ ही > टर आट जट क आट आट आह कट अट > आट आट लट मट टा मट मट मट मट म प 
ब 


. प्रथम पासूनच किर्लोस्कर एंजिने 
त्यांच्या उत्तम दर्जाबद्दळ 


प्रसिद्ध आहेत 
देशातील आणि परदेशातील 


अंसंख्य दोतकरी व इतर प्राहक 
यांच्याकडे वापरात असलेली 
एंजिने हे याचे प्रतीक आहे. 


छ्ह 
| 


> > | 


ल््ड्च्क्यऱ्स््त्क््त्च्ल्ल््य्त्््च्ल््च्त्च्त्््च्त््््य स्स्स 


! 
९ व , 
द आतां भारतीय मानक संस्थेने (91) देखीठ 
] प्रमाणपत्र देऊन, हे मान्य केले आहे, 
ठ 
। १ 
क 0५ 
। किर्लोस्कर एंजिन- दोतकऱ्याची पहिली पसंती > 
२/ (0. । जिन्स ऱि्‌ 
4 किर्लार्कर ऑईल 'एंजिन्स ठि. ट्ट 
1 १३, लक्ष्मणराव किर्लोस्कर रोड, खडकी, पुणे ३ ऱ््‌ 
डी क्या वि 
् - आवळ प्रत. 
र 27315. 4 तरवभारत्के 
] नट 
घच "्च््त्चााप्ड्त्क्च्ड्ऱ्च्स्क्त्च्ट्च्क्यस्क्य्तस्त्क््स्स्ट्श््य्च्च्ख चा प क्लच ल्तच्ब्न्च्झ ्2्-च््स्त्स्््।्ा_ स्प ल 
अनुक्रमणिका द न मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास भ्र स्तर 
अनुक्रमणिका छं र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे को. 


संगणकीकृत 


हारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


कीकृ॒त 


